वर्ष १०वें |] एप्रिल १९५७ अंक ७ 


भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र 


-आणि त्याची आवऱयकता  .  .  . डॉ. अक्षय देसाई 
आंतरराष्ट्रीय सद्धाबनेचें साधन - विज्ञान 
ले, वर्नर हाइसेनचर्ग अनु० लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


बुद्धिवाद व परमाथ , 8. क प्रा, प्र, रा. दामले 
माणसाचे मन , का श्री. गं. रा, पटवर्धन 

॥ट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकाळीन संवंध , श्री. शे. बा, जोशी 
क्ण क्रृत्वा घृत पिवेत । क का प्रा, सदाशिव आवठले 
जागतिक बँकेचा दृष्टिकोण ह... प्रा, गो. स, कामत 
मराठींतील “मी ' चा पूर्ववेदिक उगम . . श्री, भा, रं. कुलर्णी 
इडली व दोशे यांचा इतिहास क या प्रा, वि, म, वेडेकर 
पुस्तक परामठी ी ». _, _. ___ श्री,ना. र, इनामदार 

ट्र 0_ २ > ढ 

वापंक वगणा ९ र, ] [ किरकोळ अंक ९ रु, 


र 


अमृतमहोत्सवी /->३७ 


( “जी 


नट 
अनुक्रमणिका मरालोचा विकास माहग्राचा विकास प्र क्त शर 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ पु £ 

संगणकीकृत ह्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट्र शासन &. ! 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 


मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌ 


प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्किलसेरष्वत्चे 
विभागांवर असणार नाही. प्‌ 


दायित्व उपॅशोक्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


५॥। महालय ॥1ा 
वषे दहावें एप्रिल 
अंक सातवा १९७७ 
संपादक-मंडळ ी 
आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हारि छृष्ण मोहनी-प्रा. वि. म. बेडेकर 
प्रा, गोवधेन पारीख का. संपादक 
भारतीय ग्रामीण समाजकास्त्र 
- आणि त्याची आवश्‍यकता डॉ. अक्षय देसाई ना 
आंतरराष्ट्रीय सद्भावनेचें साधन विज्ञान ले. व्नर हाइसेनबर्ग अनु० लक्ष्मणश्ास्री जोशी ११-१८ 
बुद्धिवाद व परमार्थ प्रा. प्र. रा, दामले २९--२६ 
साणसाचें मन श्री, गं, रा. पटवधन २७-२८ 
लॉट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकालीन संबंध श्री. शे. बा. जोशी २९-४१ 
“ क्ण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । ' प्रा. सदाशिव आठवले ४२-४६ 
जागतिक बँकेचा दृष्टिकोण प्रा, गो, स, कामत गाव 
मराठींतील “ मी ! चा पूर्ववैदिक उगम श्री, भा, रं, कुलकणी ५०-५१ 
इडली ब दोशे यांचा इतिहास ले. प, कृ. गोडे अनु, प्रा, वि. म, वेडेकर न्य 
पुस्तक परामशे श्री, ना. र, इनामदार कुरळे 
साभार पोच शिला ५९ 
नवभारत निघि विनंति -' नि 


क थर???” प? प पपा य डन वनहननी काल व्कते १000000002. 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ 
हें मासिक श्री. म. शे. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, 


अकास रु. १ 
€ «>. बेडेकर 
व प मी वाइ येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी सुलभ राष्ट्राय ग्रंथमाठेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : क्रायेकारी संपादक, 'नबभारत? मासिक 
-) 
का ४४६ शीव रोड, मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
€/0 प्राज्ञ प्रेस, बाई ( उ. सातारा ) 


2 > 
| त! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


न्य >>* 
ज् अमृतमहोत्सवी ६९ >-२७ 
> ग वर्ष > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत. मासिक, एप्रिळ ३९५७ 


--लखक-परिचय-- 


[ खालीं दिलेल्या लेखकांशिवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचा परिचय या वर्षी यापूर्वा त्यांचे लेख आले 
त्या वेळीं दिला आहे.-- का. सं. ] 

डॉ. अक्षय देसाई : - बिहार विद्यापीठांतील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक, “ 80018] 80टा"०प1१ 
र्ण पाता ४७01818011 ”, “ [1 00तपलीाठया (0 किपाळा 
30०010102४ ” इत्यादि ग्रंथांचे लेखक. 

वनेर हाइसेनवर्ग - ( ए॥९॥॥७॥ परांड210618 ) : सुप्रसिद्ध जमन वैज्ञानिक, अणु विज्ञानांतील 
अनिश्वयवादाचे संशोधक, विज्ञानाच्या संशोधनपद्धतींत यांच्या शोधाने 
मूलगामी परिवतन केळें आहे, 


प्रा. प्र. रा. दासळे - पुणें येथील वाडिया कोलेजांतील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, “ 0?1110500111081 
ए)388ए8” या ग्रंथाचे लेखक ० 

प्रा. सदाशिव आठवले : - कोल्हापूर येथील राजाराम कॉलेजांतील इतिहासाचे प्राध्यापक, लघुकथाकार 
व ललित लेखक 

प्रा. गो. स. कामत ; - नागपूरच्या सिटी कॉलेजमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक 

डॉ. प. कृ. गोडे : - पुणें येथील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरांतील क्युरेटर, प्रसिद्ध संशो 
धक; अनेक भारतीय व पाश्चात्य नियतकालिकांतून संशोधनात्मक लेखन, 


% मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 


प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणें, हें या मासिकाचे 
ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


* या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं, 


% मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि 
सहिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली जाईल. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क“ १ प रभ % 
वित ॥/)/6 > ७ 

न. &नवभारत ठे? 

*स्धं व्रि जौ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. अक्षय देसाई 


भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र आणि त्याची आवदयकता 


ग्रामीण समाजरचना, तिची एश्वभूमि, व तिची 
कार्यपद्धती यांचा पद्धतशीर अभ्यास करण्याची 
जरूरी आज अनेक कारणांमुळे उत्कटतेने वाटूं 
ळागळी आहे, भारतीय समाज हा बहुतांशी ग्रामीण 
आहे त्यामुळें भारतीय समाजाच्या आलोकनांत 
वैविध्यपूर्ण ग्रामीण समाजास महत्त्वाचे स्थान द्यावें 
लागेल, अनेक वर्षांपासून रूढ झालेल्य़ा ह्या समाज- 
रचनेंत, तिच्या कुटुंब व वर्णेपद्धतींत, आर्थिक 
घटनेंत, विच!रसरणींत व जीजनमूल्यांत आंग्लतत्ते- 
खालीं महत्त्वाचें परिवर्तन घडून आलेलें आहे, 
आर्थिक विपत्ति व सामाजिक दुहीनें पीडिलेला, 
शैक्षणिक क्षेत्रांत अजूनहि मागासलेला व सांस्कृतिक 
प्रगतीची हेळसांड ” झाल्यामुळे अगतिक बनलेला 
आपला खेड्यांतील समाज जीवनाच्या अत्यंत हीन 
पातळीवर जगत आहे, आजपर्यंत आपले अर्थेशास्त्रज्ञ, 
रॉज्यशास्त्रज्ञ व समाजकार्यकते शहरांच्या प्रश्नांकडेच 
जास्त आकर्षित झाल्यानें आपल्या नागरी समा- 
जाच्या विविध अंगाबद्दल बरीच माहिती उपस्थित 
आहे, उलट खेड्यांबद्दल जी कांहीं थोडी माहिती 
उपळ्य आहे तीसुद्धा अनियमित, एकांगी व बहु- 


तांशी त्रोटक स्वरूपाची आहे. परिपूर्ण, सर्वागीण व : 


सेलय़ अशी माहिती तर उपल्ध नाहींच परंतु 
अक्या धर्तीवर आंखिलेलीं संक्षिप्त वर्णनेंहि पहावयास 
मिळत नाहींत. खेड्यांतील सामान्य जनतेनें स्वातंत्र्य - 
संग्रामांत दाग्वविलेला उत्साह, त्यानंतर जातीयतेमुळें 
झालेला विध्वंस व अजूनहि शोेतकरीवर्गामध्यें धुम- 
सत राहिलेला व भिन्न भिन्न बगोमध्ये कलह निर्माण 
करणारा दवेधभाव व जातीय, धार्मिक, भाषीय़ ब 
प्रांतीय मेद पेटत ठेवणारी पूर्वग्रकळपितता - ह्या 


न. भा. र 


अनुक्रमणिका 


सर्वाचें अवलोकन केल्यास खेड्यांतील जनंता पूर्ण- 
पणें अचेतन बनलेली नाहीं ह्याची खात्री पटते. 
म्हणूनच ग्रामीण जीवन म्हणजे नागरिक जीवनाच्या 
पाश्चमागांतीळ निश्रेष्ट होऊन पडलेले किंवा 
निन्वळ साहाय्यकारी बनलेले एक उपाळु असें न 
समजतां त्या जीवनाचा स्वतंत्रपणें अभ्यास करून 
त्यांचे महत्तव जाणून घेणें जरूरीचे आहे. आज- 
पर्यंत ग्रामीण जीवनांत पुनश्च चैतन्य आण- 
ण्याचे जे प्रयत्न - स्वतंत्र ब्यक्तींनीं व संस्थांनी - केले 
त्यांना अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावें लागलें 
आहे, आर्थिक क्षेत्रांत पुनश्च नवी उभारणी कर- 
ण्याच्या प्रयत्नांना राजकीय, सामाजिक व शेक्षणिक 
समस्यांचा सामना करावा लागला आणि सामाजिक 
सुधारणांच्या मार्गात राजकीय व सांस्कृतिक अड- 
थळे निर्माण झाले, रिक्षणप्रसाराच्या कामांत 
भोळ्या व अंध समजुती आडब्या आल्या. त्यामुळें 
ह्या कार्यकत्यांचे हेतु प्ररासनीय असूनहि हे प्रयत्न 
परस्परविरोधी व त्यामुळ ब्यर्थ ठरले, प्रच्यक्ष रोगा- 
पेक्षां रोगाच्या निमूलनाकरितां योजलेले हे उथळ 
व एकांगी उपायच जास्त हानिकारक असल्याचें सिद्ध 
होत आहे. अश्या निष्फळ प्रयत्नांमुळे कार्यकत्यीमध्यें 
निरुत्साह उत्पन्न होतो ब खेड्यांतील जनतेमध्ये 
निराशा, निदान साशेकता व अविश्वास निर्माण 
होतात.. 

म्हणूनच ग्रामोद्ठाराच कार्य हातीं घ्यावयाचे 
असल्यास समाजाच्या नुसत्या आर्थिक अंगाचा 
विचार न करतां, सामाजिक, तात्त्विक अंगांचाहि 
पद्धतशीर अभ्यास करणें आवश्‍यक आहे. हें का 
प्रचंड आहेच पण अत्यंत महत्त्वाचेहि आहे. ह्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१... तु त्र 
ष्‌ /6"स्व् 3७ 
नवभारत 
क्ली ७५ >> 
*। डॉच र 
*-<&अमृतमहोत्सवी, > 
षः ने. टू (शि 
श्र न वष >> अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


समाजाच्या विविध अंगांचा, त्यांच्या भिन्न प्रगतींचा 
च परस्परसंत्रंघांचा अभ्यास अजूनहि न्हावपाचा 
आहे. 

हिंदी ग्रामीण समाजाच्या स्थित्यंतराच्या निय- 
मांचा अभ्यास करणारें ब्यापक स्वरूपाचे हिंदी 
ग्रामीण समाजशास्त्र आपल्या देशांत अजून निर्माण 
व्हावयाचे आहे, व हेंच शास्त्र आपल्या समाज- 
पुनघेटनेचा पहिळा टप्पा होय. 
ग्रामीण समाजशास्त्राचा अल्प इतिहास 

ग्रामीण समाजशास्त्र किंवा ग्रामीण सम!जाच्या 
गतीच्या नियमांचे शास्त्र-हें आधुनिकच आहे. ह्या 
विषयावरचे त्रोटक विचार व कांही चाणाक्षपणे 
मांडळेलीं मतें जरी फार पूर्वीपासून अस्तित्वांत 
आहेत तरीहि ग्रामीण जीवनाचा उगम व स्थित्यंतरे 
यात्रहळ्ची ऐतिहासिक स्वरूपाची पद्धतशीर माहिती 
१९ व्या दातकाच्या मध्यापासूनच आढळते. खेडे- 
गांवांतील जीवनांत होणाऱ्या अत्यंत व्यापक व 
महत्त्वाच्या बदलामुळें समाजशास्त्रतज्ज्ञांची मर्ने या 
विषयाकडे आकर्षित झालीं, व ग्रामीण समाजाच्या 
विविष क्षेत्रांच्या अभ्यासांतून व्यापक असें वाड्य़य 
निर्माण झालें. 

परंतु ग्रामीण शास्त्र हे एक सुसंत्रद्ध व पद्धतशीर 
* शास्त्र! असल्याची जाणीव आधुनिक कालांतील 
आहे, ह्या शास्त्राचा पाया अमेरिकेंत 117]101161 
76110१ मध्यें घातला गेला, ह्या काळांत अमे रिकें- 
तीळ खेड्यांचा सर्व दृष्टीनें ऱ्हास होत होता. 

प्रेसिडेंट रूझवेल्ट ह्यांनी १९०७ मध्ये नेमिले- 
ल्या“ कंटी लाइफ कमिशन *चा! अहवाल, जे, एम्‌, 
विल्यम्स, डब्ल्यू एच्‌ , विल्सन आणि एन्‌. एठ, 
सीम्स़ ह्यांच्या डॉक्टरेट पदवीच्या नित्रंधांत व 
गहाण, ७)! 8ात 803900] 5016168 


ह्यांच्या वाड्यांत ग्रामीण समाजक्ञासराचा उगम 
मानिला जातो. प्रा. जे, एम, गिलेट ह्यांचे ह्या 


प्रसिद्ध झालें, “ ७ 8ए8(80180 80ए1'0€ 
130०० 10 फेप8] 5600010०४५ ” हें १९३० 
मध्ये प्रसिद्ध झालेलें पुस्तक ह्या शास्त्रांच्या नब्या 
युगाचे प्रतीक_ मानळें जाते, ह्यानंतर उणा 
3800101087 ह्या मासिकाची १९३५ मध्यें व 
फणा] 30०७०01021081 30००165 ०. $116- 
708 ह्या संस्थेची १९३७ मध्ये स्थापना झाली. 
हं शास्र अद्यापि बाल्यावस्थेतच असून ह्या शत- 
कांत निर्माण झालेल्या कांहीं आंतरराष्ट्रीय संस्था 
( उदा० लीग ऑफ नेदान्त, आयू. ण्ळू . ओ. 
युनेस्को इ. ) त्याच्या वाढीमाठीं झटत आहेत. 
इतर नवोदित शास्त्राप्रमाणे विशेषत: समाजद्ास्त्रा- 
प्रमाणें-ह्या शास्त्राच्या योग्य क्षेत्रावद्दळ बराच वाद 
चाल आहे. 
ग्रामीण समाजशास्त्राचे योग्य क्षेत्र 

या शास्त्राच्या योग्य क्षेत्राबदळ जरी बराच गंभीर 
वाद चालला असला तरीहि खालील मुद्द्याबद्दल या 
विषयांतील तज्शांचें एकमत आहे, (१) ग्रामीण 
व ना्गरेक जीवन यांच्या जरी परस्परां- 
वर क्रिया-प्रतिक्रिया होत असल्या तरीहि त्यांचीं 
वेशिष्टये अत्राधित आहेत. ( २ ) ग्रामीण व नागरी 
जीवनांची पार्श्वभूमे भिन्न व वैशिष्टयपूर्ण आहे 
व त्यांमधील फरक जाणजण्याइतका स्पष्ट आहे. 
(३ ) ग्रामीण जीवन, घटना, कार्य व प्रगतीचा 
रोख ह्या सर्वोचा शास्त्रीय, पद्धतशीर व परिपूर्ण 


- अभ्यास करून ग्रामीण समाजाच्या प्रगतीचे निवम 


शोधून काढणें हा या शास्त्राचा मूळ उद्देश आहे, 


आपल्य़ा जररींची जाणीव ठेवून ह्या शास्त्राची 


आपल्या देशांत उभारणी करावयाची असल्यास 


ग्रामीण जीवनाच्या अंगांचा परस्परांशी संबंध व 


व्यापक अभ्यात करावा लागेल, 
ह , 
याची रूपरेखा थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें देतां 


त्यांचें महत्व यांचा 
ह्या वि 


शास्त्रावरीळ पहिळें क्रमिक तक १९१६ मध्ये येईल 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४... ४.७ 
५/४ २ 6 १ 
(७ 0९॥०७ 
ष्& व्ण्प्व्म्त्ट> (७ 
/* ३१% ४ 
७. नवभारत चे ् 
ह वौ अद 


क स्स 
हस्ती ७५ 
न अमृतमहोत्सवी 
प ह 
बर 8” 
>< व्यय 1 
म 7 4, 
१-५ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय समाजशास्त्र आणि त्याची आवद्यकता 


ग्रामीण जीवनांतील बिविधता- 

ग्रामीण समाजाचे खेडें हा घटक असून ग्रामीण 
जीवनाच्या विविधतेचे आविष्करण खेड्यांच्या रंग- 
भूमीवर होतें. खेडेगांव हें एक पूर्वापार चालत 
आलिलें * ऐतिहासिक ? स्थळ होय. मानवी जीव- 
नाच्या उक्तांतीच्या एका टप्प्यावर झालेला खेडे- 
गांवाचा उदय, त्याची तदनंतरची वाढ, त्याच्या 
मूलघटनंत कालांतराने हळुहळू होत गेलेला बदल 
व औद्योगिक क्रांतीच्या आघाताने गेल्या दीड 
दातकांत घडलेळें झपाट्याचे परिवर्तन, यांचा अभ्यास 
मनोरंजक तितकाच आग्हानकारक आहे, 

समाजशास्त्रज्ञानीं ग्रामीण वसाहतींच्या वर्गीकरणा- 
साठीं खालींल गमकें सुचविली आहेत:;- 

(१) भटक्या वृत्तीपासून स्थायिक वृत्तींत परि- 
वर्तन व ह्या स्थित्यंतरामुळें निर्माण झालेले सामाजिक 
प्रकार ( अ ) देशांतर करणारीं शेतकी खेडीं:- या 
खेड्यांतील जनता कांहीं मर्यादित कालापर्यंतच 
( कांही महिन्यापुरतींच ) घरें करून राहते, 
(ब) अर्ध स्थायिक खेडीं;- येथील लोक कांही 
वर्षापुरतेच ( सकस मातीचा पुरवठा होईपर्यंतच ) 
स्थायिक असतात, (क) पूर्णत्वाने स्थायिक खेडीं:- 
कित्येक पिढ्यापर्यंत किंबहुना शतकापर्यंत स्थलांतर 
करीत नाहींत. 

(२) ए)००1०४1081 0०11181718 किंवा खे- 
ड्यांची वर्गवारी संमूहित ( किंवा केंद्रित ) व विस्क- 
ळित ( किंत्रा फेळावलेलीं ) या गमकांच्या आधारें 
केली जाते. कांहीं तज्ज्ञ या वर्गवारीत विशेष महत्त्व 
देतात; क!रण हे दोन खेड्यांचे प्रकार विशिष्ट समाज- 
रचनेस कारणीभूत झाळले आढळतात. संमूहित 
खेड्यांत सान्निध्य, परस्परांशीं निकट संत्रंध, विचा- 
रांतीळ ब भावनांतीळ साम्य ही वैशिष्ट्ये आढळ- 
तात तर विस्कळित खेड्यांत सर्व बाबतींत भिन्नता 
व परस्परांपासून दूर राहिल्याने वृद्धिंगत झालेली 
परकेपणाची भावनाच जास्त प्रभावी असते. 


अनुक्रमणिका 


(३) तिसरें गमक सामाजिक मेद, वर्गविम्रह, 
गमनशीलता व जमिनीचे मालकी हक्क यांवर आघा- 
रिलेळें आहे. वह्या प्रमाणावरून साधारणपणें 
६ वर्ग पाडले आहेत. (अ) संयुक्त मालकी हक्क 
असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वर्ग (ब) संयुक्त वहिवा- 
टीचा हक्‍क असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वर्ग (क) 
कांहीं स्वतंत्र मालकी हक्क असणारे व कांद्दी रयत 
व कामगार दर्जाचे शेतकरी यांचा वर्ग. (ड ) 
खतंत्र वहिवाटीचा हक्‍क असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा 
वर्ग, (इ) मोठ्या जमीनदारांच्या कुळांचा वर्ग. 
(फ ) देवळांच्या, सरकारच्या, शहराच्या किंवा 
सामुदायिक मालकीच्या जमिनीवर खपणारे कामगार 
शेतकरी यांचा वर्ग, 

अज्ञा प्रकारची पद्धतशीर वर्गवारी आंखून 
त्यांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणारी 
ब्यापक पाहणी केल्यास आपल्या खेड्यांत उदयास 
आलेल्या व येणाऱ्या सामाजिक संस्था ब ल्यांच्या- 
मध्ये कालांतराने घडलेलीं स्थित्यंतरे याब्रद्दळ आप- 
ल्याला बरीच उपयुक्त माहिती मिळेळ व आपल्या 
कार्यकर्त्यांना समाजाच्या प्रगतीचे सर्वसाधारण नियम 
जाणून घेऊन श्रामोद्वाराचें कार्य शास्त्रीय माहिती- 
च्या सबळ पुराव्यावर आंखतां येईल, 


विस्तृत प्रामविभागांचा अभ्यास:- 

खेड्यांचा वाढता विस्तार, त्यांच्या उदयाची 
कारणें ब औद्योगिक क्रांतीमुळें त्यांच्या आर्थिक, 
सामाजिक व राजकीय वेशिष्ट्यांमध्ये घडलेले परि- 
वर्तन समजावून घेणें अत्यावरयक आहे, आर्थिक 
स्वाबलंबरनाच्या युगांत अश्या एकजिनसी ग्रामविभा- 
गांचा नब्यानेंच उदय झाला, ओद्योगिक क्रांती व 
भांडवलशाहींतील “ व्यापाराकरितां पैदास ? ह्या दोन 
स्थित्यंतरामुळे जीं नवीन खेडी निर्माण झालीं तीं 
वेगळ्याच स्वरूपाची होतीं, तदनंतरच्या कालांत 
जेन्हां अनिभेध उत्पादनाची जागा योजनाबद्ध उत्पा- 
दनाने घेतली तेन्हा कृषिक्षेत्र दे राष्ट्राच्या आर्थिक 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत. 


रचनेचे एक अंग आहे ही जाणीव प्रथमच होऊं 
लागली व ह्या कालांत उद्य पावलेला ग्रामीण समाज 
हा वेगळ्याच सांच्याचा होता. वाढत्या आर्थिक 
उत्कर्षानंतर आर्थिक परस्परावलंत्रनामुळ व सांस्कृतिक 
संगमामुळें आज़ जो एक आंतरराष्ट्रीय समाज अभ्यु- 
दयास येत आहे त्या समाजास अनुरूप अशी भावी 
ग्रामीण समाजाचे स्वरूप समजावून घेण्याची जरूरी 
आजच्या समाजशास्त्राच्या-विशेप्रत: ग्रामीण समाज- 
शास्त्राच्या विद्यार्थ्यीस, अत्यंत निकटतेनें वाटत 
आहे. ह्याच दिशेनं कित्येक देशांत समाजाचे 
आर्थिक, भाषीय, अंतर्गतराज्यब्यवस्थेच्या दृष्टीने, 
धघार्धिक व सांस्कृतिक विभाग पाडण्याचे प्रयत्न 
चाळू आहित व ह्या विभागांतील साम्ये ब ह्या 
साम्यांच्या पाठीशी असलेलीं संभवनीय कारणें 
ह्यांचाहि अभ्यास होत आहे, 

ह्या माहितीच्या आधारें भारताचे स्वाभाविक व 
आर्थिक विभाग पाडून आपल्या देशांतील आर्थिक 
उन्नतीच्या भिन्न परिसीमा गांठलेल्या ह्या विभागांचा, 
भाषावार विभागणीद्रारां मूळ भाषेपासून निर्माण 
झालेल्या भिन्न पोटभाषांच्या विकासाचा व धर्मवार 
विभागणीद्वारां प्रचलीत असलेल्या अनेक धमाचे 
विभिन्न प्रभत्व दाखविणारा तपशीलवार नकाशा 
उपलब्ध झाल्यास आपल्या कार्यक्त्यांना ग्रामोद्वारा- 
च्या प्रस्तुत योजनंम'धीळ दोष शोधून काढतां येतील, 
खेड्यांतील लोकसंख्या- 

खेड्यांतील एकंदर- लोकसंख्या, जन्म व मृत्यु- 
संख्या, लोकसंख्येची घनता, नागरी लोकसंख्येशी 
तिचें प्रमाण, वयोमानाप्रमाणे व॒ जात्यनुसार विभा- 
गणी; तिचे साधारणत: आरोग्य, वयोमान व साधा- 
रणतः होणारे रोग ह्या सर्वीचा पद्धतशीर अभ्यास 
होणे आवरयक आहे. जात, मूळ वंश, राष्ट्रीयत्व, 
मातृभाषा व धर्मे ह्यानुसार समाजाचें वर्गीकरण 
करणेंहि आवश्‍यक आहे, भिन्न संस्कृतीच्या सं- 
मिश्रणामुळे जीवनांत विविधता व बहुरंगित्व येतें खरें 


अनुक्रमणिका 


पण भिन्नतेच्या पोटींच कलहाचीं वीर्जे झुजण्याचा 
संभव असतो. थोड्याच कालापूर्वी हिंदु-सुसळमान 
दंग्यांनीं जी धुमश्चक्री उडविळी त्याची आठवण 
अजूनहि ताज़ीच आहे, अनित्रंध राष्ट्रीयता-जी आप- 
ल्या देशाला आंतून पोखरत आहे तीहि या भिन्न- 
तेचेंच एक चिन्ह आहे. ग्रामीण समाजशास्त्र मजवूत 
पायावर उभ करावयाचें असल्यास ग्रामीण जीवना- 
च्या विविध अंगांचा संलय़पणें व पूणेत्वानें अभ्यास 
करणे आव्यक आहे, 
खेडेगांबांतीळ आर्थिक जीवन 

उत्पादनाच्या विशिष्ट पद्धतीमुळ सामाजिक घट- 
नेस विचारसरणीला व अंतिम ध्येयांना वळण मिळतें. 
खेड्यांतील समाज हा बहुतांशी शेतकीमध्ये गुंतलेला 
असतो. अमीन हेंच त्यांच्या उत्पादनाचे मूळ ताधन 
असतें, खेड्यांतील आर्थिक जीवनाचे अवलोकन 
करीत असतां खालील विषयांकडे लक्ष द्यावें लागेल, 
आपले समाजशास्त्रज्ञ अश्याच प्रयत्नांत गुंतले आहेत. 
(१ ) उत्पादनाचे ध्येय 

शेतीचे ध्येय केवळ ' उपजीविकेचे साधन * 
म्हणून किंवा स्वत:च्या उद्रनिर्वाहापुरतीच शेती न 
करितां मिळालेले उत्पन्न विकून नफा मिळवावा 
म्हणून किंत्रा सर्व राष्ट्राच्या जरूरीची जाणीव मनांत 
बाळगून राष्ट्राच्या जर्रीकरितां म्हणून ? आंग्ल- 
राज्यसत्ता येण्यापूर्वी उत्पादन हें फक्त खेड्या पुरतें च 
होतें. कालांतराने या उद्देशांत बदल घडत गेला 
आहे, 
(२ ) उत्पादन पद्धति- 

व्याप प्रामुख्याने तीन गटपाडले पाहिजेत ( अ) 
अत्यंत मागासलेल्या साधनांचा 
फावडे, खोरें ) यांसारखी साधनें 
जात, (अ) नांगरकसणी, ( क ) यांत्रिक साधनांचा 
उपयोग, पहिल्या पद्धतींत जनावरांची किंत्रा कोण- 
त्याहि शक्तीची जल्री भासत नाहीं, नांगरकसणीला 
जनावरांची जरूरी असते; परंतु टेक्टरसारख्या यांत्रिक 


उपयोग ( उदा, 
वापरांत आणली 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... 2 
क 
) शत 2. 
ळू रळ व चक्र को 
॥6नवभारत ज्र 
कहो ७८ चि” 
न्ट< अमृतमहोत्सवी: 


जि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय मप्रामीण समाजद्ास्त्र आणि त्याची आवरयकता 


साधनांना यांत्रिक शक्तीची जरूरी असते. उत्पादन- 
पद्धतीवर सर्वसाधारण कामगाराची कार्यतत्परता 
इतकेंच नन्हे तर समाजाची भोतिक समृद्धीही 
अवलंबून असते. इतकेंच नन्हे तर समाजांत रूढ 
झालेलीं कार्यवांटपाची पद्धतहि ( तांडा र्ण 
1800ए1 ) उत्पादनपद्धतीमुळें ठरली जाते. 
(३) जमिनीची मालकी ब तिचें महत्त्व- 
जमिनीच्या मालकोपमुळ निगडित झालेले व्यक्ति- 
ब्यक्तींमधीळ संबंध, व त्याचे सामाजिक जीवनावर 
झालेळे परिणाम यांचे महत्त्व समाजशास्त्राच्या आज- 
च्या विद्यार्थ्यीना विदीत आहे. एकूण उत्पन्नाचे 
वांटप ह्या संबंधाच्या स्वरूपावरून ठरतें. समाजांतील 
भिन्न वर्गानी दाखविलेला कार्यातील उत्साह व सह- 
कार्याची तत्परता ही त्या वर्गाच्या सामाजिक दर्जा- 
वरून ठरते, इतकेंच नब्हे तर अशा तऱ्हेचे संत्रंघ 
ग्रामीण जीवनांत ऐक्य किंवा दुही निर्माण करण्यास 
कारणीभूत द्ोतात, प्रत्येक ब्यक्तीचा एकूण उत्पन्नां- 
तील हिस्सा याप्रमाणे ठरवून देण्यांत आल्याने प्रत्येक 
वर्गांच सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक महत्त्व 
जणू निश्चितपणे ठरवून दिलें जातें. आधुनिक ग्रामीण 
समाजाचा इतिहास स्पष्टपणें दशवितो कीं कित्येक 
प्रचंड झगड्यांचे मूळ विरशिष्टप्रकारच्या मालकी- 
संत्रंचांतच होतें. आजच्या सर्व मागासलेल्या देशांत 
मालकीहक्कांचा प्रश्न अतिशय खडतर व कसोटीचा 
आहे. म्हणुनच अद्या मालकीहक्कांच्या संबंधाचे 
स्वरूप अभ्यासण्याची गरज आज तीत्रतेने वाटते. 
ह्या माहितीच्या आधारें ग्रामीण समाजांतील प्रस्तुत- 
च्या तसेंच संभाग्य घटनांचा खुलासा आपल्याला 
करतां येइल, 
(४) जीवनमान किंवा सर्वसाधारण राहणी- 
सोरोकिन, झ्िमर्स, सीम्स, कर्कपॅटीक इत्यादि 
समाजशास्त्रतज्ज्ञांनी खेड्यांतील लोकांच्या राहणीचा 
सूक्ष्मपणें अम्यास केला आहे, त्यांनी योजिलेल्या 
कांही पद्धतींचा आपल्या देशांत अवलंब करणें दाकय 


>, 


अनुक्रमणिका 


आहे, कोणत्याहि जीवनमानाचे नियम पडताळून 
पाहतां भारतीय जनता अत्यंत गरीवीनें गांजली 
आहे हेंच सिद्ध होतें. हिंदी शेतकऱ्यांचे देन्य 
प्रसिद्धच आहे. त्या गरीवीचे निमूलन करण्याचें 
प्रचंड काम राष्ट्रपुनधेटनेंत प्रथम करावें लागेल, 
ग्रामीण कुटुंबपद्धति - 

कांहीं तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे कुटुंबपद्धतीचा ठसा 
ग्रामीण जीवनाच्या सर्वांगावर उमटलेला आहे, 
किंत्रहुना “ उद्रनिर्वाहापुरतीच शोती? असा जो 
काळ होता त्या काळांत एकत्रकुटुंबपद्धतीचा पगडा 
समाजांतील सर्व संस्थांवर बसला होता, इतकेंच 
नन्हे तर सामाजिक संत्रंघांना वळण देण्याचें कार्यहि 
ती करीत होती. भांडवलशाहीच्या उदया- 
पूर्वीच्या कालांत ख्वालील लक्षणे प्रामुख्यानें आढळ- 
तात. (१) बालविवाहाची पद्धत व त्याचें वाढतें 
प्रमाण, (२) कुटुंब हा सामाजिक जताबदारीचा 
घटक मानला जात असे. (३) सामाजिक चालीरीति 
व नियम कुटुंबपद्धतीवरून ठरविले जात. (४) राज- 
कीय तत्त्वांना व नियमांना वळण देण्याची भूमिका 
कुटुंबाची च असे, (५) एकत्रकुटुंब, करारावर आघार- 
लेलें नसून, सहकार्यावर आधारलेले असे. (६) 
कुटुब हा उत्पादनाचा घटक असे. (७) कुलपरंपरेला 
व पूर्वजांच्या आराधनेलळा महत्त्व दिलें जाई. 
(८) र्टींचें वर्चस्व असे. 

आधुनिक कारण्वानदारीच्या उत्कर्षानंतर 
स्वयंपूणे खेड्यांना “फक्त उदरनिर्वाहापुरता न्यवसाय? 
हें ध्येय्र सोडून भांडवलशाहीच्या * ब्यापाराकरितां 
उत्पादन ? या तत्त्वाचा स्वीकार करावा लागळा, ह्या 
स्थित्यंतरामुळें ब नवोदित शहरांच्या वाढत्या उत्कर्षा- 
मुळें ग्रामीण समाजाची घडी विस्कळीत होऊं लागली 
व एकत्रकुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास होऊं लागला, 

आपल्या देशांतील ग्रामीण समाजामधील कुटुंब. 
पद्धति वैशिष्टयपूणे आहे, प्रा, रिष्हस॑ यांनी 
वर्णिलेल्या चारहि कुटुंबपद्धति आपल्या समाजांत 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आढळतात (21811 किंबा टोळी करून राहणारी, 
॥]811-]10081 ]०1॥1 1911117, 0801-10 
घे०णंण 1७10117 व आईवडील व त्यांची अविवा- 


हित मुळें यांचें स्वतंत्र कुटुंब-ह्यापैकी .तिसरा नमुना 
( 280 10081 ]ुगणा ४87 ) हा नांगर- 
कसणीच्या कालांत व आर्थिक स्वयंपूर्ण समाजांत 
जास्त प्रामुख्याने आढळतो. 

ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वीच्या काळांतील कुंटुव 
पद्धतीमधील खालील वैशिष्ट्ये महत्त्वपूर्ण आहेत, 
( १) कुटुंबात आढळणारी दृढता व एकी. (२ 3) 
शेतीवर अवलंब्रन. (३) कडक शिस्त, (४) 
वडीलकीला मान, (५ ) कुटुंबांतील सर्व कायोत 
परिवतित होणारी सामुदायिक वृत्ति. 

मागील दीड शतकांत परंपरागत एकत्रकुटुंब- 
पद्धतींत ब त्यावर आधारलेल्या ग्रामीण समाजरचनेत 
महत्त्वाचे परिवर्तन घडून येत आहे. स्थानावर आधार- 
लेली कुटुंबरचना आतां करारावर आधारली जाते. 
सर्वोपयुक्त व सर्वोगीण अशा ह्या कुटुंबाच्या पूर्वपरं- 
परागत सामाजिक, धार्मिक, वेचकीय, राजकीय कार्यीर 
चा लोप झालेला आहे, सद्य:कालीन कुटुंबे हे जुन्या 
विस्तुत कुटुंबांचे अवशेप्रमात्र आहेत. आजचें कुटुंब 
हे पति, पल्त्नि व त्यांची अविवाहित मुळें यांच्या पुर- 
तेंच राहिळें आहे. ग्रामीण कुटुंधपद्धति, तिचे प्रकार, 
तिच्यांत घडून आलेला घटनात्मक ब कार्यात्मक 
चदल यांचा पद्धतशीर अभ्यास केल्यास ग्रामोद्वाराच्या 
योजना आंखण्यांस समाजकार्यकत्योना मदत होईल 
व मानवाच्या इतिहासांत उगम पावलेल्या या अत्यंत 
प्राचीन संस्क्रतीमध्यें कालांतराने घडलेल्या रूपांतराचें 
स्वरूपहि समाजज्ास्त्राच्या विद्यारथ्यीस जाणून घेतां 
येल, 


भारतांतील वणेपद्धति 


वर्णपद्धति हें हिंदुस्थानचे एक वैशिष्ट्य आहे. 
प्रत्येक व्यक्तीची जात, तिचें कार्य, स्थिति इतकेंच 
नव्हे तर तिला प्रात्त होणाऱ्या संघीहि जन्मतःच 


अनुक्रमणिका 


ठरविलेल्या असतात, ह्या जातीय भेदांचा परिणाम 


एकंदर राहणीवर व संस्कृतीवरहि होतो. जमिनीची 


मालकी इतकेंच नव्हे तर -सरकारी कारभाराची 
का्मेहि-विशेषत; खेडेगांवांत-व्णमिदानुसार ठरविली 
जातात. दीर्थकाठीन धार्मिक चालीरितींची घडीहि 
अश्याच कारणानें बसविली गेली आहे, 

ह्या सामाजिक वर्गोची मानसिक वाढहि भिन्न 
परिस्थितीमुळें मिन्नपणें झाली असून त्यांच्यामधील 
मेद दुढतम झाले आहेत. ब आपल्या समाजांत 
वाढत्या अधिकाराचा वर्ग निर्माण झाला आहे. 


प्राचीन हिंदी समाजाला जरो वर्णपद्धतीमुळे. 


स्थेय प्रात्त झालें होतें तरीहि कित्येक आर्थिक, 
राजकीय व सामाजिक स्थित्यंतरांच्या आघातामुळे 
ही पद्धति मोडकळीस येत आहे, परंतु अजूनहि 
ग्रामीण समाजांत तिचें दडपण कायम आहे. 

वर्णपद्धतीच्या चौकटींत ग्रामीण समाजाच्या 
सांस्कृतिक व सामाजिक विकासाचा अभ्यास करणें 
हे आजच्या भारतीय समाजशास्त्राच्या विद्यार्थ्यापुढे 
महत्त्वाचें काम आहे. अश्या प्रयत्नांच्या अभावी 
आर्थिक व इतर वस्तुस्थितिदरीक माहिती जमली 
असतांहि ग्रामीण समाजाचें चित्र अपुरेंच राहिलें 
आहे. वर्णपद्धति व तिचा ग्रामीण जीवनाच्या इतर 
अंगाशीं संबंध त्याचा अभ्यास खालील सदरांखाली 
करतां येईल- 

(१) वर्णेपद्धति ब आर्थिक जीवन (अ) वर्ण- 
भेद ब उत्पादन (ब) वर्णपद्धति व उत्पन्नाचा 
विनियोग (क) वर्णपद्धति व क्जदारी (ड) वर्णपद्धति' 
ब धार्मिक जीवन (इ) वर्णपद्धति व सर्वसाधारण 
राहणी (फ) वरणपद्धति व वह 1 
गमनशीलता, क नाके 


कीय जीवन, (६) वर्णपद्धति व समाजांतील नेतिक. 


2: 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय समाजशास्त्र आणि त्याची आवड्यकता 


मूल्ये. (७) वर्णेपद्धति व ग्रामीण अग्रेसरत्व ( किंवा 
पुढाकार ). (८) भिन्न वर्णाचे परस्परसंवंध, 
-(९) मिन्न सामाजिक दर्जामधील अंतर, (१०) 
नव्या राज्यघटनेचा बर्णबद्धतीवर परिणाम (११) 
वरणपद्धति व हिंदुघमे, (१२) वरण, एकत्र कुटुंबत्व 
व ग्रामीण समाज यांचा परस्परांशी संबंध व 
परस्परावलंब्रन, ( १३) वरणेपद्धति व ब्राह्मण 
समाजाचे श्रेष्ठत्व, 


वणेपद्धतीचे आपल्या समाजावर झालेले खोल 
'परिणाम व तिचें संभवनीय भावी स्वरूप यांचा 
अभ्यास करणें जरूर आहे. ग्रामीण समाजाच्या 
-इतिहासांतील अदूभुतरम्य घटना समजून घेण्यास 
ह्या समाजाचा उगम, विस्तार व॒ आजच्या कालांत 
क्रमशः वाढणारी दुही याचा विचार करणें आव- 
इयक आहे, ह्या घटनाचा आढावा घेतल्याखेरीज 
ग्रामीण समाजद्ञास्त्राची पूर्ती होणार नाहीं. 


'गप्रामीण समाज ब राजकीय जीवन 

या विषयाकडे आजपर्येत समाजशास््रज्ञांचें दुर्लक्ष 
झाले आहे. खेडेगांवातीळ वाढत्या राजकीय जाग्रती- 
मुळें ह्या विषयाचा अभ्यास करणें अत्यंत जरूरीचे झाले 
आहे, विशेषतः दिंदुस्थानांत नब्या राजकीय घटनेंत 
सार्वत्रिक प्रोढ मतदांनाचा हक्‍क देण्यांत आला आहे 
व ग्रामीण समाजाला योग्य तें बळण देण्याची जत्राब- 
दारी हिंदी सरकारनें स्वीकारली आहे, ग्रामीण राज- 
कीय जीवनाचा अभ्यास खाळीळ सट्राखालीं करतां 
येईल: - (१) ( ग्रामीण ) सरकारी कार्यपद्धतीचा 
अभ्यास, (२ ) विनसरकारी राजकीय संस्थाचे 
ग्रामीण विभागांतील स्थान व कार्य. (३ ) समाजां- 
तील भिंन्न वर्गोचे राजकीय वर्तन, सरकारी कार्य- 
रचनेंचा अभ्यास प्रत्येक खेड्यांतून किंवा गटागटाने 
करतां येईल. 


(अ ) सरकारी राज्यकारभार लोकमताला कित- 
पत जबाब्रदार आहे ? 


अनुक्रमणिका 


(ब) सर्वसामान्य जनतेचें सहकार्य कितपत 
मिळतें ब मिळणें शक्‍य आहे? 

(क) चाळू राज्यकारभारपद्धति कितपत कमी 
खर्चाची, कार्यक्षम ब लोकमतानुकूल आहे १ 

त्रिनसरकारी राजकीय संस्थांची माहिती मिळ- 
वीत असतां त्यांच्या विकासाची, ऱ्हासाचीं कारणे 
लक्षांत घेतलीं पाहिजेत, ग्रामीण जनतेच्या बदलत्या 
राजकीय मतांचा त्यामुळें ब्रोच होतो. ग्रामीण जन- 
तेच्या राजकीय वर्तनाचा अभ्यास करीत असतां 
त्यांच्यापुढे ठेवलेल्या कार्यक्रमांच्या आदक्योचा 
विचार केला पाहिजेव त्यांच्या मनीपा, त्यांचे आदश 
व त्यांच्या निकटच्या जरूरी यांचा अभ्यास करून 
त्यांना अवगत असलेल्या 
घेतला पाहिजे, खालील साधनें समाजशास्त्राच्या 
दृष्टीनें महत्त्वाची आहेत (१) लेखी अजे व विनंत्या 
(२) मतदान (३) मोचे व सभा भरविणें (४) 
देशांतर करणें ( हित्रत ) (५) सत्याग्रह (६) 
करांविरूद्ध चळवळ (७ ) स्वयंस्फूर्त बंडे, (८) 
गनिमी कावा, ( ९, ) पूर्वसिद्ध लष्करी लढे, 

जमिनीवरील मालकी हक्कांच्या ब वर्णपद्धतीच्या 
ग्रामीण राजकारणावरील परिणामास अद्यापि द्यावे 
तित्तकें महत्त्व दिलें गेळेळें नाहीं. 

आजच्या परिस्थितींत शोतकी समाजावर संकट 
ओढवले असतां व असंतोषाने ह्या समाजांतील 
वातावरण कुंद झालें अततां, ग्रामीण समाजाच्या 
राजकीय जीवनाचे समाजशास्त्राच्या दृष्टीनें पथक्करण 
करणें उचित आहे. र 
ग्रामीण धर्म 

खालील कारणांमुळे ग्रामीण धर्मास महत्त्वाचे 
स्थान दिलें पाहिजे. ( १ ) शहरवासियांपेक्षां खेडे- 
गांवांतील जनतेवर धर्माचा पगडा जास्त बसलेला 
दिसतो ( २) खेड्यांतील जनतेचा धार्मिक हृष्टि- 
कोन त्यांच्या बौद्धिक, भावनात्मक व ब्याबहारिक 
आयुष्य़ास वळण देतो, विशेषत; कात्राडकष्ट करू- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


साधनांचाहि परामरी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


म्ह : च. 


“| 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नहि फक्त उदरनिर्वाहापुरतेंच मिळण्याची राक्‍यता 
असल्यास धर्माचा पगडा देनंदिन जीवनावर हृढतर 
बसतो. (३ ) अश्या समाजांत ग्रामीण जीवनांचें 
अग्रेसरत्व धर्मगुरूंच्या हातीं जातें. उदा ० हिंदुस्था- 
नांतील ब्र'हणवर्ग, (४) त्रिटीशांच्या आग- 
मनानंतरच्या कालांत अनेक नवीन सुधारणा 
घडून आल्या, उदा० आर्थिक ब राजकीय स्थितीं- 
तील पालट, घमीतील आदश लोकशाहीच्या प्रसा- 
रामुळे उदार विचारसरणी इत्यादि. आजचा आपला 
ग्रामीण समाज हा धर्मनिष्ठेवर व सामाजिक वर्चसा- 
वर आधारलेल्या कल्पनांच्या व आधुनिक तत्त्व 
ज्ञानाच्या संघर्षाचे क्षेत्र बनला आहे. 

__. खालील तीन हश्टिकोनांतून ग्रामीण धर्माचा 
अभ्यास केल्यास आपल्य़ा देशांत उपयुक्त ठरेल:-- 
( १) ग्रामीण धर्म हा जगाकडे पाहण्याचा विव- 
क्षित दृष्टिकोन आहे, व त्यामध्यें (अ) अद्भु- 
तता, (ब्र ) विरिष्ट प्रूंची आराधना. (क) भूत- 
योनीवद्दळच्या कल्पना, (ड) मरणानंतर ' पर- 
लोकांत वास करणाऱ्या ' पितरांची पूजा, (इ) 
पौराणिक कथा इत्यादींचा समावेश होतो. (२) 
ग्रामीण धर्म -धार्मिक विधी व संस्कार, ( ३) ग्रामीण 
धर्मे व त्यावर आधारलेल्या संस्था, 

अनेक पंथावर व सेंप्रदायांवर आधारलेल्या 
आपल्या ग्रामीण धर्मास एका स्वतंत्र संस्थेचे स्वरूप 
आर्लें आहे. व॑ त्याच्या राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानिक 
शास्त्रा असून त्या देवळे, मठ, आश्रम व त्यांच्या 
मालमत्तेची व तेथील पूजारीवर्गाची ब्यवस्था राखीत 
असतात, 
खिश्चन किंवा सुसलमान धर्माप्रमाणे हिंदुस्थानांत 
विशिष्ट असा * राष्ट्रीय धर्म ? नाहीं. व त्यामळे 
वेगवेगळ्या संप्रदायांचा व वेगवेगळ्या संप्रदायांतील 
भक्तांनी पुढाकार घेऊन समाजञाच्या पुनरुज्जीवना- 
साठीं केलेल्या प्रयत्नांचा व त्यांच्यामुळे वशास्वी 
क्ाळिल्या सपाजसुधारणांचा स्वतंत्रपणें अभ्यात करणें 


अनुक्रमणिका 


आवड्यक आहे, ग्रामीण धर्म व त्याचीं स्थानिक 
वेशिष्टये त्यांचा अभ्यास केल्यास आपल्या खेड्यांत 
हळुंहळूं होत चाललेल्या सांस्कृतिक उत्ततांतीचें पूर्ण 
चित्र आपल्याला उभे करतां येईल, व ग्रामीण धमात 
घडून आलेला बदल, त्यांचे बदलते आदरी, संस्था 
ब संस्कार यांचा आढावा घेतां येईल. 
खेड्यांतील कला 
सोंदर्यद्ृष्टि ही सांस्कृतिक जीवनाची एक बाजू 
आहे. बौद्धिक संस्कृति ज्याप्रमाणें समाजाची घडण 
समजावून देते; त्याप्रमाणेंच कलादृष्टि समाजांतील 
मूल्ये, आदर्श व भविष्याबद्दलच्या कल्पनांची 
पाश्वभूमि समजावून देते. बदलत्या सांस्कृतिक 
जीवनाचे अवलोकन करोत असतां जुन्या 
सोंदर्याबद्दलच्या कल्पनांचा व कलांचा ऱ्हास्त व 
नघ्या कल्पनांचा व कलांचा विकास याकडे 
लक्ष पुरविले पाहिजे, कलेमध्ये समाजाचे प्रतिबिंब 
दृष्टीत पडतें म्हणूनच अक्या अभ्यासाने समाज- 
शास्त्रज्ञांना ग्रामीण जीवनाच्या बदलत्या खरूपाची 
व जुन्यांतून नब्यामध्यें झालेल्या परिवर्तनाची कल्पना 
येते. इतकेंच नग्हे तर समाजांतील भिन्न वगाची 
झालेली भिन्न मानसिक वाढहि मिन्न कलारूपानें 
प्रगट होते. खाळील कलांचा ग्रामीण कलेमध्ये 
समावेश होतो, (१) चित्रकला - रंगविणे, खडकांवर 
खोदकाम करणें, कोरणें व इतर ग० तापाहा- 
1101181 101118 (२) मूर्ती बनविणे इत्यादि (117९2 
तै]])९॥18101181 1६8010 818) (३) गांवकथा, 
लोकगीते, पौराणिक कथा, गीतरूपांत कोडी शब्द- 
प्रयोग इत्यादि, (४) नाच व नाटकांचे प्रयोग-_ 
बरी तीन्हींचा यामध्यें समावेश होतो. आर्थिक स्वयं. 
पूर्णतेच्या काळातील कलांचे कांही विशिष्ट गुण पुढील. 
ह त णाय 
या कार्यक्रमांत भाग घे कात बेत दल 
खल्याची होती. (४) डाँ नन मस 
न कला साधी व सोपी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1) 

शि... ळे ज्य 
ष्& ८&/** ५ 3७ 
॥* नवभारत टे 
*््धी॑ ७५ व्रि >-१९ 

"> जं न 

न्श्« अपृतमहोत्सवी&) ७ 
श्र न वष >> अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय ससाजकास्त्र आणि त्याची आवऱयकता 


होती. (५) कलेचा विषय कृषिद्यास्त्रांतूनच घेतलेला 
असे (६) कलेची उत्पत्ति सामुदायिक योजनेनें होत 
असून त्यांत सहकार्याचा भाग जास्त असे 
(७) ग्रामीण कला निर्मिती ब्यापारासाठीं होत असे. 
(८) कलानेपुण्य कुलपरंपरागत असूनहि परंपरा 
पिढ्यान्‌ पिढ्या चाळू रहात असे. 


अद्यावत यांत्रिक उत्पादनामुळे आर्थिक, राजकीय 
सामाजिक व वैचारिक बदलांमुळे ग्रामीण कलेचे 
हे विशेष बदलत चालले आहेत. ग्रामीण कलेंबद्दलची 
ब्यापक माहिती प्रथमत; एकत्रित करून तिची 
पद्धतशीर वर्गवारी व प॒थक्करण केलें पाहिजे. व 
इतिहासाच्या संदर्भाने व समाजशास्त्राच्या दृष्टीतून 
त्यांचे विवरण केल्यास भूतकालांतील ग्रामीण जीव- 
नांचे प्रत्यक्ष जीवंत चित्र रेखाटतां येईल ब ह्या 
समाजांत झालेल्या स्थित्येतराचें स्वरूप जाणून घेतां 
येईल, 


ग्रामीण जगाचें बदलतें स्वरूप 

ग्रामीण समाजामध्ये, त्यांतील संख्यामध्यें, 
विचारांमध्ये, कलेमध्ये, धर्मामध्ये महत्त्वार्चे परि- 
वर्तन अनित्नेधितपणें घडून येत आहे, हा बदल 
कित्येकदा अत्यंत धिम्मेपणानें घडून येतो त्यामुळें तो 
तितकासा दिसून येत नाहीं; परंतु किव्येकदां तो 
इतका अनपेक्षित व शीपघ्रपणें घडून येतो कीं 
त्यामुळें समाजाचें स्वरूप पूर्णतः बदळून जातें. 
अशा परिवर्तेनाचें स्वरूप जाणून घेणें, त्यामागील 
वैयक्तिक व परिस्थितिजन्य शक्तींचा अभ्यास करणें 
व ह्या जाणिवेनेंच प्रगतिशील विचारांना चालना 
देणें हाच स्वरा शास्त्रीय दृष्टिकोन असून त्या प्रका- 
रच्या कल्यक व दक्ष मार्गदर्गांनाची समाजसुधारणेत 
अत्यंत जरूरी आहे. 


ग्रामीण जीवनाचें रूपांतर ब त्याचीं कारणे 


र्‌ रग्‌क नड > 
( १) नेसर्गिक कारणे- उदा, पूर, धरणीकंप, 
नद ळ श़ यादि 
२ 
न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


(२ ) उत्पादनपद्धतींत बदळ- उदा० नब्या 
साधनांचा शोध, नवी दळणवळणाची साधनें, न्या 
घातूंचा शोध ह्यांचे परिणाम कितीतरी न्यापक अस- 
तात. 

ह्या न्यतिरिक्त समाजांतील वेगवेगळ्या वगोनीं 
व संस्थानी जाणूनवूजून प्रमरत्नांनी घडवून आण- 
लेले बदलह्ि असतात, त्यापैकीं कांही प्रकार : 

(अ ) लोकांमध्ये अनुकूळ मतें निर्माण करून 
सुधारणांची पाश्चभूमी तयार करावयाची, ह्यामध्ये 
सुधारणांचे प्रत्यक्ष कार्यक्रम आंखून दिले जात 


(व) प्रचाराचा मार्गः- प्रत्यक्ष उदाहरणानें लोक 
मत अनुकूल करून घेणें, 

(क) कायद्याचा अवलंब करून सत्तेच्या जोरा- 
वर सुधारणा घडविणें, ह्यामध्ये सरकारचा कार्य- 
भाग विशेष असून जनतेवर कायद्याच्या बंघनानें 
हे बदल लादले जातात. 

(ड) सामाजिक दडपणामुळ झालेले बदल-तमा- 
जांतीळ एखादी न्यक्ति, वर्ग किंवा गट स्वतःला 
पाहिजे असलेला बदल घडवून आणिण्याकरितां या 
मार्गाचा अवलंब करितो, अजं, विनंत्या, असहकार्य, 
वैयक्तिक किंवा सामुदायिक सल्याग्रह, मिरवणुका, 
मोचे, संप, निषेध, दडपशाही, बंडें व क्रचित्‌ क्रांति- 
मार्ग या साधनांचा उपयोग केला जातो, (इ) भिन्न 
संस्कृतीच्या परस्पर संत्रंथानं व मिलाफान घडून 
आलेळे बदल, हे बदल सवात अधिक परिणामकारक 
असतात, (फ ) शिक्षणाच्या द्वारें सुधारणा- 
या पद्धतीस स्माजकार्यक्ते फार महत्त्व देतात, 

ग्रामोद्धाराचा कार्यक्रम आंलण्यापूर्वी या निर- 
निराळ्या पद्धतीचें महत्त्व जाणून घेतलें पाहिजे. 
प्रामसुधारणा ब त्यांतील दोष 

ग्रामोद्धारांचे कार्य अनेक व्यक्ति, संस्था करू 
इच्छितात परंतु ग्रामसुधारणेच्या एकाच विशिष्ट 
क्षेत्रांत लक्ष केंद्रित करून इतरांची आबाळ केल्यानें, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


के ग टू 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


पूर्वग्रह मनांते राखिल्यानें, सहकार्याच्या अभावामुळे 
व समाजशास्त्राब्रद्दलच्या अज्ञानामुळे त्या प्रयत्नांचे 
ब्हावें तितकें चीज होत नाहीं, इतकेंच नन्हे तर 
आपण , केलेल्या प्रयत्नांना कितपत यश मिळालें 
आहे हेंहि जाणून घेण्याची सोय कित्येकदां नसते. 


ह्या अडचणी लक्षांत घेतां ग्रामीण समाजांतील 
रोगांचे अचूक निदान करून त्याचें निरसन करण्यास 
योग्य ते उपाय योजण्याकरितां ग्रामीण समाजशास्त्रा- 
ची आवदयकता वाटते. ज्याप्रमाणें वैद्यास वैद्यकीय- 
शास्त्र त्याचप्रमाणें समाजसुधारकास समाजशास्त्र होय. 


भारतांतील ग्रामीण समाज अत्यंत ब्रिकट परि- 
स्थितीछ तोंड देत आहे. व संकटाची छाया सर्व 
समाजञास ब्यापून टाकीत आहे, व म्हणूनच ह्या 
विषयाचा ब्यापक अभ्यास करणे अगत्याचें आहे. 
ग्रामीणसमाजरचनेत आलेलें ब होणारें घटनात्मक 
ब कार्यात्मक परिवर्तन व त्यास कारणीभूत झालेल्या 
विविध कारणांचे स्वरूप जाणण्याकरितां ब त्यावर 
परिणामकारक उपायथोजना करण्याकरितां खोल दृष्टि 
व गाढ अभ्यास यांची जरूरी आहे. ह्या विषयाचा 
अभ्यास करण्याकरितां आजपर्यंतच्या अनियमित व 
अन्यवस्थित प्रयत्नांऐवजी योजनाबद्ध व पद्धतशीर 
प्रवत्न झाले पाहिजेत, अश्या प्रयत्नांसाठी भारतीय 
ग्रामीण समाजद्ास्त्राची अत्यंत अगत्याची जरूरी 
आहे, 


१० 


अनुक्रमणिका 


3 (भर ४> * ४-> > 
लाकाभराच व ग्रथानष्पात्त ! 


“ ळोकाभिरुचि नाहीं तर ग्रंथनिष्पत्ति व्हावयाची 
नाहीं, व ग्रेंथसमृद्धि नाहीं तर लोकाभिरुचि उतपन्न 
होणे नाहीं, या कचाटींतून पार कसे पडावे १ ही 
कचाटी म्हटली म्हणजे दुष्काळांत शेतकऱ्यास जी 
पंचाईत पडते तिच्यासाराख्री आहे; तो बीं जमिनींत 
पेरून शतपट, सहस्पट धान्य उत्पन्न करील खरें; पण 
ते बींच अगोदर त्याने कोठचें आणावें १ ते होणार 
मुळीं जमिनींतूनच, आतां या कृच्छांतून मुक्त 
होण्याचा एकच मार्ग आहे. तो कोणता हे धान्याच्या 
उदाहरणावरून लक्षांत येईलच, देद्यांतील सारें धान्य 
फन्ना होऊन शेतकरी जेव्हां उघडे पडतात, तेव्हां 
लोकोपजीवनार्थ सरकारास जशी तगाईंची तजवीज 
करणे जरूर पडत, त्याप्रमाणे सरस्वतीच्या दुमिक्षाच्या 
वेळोंहि राजा किंवा श्रीमान्‌ लोक यांनीं केवळ लोको- 
पकारक बुद्धीने प्रथमतः वाग्देवीची कृपा राष्ट्रावर 
होईल अश्शाविषयीं यत्न केला पाहिज. ते होत नसेल 
तर विद्वान लोकांनीं तरी निरेपेक्षबुद्धीने आपल्या 
देवतेची उपासना चालविली पाहिजे. ती अशी कौ 
त्यांनीं स्वार्थसाधनाविषयीं विशेष लालसा न दाखवितां, 
किंबहुना केवळ निष्कामबुद्धि धारण करून लोकांत 
शानाचा व अभिरुचीचा प्रसार होण्याकरितां कायिक, 
वाचिक व मानसिक परिश्रम करावे. निद।नपक्षीं 
शेवटला उपाय म्हणजे लोकांनीं तरी एकवट होऊन 
आपल्या स्वतःस सुधारण्याची खटपट करावी, 


ल्न गो. ग. आगरकर 


केसरीतील निवडक निजंध पु. २ प. १७६-७७ 
ग क 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


म्ह : चे 


| श्र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ले. वनेर हाइसेनवगे: अनु.- तकेतीथे टक्ष्मणद्यास्री जोशी 


आंतरराष्ट्रीय सद्धावनेचें साधन विज्ञान 


विज्ञान राष्ट्रीय कीं आंतरराष्ट्रीय 

प्रिय प्रौढ विद्यार्थ्यांनो, असें नेहमीं म्हटलं जातें 
कीं, विज्ञान हें भिन्न राष्ट्रांना जुळविणारा सेतु बनला 
पाहिजेव तें आंतरराष्ट्रीय सद्वावना अधिक चांगली 
बनण्यास साहाय्यक न्हावयास पाहिजे. ही गोष्ट 
वारंवार सप्रमाण ठासून सांगितली जाते कीं विज्ञान 
हृ आंतरराष्ट्रीय असतें; जे विषय सगळ्या लोकांना 
समजतात त्या विषयांकडे विज्ञान माणसाचे विचार 
वेधून घेतें आणि त्या विषयांचा उलगडा करण्यांत 
अत्यंत भिन्न भाषांचे, वंशांचे किंवा घमोचे वैज्ञा- 
निक भाग घेत असतात. या विरिष्ट प्रसंगीं विज्ञा- 
नाच्या या कार्यविशेपात्रद्ळ तुमच्याशी बोलतांना 
महत्त्वाची बाब अशी आहे कीं, हा मुद्दा फार सोपा 
आहे असें आपण समजू नये. आपण, विज्ञान हे 
राष्ट्रीय असते व भिन्न वंद्षांच्या कल्पना भिन्न अस- 
तात, ही विरुद्ध ब्राजूहि विचारांत घेतली पाहिजे; 
ही आपल्या कानांत अजून ताजी आहे. 

असें मानलें जात होतें कीं, आपल्याच लोकांची 
सेवा प्रामुख्यानें विज्ञानाने केळी णहिजे आणि 
आपली राज्यशक्ति सुरक्षित ठेवण्याकरितां मदत 
केली पाहिजे; कारण विज्ञान हें सर्व तांत्रिक विका- 
सांचा पाया असते म्हणूनच तें सर्व प्रगति व सर्व 
सेन्यशाक्ति यांचा पाया बनते. आपल्या शुद्ध विज्ञा- 
नांची व तत्त्वज्ञानाची मोठी जत्राबदारी म्हणजे 
आपल्या परंपरा व श्रद्धा यांना बळ देणें ही होय, 
असेंहि मानलें जात होतें. पुनश्च असे मानलें जात 
होतें कीं, या गोटी आपल्या लोकांमधीळ राजकीय 
सत्तेचे आधार होत. या दोन विचारांपैकरी कोणता 
बरोबर आहे आणि त्यांच्या समर्थैनाच्या पुराब्यांचीं 


अनुक्रमणिका 


तौलनिक मूल्ये काय आहेत, यांची चर्चा करण्याची 
माझी इच्छा आहे, 

(१ ) या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण होण्याकरितां प्रथ- 
मतः आपणास हें शोधळें पाहिजे कां, विज्ञानाचे 
कार्ये कसें चाळते, वैज्ञानिक प्रमेयांशीं न्यक्तीचा संबंध 
कसा प्राप्त होतो आणि हीं प्रमेये त्याची जिज्ञासा 
कशी उत्तेजित करतात, मी जर प्रथम अणुविज्ञाना- 
संब्रंधी बोळलों आणि जर माझ्या विद्यार्थी या नात्यानें 
आलेल्या अनुभवांची स्मरणें सांगितलीं तर तुम्ही 
माझ्यासंबंधी गैरसमज करून घेणार नाहीं, कारण 
मला माझ्या स्वत:च्या विज्ञानाचेच ज्ञान चांगलें 
आहे. 
अणु ही एक ग्रहमाला 

म्युनिच विद्यापीठांत दाखल होण्याकरितां मी 
जेन्हां १९२० सालीं विद्यालय सोडलें तेब्हां आपल्या 
तरुणांच्या नागरिकत्वाची स्थिति आजप्रमाणेच 
होती, जीं ध्येये त्या युद्धांत वापरलीं आणि ज्यांच्यामुळे 
आपण तें युद्ध गमावून बसलों त्या सर्व ध्येयासंत्रंधी 
आपल्त्रा त्या युद्धांतील पराभवाने अश्रद्धा निर्माण 
केली. तेन्हा तीं ध्येये पोकळ दिस लागलीं; आणि 
या जगांत मूल्यवान्‌ काय आहे आणि काय नाहीं, 
हें आपण स्वत:च पाहण्याची गरज वाटूं लागली; 
कारण आपल्या वडिलांवर किंवा उपदेशकांवर भरवता 
ठेवणें आपणास नकोसें झालें, इतर बहुत मूल्यां- 
खेरीज विज्ञानहि या क्रमांत पुन: हुडकून काढलें, 
सर्वे सामान्यांच्या उपयोगाचीं कांही पुस्तकें वाचून 
काढल्यावर अणूच्या विषयाशीं संत्रद्ध असलेल्या 
विज्ञानद्माखेंत मी मन रमवूं लागलों; आणि सापे- 
क्षता सिद्धान्तांतीलळ दिकू व काळ या विषयांच्या 


१९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


विशिष्ट निवेद्नांवर आपला विचार तयार करण्याचें 
ठरविलें. या रीतीने मी माझ्या शिक्षकाची 
म्हणजे सोंमरफेल्डचीं ब्याख्यानें ऐकण्यास येऊं 
लागलों. त्यानें माझ्यांतील ही जिज्ञासा वाढविली व 
रोटेन्जन, छ़रान्क, रूदरफोल्ड व च्रोर, यांनीं केलेल्या 
संशोधनाच्या प्रभावाने अणूचे नवें व सखोल शान 
कसे वाढी१ लागले आहे, हें त्या अवधींतच मी 
त्याच्यापासून शिकलो मला असें कळून आलें 
कीं, डेन्‌मारकचा नील्स्‌ बोर ( 1९18 3011 3) 
आणि इंग्ठंडचा रूदरफोर्ड यांनीं कल्पनेने असें 
ठरविलें कीं, अणु हा लहानशी ग्रहमाला आहे; आणि 
विद्युदणूंच्या ग्रहांतारख्या कक्षांचा उपयोग करून 
बोर्‌च्या सिद्धान्ताने तत्त्वांच्या रासायनिक घमांचें 
अनुपान करतां येईल, परंतु त्यावेळीं हे साधले 
नाहीं. हा शेवटचा मुद्दा स्वाभाविकपणे मला अत्यंत 
आकर्षक वाटला आणि बोरचा प्रत्येक नवा निजंध 
म्युनिच येथील चर्चापरिष्रदेंत जोरांत व आवेक्याने 
चर्चिला गेला, सॉमरफेल्डनें मला जेव्हा अणुसिद्धा- 
न्तावरील नीलस्‌ बोरच्या न्याख्यानमालेच्या श्रव- 
णाथ १९२१ च्या उन्हाळ्यांत गॉटिन्जेनळा बरोबर 
येण्याकरिता बोलाविले तेन्हां त्याचा माझ्यावर काय 
परिणाम झाळा असेल याची तुम्हास कल्पना चांगली 
येऊं शकेल, याच दालनांत ती माला मी गुंफली जिचा 
त्यानंतर “ बोरचा महोत्सव ? म्हणून निदेंशा होत 
राहिला, त्या गॉटिंजेनच्या व्याख्यान मालेने माझ्या 
भावी विज्ञानविषयक व विशेषतः अणुपदार्थ- 
विद्याविषयक प्रवृत्तीचे स्वरूप ठरलें गेलें, 


श्रद्धेचा बा परंपरेचा विषय नव्हे 

सर्वात प्रथम असें कीं, ज्यानें गांभीपूर्वक या 
सुदूयांची पकड घेतली व सर्व जगांत दुसऱ्या कोणाहि 
पेक्षां त्यांचे अधिक चांगळें ज्ञान करून घेतलें, त्या 
माणसाच्या म्हणजे तोरच्या विचारांच्या सामर्थ्याची 
बोरच्या ब्याख्यानांत आम्हांस जाणीव होऊं शकली, 
डुसरें असें कीं, त्यांत असे कांही मुद्दे होते कीं, 


त्यासंबंधी मी पूर्वी ज्या प्रकारचें मत वनविठें होते 
तें बोरच्या विवेचनापेक्षां मित्ञ होतें. रोनच्या व 
हेनवर्गच्या दीर्थ सहलींत त्या प्रश्नावर मळा खूप 
लढावे लागलें, 
या संवादांचा माझ्यावर खोल ठसा उमटला आहे, 
प्रथम ही गोष्ट मी शिकलों कीं, अणुर्चना सम- 
जून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतां अमुक एक जग 
जर्मनीचा, डेन्मार्कचा की, इंग्ढंडचा आहे, हे गैर -- 
लाग आहे. यापेक्षां अधिक महत्त्वाचे एक हेंमी 
शिकलों कीं, विज्ञानांत काय सत्य व काय असत्य, या 
संबंधाचा निर्णय नेहमी करावा लागतो. हा कांही 
श्रद्धेचा, परंपरेचा किंवा गृहीत कुऱ्याचा प्रश्न नततो; 
एक.विशिष्ट निवेदन हें एकतर केवळ सत्य असूं 
शकतें व दुसरें निवेदन केवळ असत्य असूं शकतें, ? 
जन्म किंवा वंद यांच्यानें हा प्रश्न सुटत नसतो; 
वस्तुस्वभावानें किंबा तुम्हास पाहिजे तर म्हणा, 
देवाने केन्हांहि याचा निर्णय लागतो; माणसाच्या 
योगाने नन्हे, 
बोरच्या प्रयोगशाळेत 
या अनुभबांनीं खूप संपन्न होऊन मी म्युनिचळा 
परतलो ब सॉमरफेल्डच्या निदेंशाखालीं अणु 
रचनेचे प्रयोग चालूं केळे. मी माझी डॉक्टेटची 
परीक्षा पुरी करून नंतर मी कोपेनहेगेनळा १९२४ 
मध्यें शरद्रुतूंत बोरच्या बरोबर काम करण्याकरितां 
रोकफेलर-दक्षिणेच्या मदतीनें गेलॉ तेथें भी 
अत्यंत भिन्न भिन्न राष्ट्रांतल्या-इेग्लशा, अमेरिकन 
स्वीडिश, नर्विजियन, डच, जपानी लोकांच्या बैक 
ळीत राहिलो. त्यांनाहि त्याच मुद्द्यावर, बोरच्या 
अणुसिद्वान्तावर काम करावयाची इच्छा होती 
सहली, खेळ, संमेलने, सामने याकरिता त 
री १ ९ रितां ती 
सर्व मंडळी एखाद्या वड्या कुटुंबासारखी नेहमी 
बहुशः एकत्र जमत. या पदाथविज्ञांच्या मंडळींत 
च ची 
रे मिळाली, याच्या योगानें 


दुसऱ्या भाष कृ 
ड़ ॥ 
शिकण्याची व वोळण्याची गरज 
३३ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका वा 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि 
१४६ क्य 1 


५ १९/) क व्य 
%>& ६ १ क 


॥४ नवभारत दट 
ब्ल्टी ७५ 'घो>** 
छल अमृतमहोत्सवी 
न्श् य व्रि > ७ 
भटा परू डे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय सद्धाबनेचे साधन विज्ञान 


पडली; जीवनाच्या अन्य पद्धति, परकीय वाडय़व 
व परकीय कला यांच्याशी परिचित होण्याचा हा 
उत्तम मार्ग होता, जेव्हां एखादा कठीण वैज्ञानिक 
मुदा जाणून घेण्याकरितां समान यत्न सुरू होतो 
तेव्हां राष्ट्र व वंश यांचें वेचित्र्य हें अकिंचित्कर 
ठरतें, हें मला अधिकाधिक स्वच्छ दिसत गेलें. 
कलेंत स्पष्ट दिसणारं वेचारिक वैचित्र्य हें विघटक 
कारण वनण्यापेक्षां कोणाच्याहि शक्तीत संपन्नत्व 
आणते हेंहि चांगलें दिसले, 
केत्रिज येथीळ व्याख्यान 

१९२५ च्या स्रीषरमांत मी केंब्रीजला येऊन 
पोंचलों; आणि रशियन पदार्थविज्ञ कॅपट्झा याच्या 
अध्ययनशाळेंत एका महाविद्यालयांतील सिद्धान्त्यांच्या 
मंडळापुढें मी भाषण केळे. उपस्थितांच्या मध्यें 
वयाचीं २३ वर्षेंहि पुरी न केलेला, असामान्य 
नेसार्गिक देणगी असलेला एक विद्यार्थी होता; त्यानें 
माझे मुद्धे घेतले व थोड्याच महिन्यांत अणुकवचाचा 
ब्यापक सिद्धान्त रचला, त्याचें नांव डिक; उच्च 
गणित-सामर्थ्ये असलेला तो विद्यार्थी होता, त्याच्या 
विचाररीती माझ्पापेक्षांफार भिन्न होया, गॉटिंजेन- 
मध्ये आम्हास परिचित असलेल्यांपेक्षां त्याच्या 
गणितरीति अधिक सुरेख व अधिक विलक्षण होत्या. 
असें होतें तरी वॉर्न, जोडन व मी ज्या निर्णयाप्रत 
आलों त्याच निणेयांप्रत निदान महत्त्वाच्या सर्व 
मुद्द्यांच्या बाबतींत तरी तो आला, हे त्याचे निर्णय 
इतके सुंदर रीतीनें परिपोषक ठरले हें प्रमाण व ही 
वस्तुस्थिति, विज्ञानाच्या * वस्तुनिष्ठे "चा आणि 
भाषा, वंश व श्रद्धा यांच्यावर अवलंबून विज्ञान 
नसतें याचा अधिक पुरावा होय, 

कोपेनह्देगेन व केंब्रिजञ प्रमाणेच गोटिन्जेनहि 
पदार्थज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय कुटुंब्राचें केंद्र बनून राहिलें 
आहे. ह्या कार्याचें मार्गदशन फॅन्क, वॉर्न व पौहृळ 
यांनीं व ज्यांच्या संवंधीं तुम्ही वृत्तपत्रांत अणु 
संबंधांत नांव वाचले आहे त्या ओपेहायमर, 


अनुक्रमणिका 


ब्ढॅकेट व गॉटिन्जेनला अध्ययन केलेला फर्पी यांनीं 
केलें आहे. 

ह्या ब्यक्तिविष्रयक आठवणी मी विज्ञानाची सार्व- 
जनिक मालकी ही आंतरराष्ट्रीय आहे याचें उदा- 
हरण दर्शित करण्याकरितां दिल्या आहेत, ही अशी 
मालकी इतर पुष्कळ विज्ञानांत कित्येक शतकें चालूं 
आहे, व अशी ही अणुविज्ञांची कौटुंबिकताहि कांही 
निराळा प्रकार नाहीं. विज्ञानेतिह्यासाच्या आधारें मी, 
राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडून समान कार्यामुळें संलय़ 
झालेल्या पुष्कळ पंडितांचे आंतरराष्ट्रीय गट उद्धत 
करू शकेन, र 
१७ व्या शतकांतील उदाहरण 

युरोपांत ज्यांनीं ९१७ न्या शतकांत गणितविज्ञा- 
नाचा पाया रचला त्या वैज्ञानिकांच्या एका दुसऱ्या 
गटाचाहि निदेश करूं शकतो. हें उचितहि आहे, 
कारण या वर्षी लाइब्नीझचा स्मृत्युत्सब व वैज्ञानिक 
विद्यापीठांच्या पायाभरणीचा उत्सव साजरा होत 
आहे. त्या युगाच्या ( 1)1100129 ) डिल्येनें 
केलेल्या वर्णनांतील कांही थोडीं वाक्यें येथे उद्धत 
करणें मला पसंत वाटतें-- 

“६ ज्यांनीं या नब्या विज्ञानाला आपलीं आयुष्ये 
वाहिलीं त्या थोड्या व्यक्तींना भाषा ब राष्ट्र यांच्या 
कपल्य़ाहि मर्यादांचा अडथळा न येतां एका वंधघ- 
नाने एकत्रित केलें, पूर्वीच्या नवजीवनाच्या दिवसां- 
तल्या प्रमाणें त्यांनीं एक नवा श्रेष्ठ वर्ग निर्मिला व 
त्याबद्दल त्यांना जाणीवजहि होती, मानवतावादी ब 
कलाकार यांनाहि आपण श्रेष्ठवगींय आहोत, 
अशी भावना होती. लॅटिन भाषा व नंतर फ्रेंच 
भाषा यांनीं शक्य तितक्की परस्परांबद्दळ अत्यंत 
सहज सद्भावना निर्भिलळी व त्या वैज्ञानिक विश्व- 
वाड्य़य़ाचे. साघन बनल्या, सतरान्या शतकाच्या 
मध्याच्या सुमारास पॅरिस हे तत्त्वज्ञ व वैज्ञानिक 
यांच्या सहकार्याचे केंद्र बनलें, गॅसेंडी, मासेन ब 
हॉबूज्‌ यांच्यांत विचारविनिमय झाला आणि अभि- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व .. 
१ 
«& र्क णात > 
री 
"५&'नवभारत 
व्ह्द शी प > 


न्यत अमृतमहोत्सवीहकन >ये 


.) शर ) त “५, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मानी व एकान्ती डेकाटंहि या मंडळांत सामील 
झाला, हॉवूजूवर व नंतर लाइब्नीझवर त्याच्या 
उपस्थितीचा अविस्मरणीय ठसा उमटला; कारण, 
ते दोघे तेथे गणिताचे भक्त बनले. नंतर लंडन 
दुसरें केंद्र झालें, 

सर्वे इतिहासांत नेहमी या मार्गानें विज्ञानाचे 
कार्य चालत आलें आहे आणि 'क्रष्रींच्या स्वराज्या*नें 
युरोपच्या जीवनांत महत्त्वाच । भाग घेतला आहे. 
हीहि गोष्ट स्वयं सिद्ध मानली गेली आहे कीं, अशा 
आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या आश्रयाने व्यक्तिश; वैज्ञा- 
निकांना स्वत; लोकांच्या भक्तिपूर्वक सेवेपासून व 
त्यांच्याशीं असावयाच्या एकरूपतेपासून वंचित केलें 
नाहीं, एवढेंच नाही. उलट आपलें क्षितिज अते व्यापक 
केल्यानें आपल्या स्वदेशाच्या ज्लीवनाच्या उत्कृष्ट 
कक्षांचा आदर पुष्कळदा वाढतो. माणसाला त्याच्या 
भक्तीचे शिक्षण मिळतें. आपल्यावरील त्याच्या 
कृष्णाची जाणीव राहते. 

(२) इतकें सर्व म्हटल्यावर मी याहि प्रश्नाची 
चर्चा आतां केली पाहिजे; तो म्हणजे हें सर्व वैश्ञा- 
निक सहकार्य, हे सर्व स्वरे मानब्यपूर्ण संबंध, 
द्रेयाचें व युद्धाचे निवारण करण्याच्या बाबतींत फारसें 
कांहीं करूं शाकत नाहींत, हा होय. 
विज्ञान व राजकारण 

सवात ही गोष्ट ध्यानांत ठेवली पाहिजे कीं, 
विज्ञान हें सार्वजनिक जीवनाच्या लहान भागाचे 
प्रतिनिधिभूत असते व प्रत्येक देश्ांतीळ फार थोडे 
छोक विज्ञानाक्लीं खरेखुरे निगडित असतात. राज- 
कारणें अधिक समर्थ दाक्तींनीं आकारास आणलेली 
असतात, राजकारणांत जनतेचे मोठे पुंज, त्यांच्या 
चळवळी, आर्थिक स्थिति आणि परंपरेचा पाठिबा 
असलेल्या व आनुकूल्य असलेल्या लहान गटांची 
सत्तेची घडपड लक्षांत ध्यावी लागते, विवाद्य प्रश्न 
व्रेक्ञषानिक रीतीनें म्हणजे वस्तुनिष्ठेनें भावनेची बाधा 
टाळून व एकमेकाबद्दळ तऱ्वावना ठेवून च्चिण्यास 


अनुक्रमणिका 


जे उद्यत असतात अशा अल्पसंख्यांकांवर या शक्तींची 
कुरघोडी नेहमीं होत असते. विज्ञानाचा प्रभाव राज- 
कारणावर नेहमीं अल्पच होत आला आहे; आणि 
याचा अर्थी समजूं शकतो. परंतु राजकारण इतर 
कोणत्याहि माणसांच्या गटापेक्षां| अधिक अवघड 
परिस्थितींत वैज्ञानिकास ठेवते. कारण जनतेच्या 
जीवनावर विज्ञानाचा ब्यावहारिक प्रभाव फार मह-. 
तत्वाचा असतो. विज्ञानाच्या स्थितीवर भरभराट व 
राजकीय सत्ता अवलंबून असते, वैज्ञानिकांचे विज्ञा- 
नावरील प्रेम हें कमी व्यावहारिक स्वरूपाचे असलें 
तरी त्याच्या ब्यावहारिक परिणामांची उपेक्षा तो 
करूं शकत नाहीं. या रीतीनें ब्यक्तिशा: वैज्ञानिका- 
च्या कृतीचा परिणाम त्याच्या इच्छेच्या कक्षेत्राहेर 
अधिक होत असतो. म्हणून त्याला एखादा उद्देश 
योग्य कीं अयोग्य यासंबंधी विवेकबुद्धीच्या अनु- 
सारानें निणय ध्यावा लागतो. जेव्हां राष्ट्राराष्ट्रांमधील 
मतभेद मिटण्याचा संभव नष्ट होतो तेन्हां पुष्कळदां 
त्याला अत्यंत यातना देणाऱ्या निर्णयास तोंड 
द्यावें लागतें, एकतर आपल्या लोकांशी तरी किंवा 
दुसरें आपल्या समान कार्योतीळ मित्रांशी तरी 
संबंध तोडणे भाग पडते. मिन्न विज्ञानांच्या 
बाबतींत कांहीशी भिन्न परिस्थिति उद्भवते, वैद्यक 
तज्ज्ञ राष्ट्रमेद लक्षांत न घेतां लोकांना मदत 
करतो. राज्याच्या ब विवेकाच्या आज्ञेच्या अनुसारानें 
त्याला आपली कृति पदार्थेज्ञापेक्षां अधिक सौलभ्याने 
जुळवून घेतां येते; कारण पदार्थज्ञाच्या ओोधांनीं 
विध्वंसक शास्त्रे निर्माण होतात. परंतु सर्वसामान्यपणे, 
हा ताण कायम राहतो; एका बाजूस राज्याच्या 
अपेक्षा अशा असतात कीं, विज्ञानाने आपल्या 
स्वतःच्या लोकांच्याच विशेषेकरून उपयोगी पडावे 
ब ल्ल राजकीय सत्ता बळकट करावी, दुसऱ्या 
बाजूस वेशञानिकांचे आपल्या कार्यासंबं 
असतें; त्या कार्याने इतर राष्ट्रांतील 
निगडित केलेळे असते, 


धी एक कतेव्य 
लोकांशीं त्याला 


१४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क 

शि... ९ ज्य 

ण 46 वेळ 3७ 
नवभारत 

क्ट (धॉ॑ ७५ प ३०१९ 
डा 3__- त्र 

न्« अमृतमहोत्सवी, ऊचेळ 
पक्के, व्ष 87 कि 

१ क्र 
कटी 
) ह र क्षि 1 

“0” 9 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय सद्धावनेचें साधन विज्ञान 


गेल्या कांही दशकांत वैज्ञानिक व राज्य यांच्यां- 
तीळ संत्रंधांत फरक पडला आहे, पहिल्या जागतिक 
युद्धांत वैज्ञानिक हे राज्यांशी इतके बांधले गेले होते 
कीं, विद्यापीठांनी इतर परदेशी वेज्ञानिकांना वारं- 
वार बडतर्फ केलें किंवा इतर राष्ट्रांच्या हितविरोधी 
असलेल्या व स्वतःच्या राष्ट्रीयहिताशीं संत्रद्ध अस- 
लेल्या ठरावांवर सह्या केल्या, दुसऱ्या सबंध जाग- 
तिक युद्धांत असे कचितच घडलें. वैज्ञानिकांचा 
आपसांतीळ दुवा खूपच बळकट होता त्यामुळें 
पुष्कळ देशांत त्यांच्यामध्यें व खवदेशीय राज्यांमध्ये 
वांधे उत्पन्न झाले, वेज्ञानिक्तांनीं आपल्य़ा सरकारांची 
घोरणें खतंत्रपगे व ध्येयवादी एककल्लीपणा सोडून 
बरीं वाईट ठरविण्याचा हक्क वापरला, वैज्ञानिकांच्या 
आंतरराष्ट्रीय संत्रंधाकडे राज्यें दाट शंकेनं स्वत:च्या 
बाजूने पाहूं लागळीं, त्यामुळ परिणाम असा झाला कीं 
कित्येकदां ती वैज्ञानिकांना देशांतच केद्याप्रमाणें 
वागवू लागलीं ब त्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंध जवळ- 
जवळ अनेतिक मानले जाऊं लागले, उलट, ही गोष्ट 
क्रमानेच आतां प्रासषझाली आहे कीं, त्यांचे सहकारी 
शत्रदेशांतले असले तरी त्यांना वैज्ञानिक शक्‍य 
तेथे मदत करू लागतील. ही घटना राष्ट्रीय 
संबंधांच्या ऐबजीं भाग्यशाली असलेले आंतरराष्ट्रीय 
संबंध घडबील, परंतु याच्या योगानें, मोठया जन- 
समुदार्‍यांच्या ठायीं प्रत्यक्ष अविश्वास व॒ात्रृत्व 
यांची भय्रजनक लाट उत्पन्न करणण्यार्चें साधन ही 
गोष्ट बनणार नाहीं, याची खबरदारी विज्ञानन्यव- 
सायासंत्रंची घेतली जावी, 

जेन्हां पूर्वी कांही शतकांत वैज्ञानिक माणसें 
सहिष्णुतेचें तत्त्वत आणि प्रस्थापित राज्यसत्तेचा विरोध 
करून राब्दप्रामाण्यापासूनर्चे स्वातंत्र्य यांच्या रक्षणार्थ 
उद्युक्त झालीं तेन्हा असे वांधे उभे राहिले होते, 
आपण केवळ गेलिलिओ व गिऑर्‌डोनो बूनो याचा 
विचार करावा. आज या वांध्यांना जास्त महत्त्व 


अनुक्रमणिका 


आलें आहे. कारण कोट्यत्धि माणसांच भवितब्य, 
विज्ञानाचे ब्यावहारिक परिणाम प्रत्यक्ष ठरव्रूं शकतात, 


विज्ञानाची जवाबदारी 

या गोष्टीमुळे मी आपल्या वर्तमान अस्तित्वाच्या 
भयदायक त्राजूकडे वळतों, ती त्वरित लक्षांत घेणें 
जरूर आहे. त्यामुळचं आपण योग्य उपाय योजू 
शकू. ज्या नब्या शाक्तिस्थानांवर पदार्थ विज्ञानाने 
आपला गेल्या वर्षी अधिकार स्थापन केला आहे 
ब अकल्पनीय विनाश हा ज्याचा परिणाम होऊं 
शकतो, केवळ त्यांबद्दल मी बोलत नाहीं. हे खरें 
आहे कीं, या गेल्या युद्धांत जीवाच्या नाद्याचीं 
साधने असलेलीं रासायनिक द्रन्ये जवळजवळ 
वापरलींच नाहीत; तरी निसर्गामध्ये हस्तक्षेप 
करणाऱ्या नब्या शक्ति इतर बहुत क्षेत्रांत आपणास 
भिव्वीत आहेत, जीवविज्ञानांतहि आनुवंशिक 
प्रक्रियांमध्ये व श्वतीय ब्यूहाणू ( ७011181 
1101800118 ) रसायन व रचना यांच्यांत अशी 
अन्तर्शष्टि आपणांस लाभली आहे कीं त्यामुळे 
कृत्रिम रीतीनें संसर्गज रोग उत्पन्न करण्याची 
ब्यवहार्य राक्यता निर्माण झाळी आहे, आणि 
किंबहुना याहिपेक्षां वाईट असें आहे कीं, पूर्वनिश्चित 
असें निवडक बीजाधान करावयाचे, या एका विशिष्ट 
उद्देशानें माणसाची जीवमय वाढ प्रभावित करणें दाकय 
होईल, अखेरची गोष्ट ही आहे कीं, लोकांची 
मानसिक व आध्यात्मिक अवस्थाहि प्रभावित करतां 
येईल. हें जर वैज्ञानिक दृष्टिकोणास घरून केलें तर 
मोठ्या लोकससुदायाच्या भयानक मानसिक विरूपतेस 
कारण होईल, याचा मनावर असा ठसा उम- 
टतो कीं, विज्ञान अश्या एका प्रदेशाच्या 
विस्तृत आघाडीकडे वळले आहे कीं त्यांत लोकांच्या 
एका फार लहान गटांच्या कृतींवर सबंध मानव- 
जातीचें जीवन ब मरण अवलंबून राहूं लागेल, 
आतांपर्यैत ह्या गोष्टी नियतकालिकीय व सन-सना- 
टीच्या रीतीनें वृत्तपत्रांत चर्चिल्या गेल्या आहेत, 


१५ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... 2 
क 
«- ति 
८ 


3७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


परंतु पुढें सरकणाऱ्या वैज्ञानिक विकासांचें परिणाम- 
भूत भयंकर संकट बहुतेक लोकांच्या दृष्टोत्पत्तीत 
आलेलें नाहीं, या संकटांचा सामना करणें व मानव- 
जातीने राष्ट्रीय व ध्येयवादी दृष्टीला बाजूस ठेवून या 
आपत्तींचा सामना करण्यास एक होणें जरूर आहे. 
हें सांगण्याची मोठी कठीण जत्रात्रदारी विज्ञानावर 
येऊन पडली आहे; हें करण्यापेक्षा बोळून दाखविणे 
सोपें आहे; परंतु या जबाबदारीतून आपणास सुटका 
दाक्‍्य नाहीं. 

न्यक्तिशा: वैज्ञानिकांस विवेकास घरून व सर्व 
लाग्याबांध्यातून मुक्त होऊन हें ठरविणें जरूर आहे 
कीं कोणते उद्दिष्ट योग्य आहे, निदान अनेक 
उद्दिष्टांपेकी कोणते कमी वाईट आहे, मोठे जन- 
ससुदाय त्यांच्या बरोबर सरकारी सत्ता ताब्यांत अस- 
लेले लोक बहुतेक अविचारानें ब अंध पूर्वग्रहाने 
वागतात या वस्तुस्थितींतून आपण सुटुं शकत नाहीं. 
त्यांना विज्ञानव्रोध अपण करून काय उपयोग ९ 
शिलरनें केलेळें हें वर्णन येथे बरोबर लागू पडतें:- 
“६ जो शाश्वत अंध आहे त्याच्यावर स्वर्गीय प्रकारा 
टाकतात त्यांच्याबद्दल शोकच करावा | त्या टाक- 
लेल्या प्रकाशाचा त्याला काय फायदा ? 
कोळसा होतो, देश व नगरें काळवंडतात. ? 

जञेन्हां अशी परिस्थिति विज्ञानाच्या समोर उप- 
स्थित होने तेव्हां विज्ञान भिन्न राष्ट्रांच्या मध्यें 
सन्मावना उत्पन्न करण्यास समर्थ होतें काय ? मोठीं 
सामथ्ये मोकळीं सोडण्याची शक्ति विज्ञानांत आहे; 
पूर्वी कधीं काळीं माणत्तांच्या कद्यांत होतीं त्यापेक्षां 
सोठीं; परंतु हीं सामथ्यें जर विचाराने वापरली 
नाहींत तर तों वेजंदशाहीकडे नेतील, 
एक स्वाभाविक महाकतेव्य 

(२ ) ही गोष्ट विज्ञानाच्या खऱ्या ख्ाभाविक 
महाकर्तब्यापुढें माझें लक्ष वेधते, आतांच विज्ञानाचा 
विक्रास मी वर्गिळा; मनुष्य ज्या शक्तींचे नियंत्रण करतो 
त्याच त्याच्याविरुद्ध नेमक्या सुटतात, व भयंकर महा- 


ठी डी |. 11 


त्यानें 


अनुक्रमणिका 


विनाशाकडे ओढून नेतात; म्हणून हा विकास आपल्या 
युगांतील आध्यात्मिक प्रक्रियांशीं निश्चितपणे अत्यंत 
संत्द्ध असला पाहिजे, म्हणून त्यासंबंधी संक्षेपाने 
बोलणें आवश्‍यक आहे, 

आपण थोडीं दातकें मागें दृष्टिक्षेप करू या, दिग्य 
संदेशाभोबतीं केंद्रित असलेल्या खिश्चनधर्माक्त 
विश्वतच्त्वाशिवाय दुसरें एक भौतिक अनुभवांतील 
विश्वतत्त्व मनुष्यास मध्ययुगाच्या अखेरीस गवसले. 
तें ' वास्तविक  विश्वतत्व होतें; तें आपणांस आपल्य़ा 
इंद्रियद्वारा किंवा प्रयोगाने अनुभवतां येतें. परंतु या 
नथ्या क्षेत्रांतील प्रगतींत विचारपद्धति न वदल्तां 
तशीच राहिली, कार्य-व-कारण-संबरंधानुसारें कालक्रमांत 
ज्यांच्यांत बदल होतो त्या दिग्गत वस्तूंचा निसर्ग 
तेव्हां दिसत होता, याशिवाय, एखादा साधारणपणें 
उत्तम आरसा असाबा त्याप्रमाणे असलेले आध्या- 
त्मिक़ जगत्‌ म्हणजे बाह्य जगाचें प्रतिबिंब घेणारे 
असे आपल्या स्वतःच्या मनाचे अस्तित्व होतें, 
खिश्चनधर्मीप विश्वतत्त्वाहून विज्ञानाने निश्चित 
झालेले विश्वतत्त्व भिन्न होतें; ख्रिश्चनघर्माच्या पक्क्या 
पायावर आधारलेळें दिन्य विश्व मानवी कर्मासहित 
वर्णिलेले होतें; व॒ जीवनाच्या उद्दिष्टासंवंधीं त्यांत 
संशय नव्हता. ( विज्ञानाने निश्चित केळेळें ) जगत्‌ 
दिक्‌कालबद्ध व अनंत होते, त्यानें परमेश्वराचे स्थान 
घेतळें होतें; निदान तें अनंतस्वामुळे देवाचें लक्षण 
बनले होतें. 

परंतु हें नितर्गविषयक दर्शनहि आपल्या या 
शतकांत आंतून ढासळले आहे, प्रत्यक्ष क्रिया अधि- 
काघिक जशी जगताच्या गाम्यापर्यंत ( अणूपर्येत ) 
शिरू लागी तशी विचाराच्या मोलिक प्रत्रत्तींची 
संपूर्ण महती गमावली जाऊं लागली आहे, काल 
ब दिक हे सुद्धां अनुभव विषय बनले ब त्यांचा 
वेशिष्ट्यपूणे गाभा गमावळा., विज्ञानांत आपण हें 
अधिकाधिक पहात आहोंत कीं एक विदिष्ट निश्चित 
शान आधार धरून आपला निसर्गाचा बोध सुरू 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


-/ ९ र ू र 


भ्र पण्य 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय सद्भावनेचें साधन विज्ञान 


होत नाहीं; अशा खडकासारख्या? पायावर तो बोध 
उभारतां येत नाहीं; उलट सर्व ज्ञान एका अगाध 
अशा गन्हरावर तरंगत पडलें आहे. 

ही विज्ञानाच्या विकासाची पायरी व मानवी जीव- 
नांतील मूल्यांचा वाढत असलेला परस्पर साक्षेप 
तारतम्य विचार यांच्यांत साम्य उत्पन्न होत आहे. 
हा तारतम्य विचार कित्येक दराकें सुरू झालेला 
दिसत आहे, ' कोणत्या ध्येयाकरितां ? या निर्वाणी- 
च्या प्रश्नाने वेढलेली संशयी प्रदृरत्ति हीच त्याची 
परिणति होय, अशा रीतीनें, ज्यास आपण * शून्य- 
वाद ? म्हणतो त्या प्रकारची अश्रद्धेची प्रवृत्ति वाढूं 
लागळी आहे. या इंष्टिकोणार्ने जीवन ध्येयशून्य 
दिसू लागतें; किंवा फार तर, ज्यांत आपलें कांही 
चालत नाहीं म्हणून आपणास निमूटपणें सहन 
करावें लागणारें असें तें एक साहस होय, असे दिसू 
लागते, ही प्रवृत्ति जगाच्या पुष्कळ भागांत आप- 
णांस आढळते. आणि न्ही, वाइझेकरनें नुकतेच 
म्हटल्याप्रमाणे आमासमय हझून्यवाद अता त्याचा 
अत्यंत विषादमय आकार होय, आभास व आत्म- 
वंचना यांच्या बुरख्यातला हा झून्यवाद होय. 

प्रत्येक शून्यवादी प्रश्रत्तीची वेशिष्ट्यपूणे खूण 
म्हणजे भरीव श्रद्धेची उणीव होय; भरीव श्रद्धा 
ब्यक्तीच्या सर्व प्रतिक्रियांना दिशा व बल देऊं 
डाकते, काय योग्य व अयोग्य आहे, किंवा आभास 
काय आहे व यथार्थ काय आहे, याच्या प्रमादरहित 
स्वाभाविक जाणिवेच्या उणीवेमुळें झून्यवाद न्यक्तीच्या 
जीवनांत आपोआप व्यक्त होतो, राष्ट्रांच्या जीवनांत 
याच्या योगानें दिशा बदलते; त्यांतील एका विशिष्ट 
थ्येयाच्या सिद्धयर्थ संहत झालेल्या शक्तींवर विरुद्ध 
परिणाम घडतो, त्यांच्या योगाने मोठा विनादा 
ओढवतो, जनसमुदाय द्वेषाने इतके अंघ होतात 
कीं ते हा बदल उपेक्षावृत्तीने बघत राहतात व 
नुसता खांदा उडवून त्याला उडवून लावतात, 

मी थोडें अगोदर म्हटलें कीं, माणसांच्या दृष्टींत 
पडलेला हा फरक वैज्ञानिक विचारांतीळ फरकाशीं 


अनुक्रमणिका 


न, भा, ३ १७ 


संबद्ध आहे, म्हणून, विज्ञानाच्याहि भरीव. श्रद्धा 
नष्ट झाल्या आहेत काय, असा प्रश्न आपण विचा- 
रला पाहिजे. ही गोष्ट अगदी स्पष्ट करण्यास मी 
उत्सुक आहे कीं अता प्रश्नच येथें नाहीं, वस्तु- 
स्थिति याच्या उलट आहे, जगाच्या महान प्रश्नांचे 
अधिक आश्शावादी प्रव्रत्तीत पूरक असें आपल्या- 
पाशीं असलेलें बहुधा बलवत्तम उत्तर म्हणजे वर्त- 
मानकालीन विज्ञानाची स्थिति होय. 

कारण ज्या विज्ञाच्या शाखांच्या मध्यें आम्हाला 
असें आढळून आले कीं आपलें. ज्ञान “ अधांतरी 
लोंबकळत? आहे त्याच विज्ञानशाखांत संबद्ध वि प्रयांचें 
स्फटिकसंकाठदा ज्ञान आम्हास प्राप्त झालें आहे. दद ज्ञान 
इतेकें पारदराोक आहे आणि इतकें निर्णयसामर्थ्याचें 
जनक आहे कीं अत्यंत मिन्न लोक व वंश यांतील वेज्ञा- 
निकांनीं तें भावी सर्व विचाराचा व ज्ञानाचा निश्चित 
पाया म्हणून स्वीक्रारळें आहे; अर्थात्‌ आम्ही सुद्धां 
विज्ञानांत चुका करतों; आणि त्या चका सांपडा- 
वयास व दुरुस्त करावयास वेळहि लागूं शकतो. 
परंतु आपण निश्चितपणे खात्री बाळगू शकतों कीं, 
काय खरें व काय खोटें यासंबंधीं अखेरचा निर्णय 
लागणार आहे. श्रद्धा, वंश किंवा वैज्ञानिकांचा जन्म 
यावर अवलंबून हा निर्णय लागणार नाहीं; तो 
एका उच्चतर शक्तीला सांपडणार आहे, नंतर तो 
सर्व काळच्या सर्व मानवांना लागूं पडेल, जरी राज- 
कारणी जीत्रनांत मुल्य़ांमध्यें सतत परिवर्तन होत 
राहणें आणि एक प्रकारचा भ्रम व गेरमार्गी विचार 
यांचा एक गट व दुसऱया प्रकारचा भ्रम व गेरमार्गी 
विचार यांचा दुसरा गट यांमध्यें मारामारो होत 
राहणें हें आपणास टाळतां येणार नाहीं, परंतु विज्ञा- 
नांत नेहमीं * खरे व खोटें ) हे राहीलच, आपल्या 
इच्छांनीं प्रमावित न होणारी एक उच्चतर शाक्ति 
आहे ती अखेरीस निर्णय करते व योग्यायोग्य ठर- 
वते. माझ्या मतें प्रत्यक्ष व्यवहाराशी असंबद्ध अशा 
शुद्ध विज्ञानांनीं विज्ञानाचा गाभा तयार केला आहे, 
निसर्गाची झांकलेलीं संवादित्वे उघडकीत आण- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७€<छअमृतमहोत्सवी ६ 
वर्ष _ 8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ह्या शुद्ध विचाराच्या शाखा 
आहेत, आज मानवजातीस हें सर्वांत आंतळें बळय 
सांपडूं शकेळ; यांत विज्ञान ब॒ कला यांच्यांत मेद 
पाडणें कठीण होईल; यांतील शुद्ध सत्याची मूर्ति मानवी 
थ्येयवादांनीं व वासनांनीं झाकून टाकणें कठीण आहे. 

यावर तुम्ही अता आक्षेप घेऊं शकाल कीं, 
मोठया जनसमुदायांना या सत्याजवळ प्रवेश नाहीं, 
म्हणून तें ळोकप्रवरत्तीवर अल्पच प्रभाव करूं शकेल, 
या केंद्राजवळ प्रवेश मोठया जनसमुदायांना कोण- 
त्याहि काळीं नव्हता, असेंहि शक्य आहे, लोकांना 
आज यामुळें समाधान असे मिळेल कीं, द्वार 
सर्वांना मोकळें नसळें तरी दरवाजाच्या आंत कांहीं 
कसवणूक असणें शकय नाहीं, तेथें आपली डाक्ति 
चालत नाहीं; निर्णय उच्चतर दाक्तीनें घेतले जात 
आहेत. या 'केंद्राःबद्दल भिन्न कालीं भिन्न ग्ब्द्‌ 
लोकांनीं वापरले आहेत ते त्याला 'चेतन्य? किंवा 
* देव ' म्हणत, किंवा ते उपमांच्या रूपार्ने किंवा 
ध्वनि वा चित्र यांच्या प्रकारांच्या रूपानें त्याबद्दल 
बोलत. या केंद्राकडे जाणारे अनेक मार्ग आजहि 
आहित, विज्ञान हा त्यापैकीं एक होय. त्याविषयी 
आपला अभिपाय ज्ञात न्हावा अशी सामान्यपणे 
संमत असलेली भाप्रा आतां आपल्यापाशी नाहीं, 
पुष्कळ माणधांना त्याचें दशन होत नाहीं; हेंच कारण 
असावें परंतु तें नेहमीं जेथें होतें तेथे तें आज 
आहे. त्याच्यावर आधारलेली जगताची रचना कोण- 
तीहि असूं शकते. तद्विषयक दृष्टि ज्यांनीं गमावली 
नाहीं, त्या माणसांनीं ती जगताची रचना चालविली 
पाहिजे, 
सद्धावनेचें साधन 

रष्टाराष्ट्रांमधील सद्धावनेस विज्ञान मदत करूं 
शकतें. तें मदत करूं शकतें याचें कारण त्याच्या- 
पासून रोगग्रस्तास तरणोपाय मिळतो हें नव्हे किंवा 
एखाद्या राज्यशक्तीळा त्याच्या साहाय्यानें सार्वत्रिक 
दहशत बतवितां येते, हेंहि नव्हे; तर सर्व जगांत 


४ 1011050010 0॥/०0]113 र्ण 
*“ उटा808 83 8 118818 01 गहिधाध्ा 


शट 


अनुक्रमणिका 


वेए0]९81' उिह्यंशय62 या 
1018] पपवद्यडयातयार, 


ज्याच्या योगानें सुन्यवस्थेची स्थापना होऊं शकते 
अशा त्या ( विश्वाच्या ) ' केंद्रा ' कडे, ब बहु- 
तेक केवळ, जगत्‌ सुंदर आहे, या मुद्य़ाकडे आपलें 
लक्ष विज्ञान वेधून घेईल म्हणून, विज्ञानाला इतकें 
महत्त्व देणें हे फाजील विश्वासाचे दिसेल; मी ही 
गोष्ट तुमच्या ध्यानांत आणून देतों कीं पूर्वीच्या 
युगांचा जीवनसंत्रंधी अनेक कक्षांच्या ज्राबतींत हेवा 
वाटावा यास आपल्यापाशी पुरावा आहे; परंतु 
आपलें युग हे वैश्ानिक यशास्वितेत प्रकृतीच्या विशुद्ध 
ज्ञानांत सर्वात अग्रेसर आहे. 

कांहीहि होवो, ज्ञानाची केवळ अभिरुची ही 
मानवजातींत एक अंतस्थ शक्ति म्हणून पुढील कांही 


- दशके राहणार आहे. जरी ही विज्ञानाची अभि. 


रुचि विज्ञानाच्या न्यावहारिक परिणामाखालीं व 
सत्तेच्या लढ्याखालीं कांहीकाळ झाकली गेली तरी 
अखेरीत ही अभिरुचीच विजयी होईल व सर्व 
राष्ट्रांच्या व सर्व वंशांच्या लोकांना एका साखळींत 
आणील, जगांतील सर्व भागांतले लोक-हें नवें ज्ञान 
जेन्हां प्राप्त होईल तेन्हां-सुखी होतील, व ज्यानें हे 
शान प्रथम प्रकट 'केळें त्याच्याबद्दल कृतज्ञता प्रकट 
करतील, 

प्रिय विद्यार्थ्यांनो, तुमच्या मंडळाकडून राष्ट्रा- 
राष्ट्रामधील सद्धावनेस साहाय्य न्हावें याकरितां ठुम्ही 
येथ जमलेळे आहांत, हुतर्‍्या राष्ट्रांतील जनांच्या 
विचारांच्या व भावनांच्या पद्धतींचे ज्ञान तारुण्यास 
शोभणाऱ्या स्वयंस्फूते व खैर रोतीनें संपादण्यास 
सिद्ध होण्याशिवाय अधिक चांगला मार्ग नाहीं 
तुमच्या वैज्ञानिक कायोतून विचाराची गंभीर 
व अदृष्य रीति स्वीकारा, ती पतरण्यास मदत करा. 
त्याशिवाय कसळीच योग्य जाणीव उतन्न गटे 
शकत नाहीं, विज्ञानाच्या पेलतीरावरीळ वाणीने 
कैणन करण्यास कठीण व खऱ्या महत्वाच्या वस्तूबद्दळ 
पूज्यबुद्धि बाळगा, गी 


पुस्तकांतील ८ वे व्याख्यान 
99 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. प्र. रा. दामले 


बुद्धिवाद व परमार्थ 


[ प्रस्तुत निबंधांतील विवेचनाच्या पंद्धतीब्रद्दळ दोन शब्द प्रारंभीं लिहिणे थोडें अवश्य आहे. ती 
बुद्धयाच प्रायः आत्मचरित्रात्मक अशी आहे. पाश्चात्त्य व पोर्वात्य तत्त्वज्ञानाचा विद्यार्थी व शिक्षक म्हणून 
ज्या अनेक विषयांचा प्रसंगोपात्त संगतवार विचार करण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला; त्यांत तत्त्वज्ञानांत 
सामान्यत; ज्या मार्गाचा व पद्धतीचा उपयोग केला जातो त्याच्या. मर्यादा व त्याचा . विशिष्ट स्वभाव हा 
एक महत्त्वाचा विषय. एका अर्थी हा विषय मूलभूत इतकेंच- नन्हे तर तत्त्वज्ञानाचा -मुख्य प्रश्नच होय. 
शिवाय विशोषत; आपल्याइकडे अनेक दृष्टिकोनाचे ग्यक्तींनीं यावर भर दिला असून परमार्थ साधनेचा 
मार्ग म्हणून बुद्धिमार्गी तत्त्वज्ञान अपुरे पडतें असे प्रतिपादन केलें आहे व आजहि कर- 
तात. सर्वच डौद्धिकवाद शेवटीं अनुभवाचे खुणेनेंच सुटत असतात. ही बुद्धिवाद्यांचीहि 
भूमिका आहे. म्हणून आतां पंन्नवीत वर्षाच्या अह्पस्वल्प परंतु प्रामाणिक ब्यासंगानंतर हा 
मार्ग कांहीसा तरी आप्मप्रचीतीचा झाला आहे अस वाटल्यामुळे बुद्धिनिष्ठ तत्त्वज्ञान टीकाकारांना वाटतें 
इतकें आंघळें किंवा दुर्बळ नाहीं हें स्वतःचे अनुभवाच्या उल्लेलानें मांडावे असे मनांत आलें, सामान्य 
व्यक्तीचे जीवनांतहि असे अनुभव व प्रसंग असतात कीं ज्यांचा तत्त्वप्रतिपादनांत उपयोग करणें शक्‍य 
असते, व निदान आपल्या समजुतीप्रमाणे तरी कांहीं तरी प्रत्यक्ष पुरावा पुढें करून आपणास खरे वाटणारे 
सिद्धान्त मांडावे असें ठरविळे, आणि नवभारतचे संपादकांनी स्नेहभावानें या कांहीशा लांबट अश्या पद्धती- 
च्या विवेचनाकरितां अवलंत्र करूं दिला. मूळ सर्व निबंध एकाच ब्रेठकींत वाचला (व चर्चिला गेला ) परंतु 
सोयीकरितां त्याचे दोन लेख केले आहेत. - लेखक ] 


असें मानणारा वाद म्हणजे बुद्धिवाद ? ' बुद्धिवादी 
कोणत्याहि विधानाच्या सत्यतेविषयीं विचार करतांना 
त्याला अनुभवाचा ब अनुमानाचा कितपत आधार 
आहे यांचा विचार करतो, पण एकंदर सर्व जीव 


बुद्धिवादाचें स्वरूप 

: बुद्धिप्रामाण्य ? म्हणजे काय यात्रद्दल अलीकडे 
पुष्कळच चर्चा होते, गत वर्षी या प्रश्नावर * नव- 
भारतांःत. आलिल्या लेखांपेकीं नागपूरचे प्रा. 


वऱ्हाडपांडे यांचा लेख उत्कृष्ट होता, त्यांत घेतलेली 
भूमिका मला प्रायः योग्य वाटते. मीहि त्या चर्चैत 
एक लहानसा लेख लिहिला होता, प्रा, वऱ्हाडपांडे 
यांची भूमिका थोड्याशा पुरवणीपह या चर्चेच्या 
प्रारंभीं मी मांडीत आहे ती अशीः- 

“६ साघारणपणें अर्से म्हणतां येईल कीं विज्ञाना- 
मध्यें सत्य्षोधनासाठीं जी पद्धति वापरण्यांत येते 
त्या पद्धतीचा अवलंब केल्याबांचून जीवनाच्या 
कोणत्याच अंगाबद्दल सत्यज्ञान होऊ शकत नाहीं 


अनुक्रमणिका 


नाचा विचार करतांना अनुभवाचें क्षेत्र केवळ 
इंद्रियानुभवापुरतें मर्यादित नाहीं हें लक्षांत ठेविलें 
पाहिजे, ? ' कधीं कधीं दोन अनुभडामध्ये विरोध 
निर्माण होतो, तेन्हां अशा वेळीं बुद्धिवादी तर्क 
शास्त्राचा अवलंब करतो, व जो अनुभव इतर अनेक 
स्वीकृत अनुभवांशी सुसंगत असेल तो खरा मानतो. 
६ बुद्धिवादी एका व्यक्तीचा अनुभव दुसऱ्या ब्यक्ती- 
वर बंधनकारक आहे असें समजत नाहीं ' कोणताहि 
अनुभव प्रमाण मानायच्या आधीं तो सर्वांना येतो 


१९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


गह : * 


ह 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


किंबा येणें संभवनीय आहे कीं नाहीं याचा बुद्धि- 
चादी विचार करतो ? * कोणत्याहि एका अनुभवाला 
इतर अनुभवांपेक्षां श्रेष्ठ मानायला तो तयार नसतो.! 
जितपत पुरावा, तितपत . विश्वास हे बुद्धिवाद्याचें 
धोरण असतें. अमूक अमूक मूल्य हॅ मूल्यच नाहीं 
असें बुद्धिवादी म्हणूं शकणार नाहीं तें इतर गृहित 
मूल्यांशी विसंगत आहे किंबा सर्वोना तें मूल्य म्हणून 
चाटत नाहीं इतकें तो दाखवूं शकेल, ? बुद्धिवाद 
ही एक मतप्रणाली नाहीं, ही मनोवृत्ति आहे. आपण 
केद्यावर विश्वास ठेवतों, यापेक्षा कां विश्वात ठेवतों 
याला बुद्धिवादाच्या दृष्टीनें जास्त महत्तव आहे. 

* आ[पल्या सर्व अनुभवांचे जागरूकपणे निरी- 
क्षण करून त्या निरीक्षणाचा ज्ञानाला, भावनेला किंवा 
इच्छाशक्तीला जो उपयोग करतां येईल तो. करणे हे 
खऱ्या वुद्धिवाद्याचे कार्य होय, आपल्या सर्व जीव- 
नांत त्या जीवनाच्या प्रगतिप्रीत्यर्थ सुग्यवस्था स्थापणे 
हें वुद्धीचे कार्य आहे. ! वस्तूचे अस्तित्व जाणणे 
व मूल्ये प्रस्थापित करणे दोनहि काये बुद्धि अनुभव 
सहीत धरूनच करूं दाकते व करूं इच्छिते वस्तु 
च मूल्य दोहोंमद्दल वुद्धि एकच कार्य करते व तें 
म्हणजे अनुभवाची अनुमवाखातर सुन्यवस्था 
छावण्याचें कार्य होये, ? 

बुद्धिवादाचें स्वरूप अशा प्रकारचें 3सल्यानें 
घुद्धिवाद्यांस स्वत:विषयी अविश्वातत वाटत नाद्दींव 
आपलें कार्य कोणत्याहि अर्थी निरुपयोगी आहे 
असेंहि वाटत नाहीं, एक गोष्ट अथीत खरी आहे 
कीं शोद्धिक पृथक्करण, चर्चा, अनुमाने यांचा 
अभ्यास करण्यांत जो वेळ ब जी शक्ति जाते ती 
त्याच वेळीं दुसऱ्या कामीं उपयोगी पडत नाहीं, 
परन्तु दुतरीं कामे नीट न्हावी म्हणून तर ही चर्चा 
केलेली असते, शिवाय, इंश्वराशित्राय कोणीहि 


१ नवभारत डिसेंबर २ ९५५, 
यांच्या लेग्वांतील वरील उतारे आहेत. 
केला आहे - लेखक, 


२० 


अनुक्रमणिका 


री 
वम १९५६ मधील माड 
त्यांचा अनुक्रम व प्रत्यक्ष कांहीं 


सर्वच गोष्टी एकदम किंवा पूर्ण यशस्तितेनें करूं 
शकत नाहीं. एखाद्याने हें न करता दुसरें कांदी 
केळें तर बौद्धिक भागाकडे त्याचे कांदीसे दुलक्ष 


होईल व त्या दुलैक्षाचा पुढें परिणाम होईल्च. 


मानवाचे प्रगतीला बुद्धीचा उपयोग नाहीं. किंवा 
दुसऱ्या कोठच्या मार्गोत या मार्गाचे सार अनायासे 
व नकळत येतेंच असें दाखविल्य़ाशिवाय हा मार्ग 
कांहीं लोकांनीं तरी चोखाळूं नये असें सिद्ध होत 
नाहीं, 

या नित्रंधांत जी भूमिका मळा अभिप्रेत आहे 
व बुद्धिप्रामाण्य मान्य असगे याचा जो अर्थ मी 
समजतो तो असा कीं आपलें जीवन यशस्वी, परिपूर्ण 
व प्रगतिपर करण्यासाठीं आपल्याजवळ जीं साधनें 
आहेत त्यांत बुद्धि हें एक मुख्य साधन आहे. 
ते कांहीं प्रमाणांत सर्बोनाच उपलळ्ध असतें. इश्वर- 
दत्त देणगी, आवडीनिवडी, वृत्ति ब उद्योग 
यावर त्या साधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग कोण किती 
करू शकतो हे अवलंबून आहे. सर्वच लोकांनी 
केवळ याच मार्गानें उन्नति करून घेतली पाहिजे 


- असं नग्हे परन्तु यांत साध्य करून घेतल्या जाणाऱ्या 


गोष्टी मात्र दुसऱ्या मार्गानें तरी मिळविल्य़ा पाहिजेत 
या अर्थी व कांहीं न्यक्तींपुरता तरी पूर्णपणें हा माग 
उन्नतिमा्ग आहे, त्यांना तो सोडून दुसरा पत्करणे 
अवडय नाहीं, मुक्‍्कामापर्यंत तो पोचतो, * धर्मार्थ 
काम? च नव्हे तर मोक्ष हा पुरुषार्थेहि वद्धीच्या 
साहायानं मिळू डाकेळ, या मागोत दोष असले 
तरी दुतऱ्याहि सर्व मागीत अन्य काहीं दोष आहेत 
म्हेयून त्या त्या मार्गाचा विशिष्ट स्वमाव 
प्रामाणिकपणे तो चोखाळणगें | 
न्यक्तोंचें अनुकरण न करतांहि वली पन 
१ रचनात्मक संमजून दाखविणे सुर णहिणुता 
१ "ण हू योग्य होय, 
या खत;च्या ब प्रा, 
शब्दयोजना यांत सोयी 


ओळखून 


वऱ्हाडपांडे 
प्रमाणे बदल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


की 
१... 0 ९॥७ 
%-२.>७०००७ 
॥% नवभारत इटे 
ष्हन धँ ७५ र ३०१९ 
ह अमृतमहोत्सवी 8 
*६<<हिअमृतमहोत्स व्रि >-७ 
» स. वर्ष छळ. > 


र्ष“ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धिवाद वे. परमार्थ 


र्‍युरुषार्थ प्रास्रीकरितां भावना ब इंच्छाशक्ति हे 


_ मार्ग नन्हेतच किंवा वुद्धिमार्गाचें अवलंबन करणें 


म्हणजे त्याकडे पूर्ण दुलंक्ष करणे होव अशी माझी 
भूमिका नाहीं, परंतु बुद्धि या साधनाचा सर्व 
ठिकाणीं उपयोग केला जाते असूनहि त्याचेबद्दल 
-डीकाच करण्याची प्रवृत्ति असंते; तिला उत्तर आहे 
हें दाखविणें व वुद्धिवादावरील सामान्य आक्षेप 
निराधार आहेत हें दाखविणे इतकाच माझा हेतु आहे. 


आक्षेपकांची सदोष भूमिका 

सामान्य न्यावहारिक जीवनांतहि बुद्धिमार्ग हा 
यशाचा मार्ग नन्हे असें म्हणणारे पुष्कळ आहेत 
भावना व इच्छाशक्ति यानेच कार्ये घडतात व 
मनुष्याच्या भावनांची उत्कटता व त्यांचे पावित्र्य 
ब त्याच्या आकाक्षांची उंची यावर व कांडींप्रकारें 
ज्यावहारिक राहाणपणावर त्याचे यश॒ अवलंबून 
आहे, बुद्धीवर नाहीं; इतकेंच नव्हे तर विचाराचे 
फाजील आहारी गेलेली ब्यक्ति निष्क्रिय ठरते व 
जीवनांत हार खाते असें आपण अनेकवेळां 
ऐकतो, यांत सत्य नाहीं, असे कोण म्हणेल १ पण 
यावरून या मंडळीस सुचवायचे असतें तें मात्र 


सिद्ध होत नाहीं. सत्य आहे ते इतकेंच कीं 
बुद्धीचा वापर करायचा यांचा अथे जीव- 
नाच्या अथत्रा इतर अनुभवाच्या इतर क्षेत्रां- 


> 


कडे दुलंक्ष करावयाचें असा नव्हें. तसें केलें 
तेर बुद्धि आपलें कार्य यशस्वितेनें करू दाकणारच 
नाहीं. तसेंच इतर कोणच्याहि कार्याप्रमाणें बुद्धि- 
वाद्याचें कार्यद्रि कांहीं वेळां त्या त्या न्यक्तींचें सर्व 
लक्ष ब शक्ति ओहून घेते व तेव्हां इतर क्षेत्रांकडे 
थोडें दुलंक्ष होतें, परन्तु तें तात्पुरते होय व “यः 
क्रियावानु स पण्डित: ? हा सिद्धान्तह्दि बुद्धिवादीच 
अखेर वांधूं शकतो. उलट तसें म्हटलें तर मनुष्य- 
प्राणी व इतर पश्यू यांचे जीवनांत जो फरक आहे 
त्याचें एक मुख्य कारण माणसांची ज्ञानक्षमता हे 
आहे व त्याचे सर्वे ब्यवहारच त्यामुळें प्रगतिपर 


अनुक्रमणिका 


होतात हा सार्वत्रिक अनुमञ आहे अशा या बुद्धीला 
निकामी ठरविण्यापूर्वी थोडा विवेक दाखविणें अवददय 
आहे. व जीवनाचे कांहीं प्रान्त तिच्या पूर्णपणें पल्ल्या- 
बाहेरचे आहेत अशी भूमिका व्यायची तर त्याकरितां 
आणला जातो त्यापेक्षां सबळ पुरांवा पाहिजे असें 
माझे म्हणणें आहे. री; 


बुद्धिवाद आणि परमार्थसाधना | 
ब्यवहार सोडून दिला तरी निदान परमार्थप्राप्ति 
तरी बुद्धिमार्गानें होत नाहीं-उच्च श्रद्धा, शुद्ध मावना, 
निष्ठा, उपासना, नामस्मरण, गुरुसेवा, गुरुक्षपा, मंत्र- 
विद्या, योगसाधना या व अशा उपायांनींच परमार्थ- 
प्राप्ति होऊं शकते असें म्हटलें जातें. यांत मी 
चारित्र्य, क्तेन्यपपालन यांचा उल्लेख केला नाहीं, 
कारण बुद्धिमार्गाश्ीं विसंगत असें त्यांत कांड 
नाहीं, व बुद्धिप्रामाण्याचा दोषेक दृष्टीनें विचार केला 
नाहीं तर बुद्धिमार्गी व्यक्ति चारित्र्यवान व कर्तेब्य- 
तत्पर असण्यास कांहीं अडचण आहे असे म्हणतां 
येणार नाहीं; परन्तु वुद्धि, चारित्र्य, कर्तचगारी या 
सर्वीची मर 'करूनहि माप पुरे होत नाहीं तें वर 
सांगितलेल्या गोष्टींपेक्रीं या किंता त्या गोष्टीने होतें 
असे व बुद्धि आदि करून गोष्टींच्या अभावींहि जीवन 
सफलतेचें ध्येय वरील अनुभव आपणांस मिळर 
वून देतात असे अनेकजण म्हणतात, याबाबतीत 
मला सामान्यत: म्हणावयाचे त असे कीं योग्य समर 
जूत व योग्य आचार याशिवाय हीं सर्व वस्तुतः 
ब्य्थे आहेत, ठारीर ब मन ज्यांच्या करवींच आपण 
व्यावहारिक योगक्षेमच नव्हे तर आध्यात्मिक उन्न- 
तिहि करू दाकतों. त्यांना. निरामयता ब सामर्थ्य 
आणण्याकरिता साधने म्हणून यांतील कांहींचा 
निःसंशय उपयोग आहे. इतर जीजनाप्रमाणें धर्म 
जीवनांतहि प्रतीकें व शिस्त लागतात याहि अर्थी 
त्यांस स्थान आहे परन्तु त्याच अथी त्याहून अधिक 
किंवा विशेष प्रकारें नव्हें, स्वतंत्रतः त्यांतील कशा 
लाहि कांहीं विशेष महत्त्व आहे असे मला वाटत 


२१ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शि... १) त्र 
%्र )&09"स्व् क 
॥% नवभारत दे 
धे ७५ चो>>* 
रा 3___0 पै 
न्श्« अपृतमहोत्सवी&) २७ 
र्श्* 0०% वष >> कि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नाहीं. त्यांत कांहीं 1,58108]1 001५181010 
आहे म्हणून नब्हे तर आजच्या ज्ञानाचे दृष्टिकोनां- 
तून 101) 011108] 10)11010080111(5/ म्हणून 
अझास्त्रीयता वाटते त्यांत, या अर्थी, मंत्रविद्या 
किंबा नामस्मरण किंवा योगसाघना याबद्दल मला 
सामान्यतः हें म्हणावयाचे आहे. 

आणखी एक महत्त्वाची अडचण अशी कीं अनेक 
वेळां या ब अश्या साधनांचा प्रायः व्यावहारिक 
( नोकरी, प्रकृति, विवाह ) हेतूंकरितांच उपयोग 
केला जातो व उपयोग आहे असं म्हटलें जातें. त्यांना 
वर सांगितेलेळी अडचण असून शिवाय कांहीं अर्थी 
त्यांच्या आध्यात्मितेची अडचण आहे. द्रव्य 
मिळविणारे साघन पारमार्थिक कसें ? 8811008- 
॥18(8 801711 प्रमाणें हे सर्व पदार्थ विज्ञानाच्या 
क्षेत्रांत येऊं लागतात, या टीकेचा अर्थ, उत्कट 
भावना, यम-नियम यांना किंवा प्रतीकांनाहि कांहीं 
महत्त्व नाहीं असा नसून त्यांचें स्थान ब हेतू ओळखणे 
-अवदय आहे इतकाच आहे. 

आतां यापुढें विषयाची मी जी मांडणी करणार 
आहे ती चर्चात्मक नसून माहितीवजा, आत्म- 
'वरित्रात्मक आहे. ही पद्धत स्वीकारण्याचे मुख्य 
कारण असें कीं या प्रश्नाबद्दळ ठाम सामान्य सिद्धान्त 
म्रजजवळ तयार नाहींत: थोडा प्रामाणिक अनुभव 
ब त्यावरून सुचत असलेलीं कांहीं अनुमानें आहेत 
तीं. तशीच पुढें ठेवावी हें मला अधिक योग्य वाटतें. 
पाय्रचात््य लोक - 

आध्यात्मिकतेंतहि अधिक प्रगत 

मी आज बरींच वषें तत्त्वज्ञानाचा शिक्षक म्हणून 
थोडाबहुत अभ्यास व विचार करतों आहे. एक 
लहानसे इंग्रजी पुस्तकहि मी प्रसिद्ध केळे आहे व 
भराटींतहि थोडेबहुत लिहिलें - बोललो आहे. कांहीं 
अर्था मळा माझ्यापुरती तरी तत्त्वज्ञानविषयाची 
उपयुक्तता व मर्यादा दोन्हीहि लक्षांत आल्या आहेत, 
माझी त्या विषयांत आणखी थोडी प्रगति झाली तरी 
माझ्या मनांत आलेल्या अडचणी ब वाटत असलेल्या 


अनुक्रमणिका 


मर्यादा पूर्णपर्णे नाहींशा. होतील. असे वाटत. नाहीं.- 
गेल्यावर्षी मी परदेशी - जेथें तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास 
पुष्कळ झाला आहे-अश्ा ठिकाणीं गेलों होतों व' 
मला तरी माहीत नसलेल्या व येत नसलेल्या 
पुष्कळ गोष्टी मी तेथे पाहिल्या व मोठमोठ्या! 
विचारवन्तांशीं बोललो. तेथील अनुभत्राने तत्व-. 
ज्ञानापुरतें बोळावयाचें झाल्यास मला माझे सिद्धान्त 
बदलावेसे वाटले नाहींत; परंतु ते अधिक चोखंदळ-. 
पणें समजून घेणें अवश्य आहे हें पटले, तेथील. 
अभ्यासकांचा उद्योग व त्यांची निष्ठा डोळ्यांनी 
पाहिल्यामुळें मनावर विशेष परिणाम झाळा ब पाश्चि- 
मात्य लोक आध्यात्मिक नाहींत या मतावर आधी 
माझा विश्वास नव्हता, तो अविश्वास अधिक बळ- 
कट झाला, इतकेंच नन्हे तर पुष्कळ प्रकारें तेथील. 
सामान्य व्यक्ति व अथात्‌ विचारवन्त नेते आपल्या- 
पेक्षां याहि बाबतींत प्रगत आहेत हे मला प्रत्यक्ष 
पाहावयास मिळाले, बुद्धिनिष्ठ तत्त्वज्ञान व परमार्थ- 
साधन याबद्दलचे माझे विचारहि दृढ झाले व त्यांत. 
कांहीं भर पडली, तो सर्व वृत्तान्त अगदीं थोड- 
क्यांत सांगतों, कारण माझ्या प्रस्तुत विवेचनाचा तो 
एक भागच आहे, 


बुद्धिवाद हा सहिष्णु सुधारणावाद 
सामान्यतः बोलावयाचे तर धार्मिक, पारमार्थिक 
व आध्यात्मिक क्षेत्र मला स्वभावत:च अनोळखी 
वाटत नाहीं. आतां माझे बयाला ५० वषें झालीं 
तेन्हा देवाधर्माच्या गोष्टी सुचण्याची वेळ आलीहि . 
परंतु माझ्या आठवणीप्रपाणे मला समजूं लगब्या. 
पासून नेहमींच मळा खरी * "ह! १? आपण 
म्हणतो त्याची ओढ आहे व बुद्धिवादी म्हणविणाऱ्या 
ब धर्मभावनेची होणारी अवहेळना व धर्मे- 
बहल ढा | 
काता मह. इ म गत ली 
ववधी ७ तांना कांहीं वषापूवी 
सस्तवाड्यय़ावर बोलतांना एक धु न 
न व्शा अ 1 आधुनिक 
आव. गृहस्थाने घरमेभावनेच्या आविष्काराचें 


4 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धिवाद वः परमार्थ 


,९०॥१10100€0 7३९11७४ ! असें वर्णन केलेलें 
मळा आठवत आहे, ०९०एता0०९त फि 
म्हणजे काय व धर्मभावना म्हणजे काय 
यांतळें कांहीहि त्यांस नीट समजलेळें नसावें. 
अशा बुद्धिवाद्यापेक्षां भाऊडी धर्मनिष्ठा धरी असे 
मला वाटलें व आजहि वाटते. व्यवत्तायानें व विचा- 
राने बुद्धिवाद्यांत व व्यवहारांत व परिस्थितीने 
सुधारकांत मी बराचसा वावरत असलें व वृत्तीनं 
-कोठच्याहि परक्या समाजांत किंवा देशांत वावरतांना 
मळा अवघड वाटत नसलें तरी, जुन्या समजुतीच्या 
मंडळीतहि मला संकोच वाटत नाहीं ब माझी अशी 
समजत आहे कीं तींहि माझ्या संगतींत विचकत 
होत, बुद्धिवाद हा चांगल्या अर्थी सुधारणावाद 
आहे ब तो उथळ नसेल तर अतहिष्णु नसतो असें 


ज्याला खऱ्या सुधारकांचा अनुभव आहे तो सांगूं 


डाकेल, 


माझ्या कांहीं अर्थी सुधारकी कुटुंबांत माझी आई 
तिची शेवटली अनेक वर्षे माझ्य़ा बिऱ्हाडीं बरीचशी 
रहात असे व तिच्या देवधर्माच्या गोष्टींबद्दल ती व 
मी मनमोकळेपणाने बोलत असु, “ तुला त्याबाबत 
कांहीं हेका असली तर ती तूं मला बिचार, मला 
त्यांतली माहिती आहे, मी तुळा योग्य तेंच सांगेन ? 
असें मी प्रौदीने नव्हे तर मनापासून तिला नेहमी 
म्हणे ब तिचाहि तसा विश्वास होता, देवळांत 
जायचें व तिथें नमस्कार करावयाचा नाहीं, मूति 
दगडाच्या असतात, पूजेला ब प्रार्थनेला अर्थ नाहीं 
अशी चर्चा तिथें करायची हे प्रकार मी शुद्ध 
अडाणीपणाचे समजतो. आणि मला सांगायला 
आनन्द वाटतो कीं खतःशीं अप्रामाणिक न होतां 
अश्या प्रसंगींच्या आपल्या वर्तणुकीने  आप- 
ल्याला जुन्यांचाहि आदर व आपलेपणा प्रात 
करून घेतां येतो. जसजसे दिवस जात आहेत 
तसतसा मी जें कांडी प्रामाणिकपणाने व शहाणपणाने 
करतों ते करृष्णापंण आहे, माझ्य़ा शक्तीप्रमाणे देवाचे 


अनुक्रमणिका 


राऊळ ब्रांधायला मी मदत करीत आहे अर्से मला 
अधिकाधिक वाटतें. गीतेत सांगितल्याप्रमाणे जे जें 
कांहीं सुंदर, चांगळे, शह्ाणयणाच, सामर्थ्यवान , 
वैभवशाली दिसेल; त्याने मळा अधिकाधिक प्रमाणांत 
इश्वर्तस्वाची जाणीव होते व मुख्य सांगायची ती 
गोष्ट ही कॉ अवे करितांना मळा माझे बुद्धिप्रामाण्य 
विसरावें लागत नाहीं व त्याशीं विप्तंगत मी कांडी 
करितों असें मळा वाटतं नाहीं, उलट मी प्रामाणिक- 
पणे बुद्धिवादी असल्यामुळेच मला ही ज्ञाणीव 
वाढत्या प्रमाणांत येत आहे असे मला वाटते, 

ज्या ज्या वेळेला सुवस्वप्गे रंगजीद असतों व 
केव्हांतरी आयुष्यांत केल्याच पाहिजेत अजया 
गोष्टी कोणच्या यांचा विचार करतों तेन्हा. आज 
अनेक वर्षे एकच चित्र माझ्या मनश्चक्षेपुढे उभे 
असते; ते भ्हणेजे एक प्रकारचा “आश्रमवासी' होणे, 
ज्या बुद्धिप्रामाण्याची कांस यथाशक्ति आपण धरली 
आहे तिच पूर्ण पाठपुरावा करायचा तर नेहमीच्या 
व्यवसायाच्या मर्यादा ओलांडून धकाधकीचे नब्हें तर 
शिस्तीचे, आपल्य़ा ध्येयाशीं तडजोड न॒ करतां 
काया वाचा मनानें समाधानाचे पण उपयुक्त असे 
जीवन कोठल्यातरी नदीजतळ देवळाचे आत्रारांत 
काढावें व त्यांत शरीरक्टापासून वेदान्तव चेकयेत 
सर्व करीत रहावें त्यानेच पूर्ण समाधान . मिळेल 
अर्घें मळा स्वतःवद्दळ वाटतें व अते जीमन जगण्याची 
जमेळ ती तयारी मी करीत असतो. माझी आदर 
व्यक्ति मी मनाशी रंगवितों तेव्हां नेहमीं ती धर्मे- 
निष्ठ व्यक्तीच अतते. 
आधघुनिकांची अवहेलना ब धर्मभावना 

अर्थात्‌ देवधर्माबद्दल स्थूलपणे माझ्या सारख्याला 
क्राय वाटते तै सांगायचे म्हटलें तर अगदीं पहिली 
ब कांहींशी नकारात्मक गोष्ट अशी कीं लहानपणा- 
पासून कथा-कीर्तन, प्रवचन यांची फार आवड असु- 
नहि त्यांतील आधुनिक्रांची व नास्तिकांची निन्दा 
मळा अगदी आवडत नसे व तशी निन्दा करणें दै 


र्ड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७. आ.) क] 
।्« 2&0"स्व् 3७ 
ह ॥& नवभारत त 
च धि ७५ १९ 


छु होत्सवी 
न्ह्< (अमृतमहोत्सवी) >-७ 
सक. वर्ष जे 


र्ष“ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


धर्मभावनेचें लक्षण नब्हें असें वाटे. ज्यांचे बोल- 
ण्य़ांत असा भाग अधिक येतो तो ईश्वर व॒भगव- 
द्वक्त यांबद्दल कितीहि वक्तत्वपूर्ण असं बोलल्ा तेरी 
इश्वरमक्ति व साधुवृत्ति यांची ओळख त्याला नाहीं 
असें मला नेहमीं वाटत आलें आहे. आजहि घर्म- 
मावनेच्या सवोत विरुद्ध काव आहे असे कोणी 
विचारळे तर असहिष्णुता, परनिंदाप्रीति व दोघ 
काढण्याची वृत्ति ही तीं आहेत असे मी म्हणेन 
मला राहून राहून असे वाटते को. आपणाकडील 
धर्मांचा प्रचार करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांस पसंत नस- 
लेल्या आचारविचार व व्यक्तींबद्दळ बोलण्याचे 
तोडून ईश्वर आणि सज्ञन यांचा दयाळूपणा व गुण- 
ग्राहक वृत्ति ही आपल्या श्रोत्यांस कशी पटवितां 
ईल इकडे अधिक लक्ष द्यावे, कारण अनेकवेळा 
असे होतें की जी मंडळी चुकत आहेत असे आप- 
णास वाटत असते त्यांची भूमिका समजण्याची पात्र- 
ताच टीका करणाऱ्यांपैकी पु"्कळांत नसते. आतां 
कलियुग आलें आहे, लोकांत चारिञ्य राहिले नाहीं 
अश्या समजुती ब नव्या सामाजिक चालीरीति केवळ 
नब्या म्हणुन दोषास्पद आहेत; ही कल्पना किंवा 
अशी भीति या खऱ्या घर्मभावनेस पोषक नसून 
विसंगत आहेत, 
तथाकथित वुद्धिबाद्यांतील दोष 
याच्या बरोबर दुसऱ्या बाजूची आठवण म्हणजे 
बुद्धिवादी म्हणविणाऱ्या व्यक्तींनी केळेली धर्माची 
ना. धमप्रवृत्ति ही अज्ञानावर, भोंदपणावर 
झओळमसरपणावर अचिठ्ठित असते असें उठल्या 
वत्तल्या म्हणणाऱ्या लोकांची मळा नेहमींच कींव 
वाटत आली आहे, बुद्धिवादाचें खरें रहस्यच यांस 
समजत नाहीं असे मळा वाटते. कोणीहि डोळे 
उघडे ठेवून वावरणारा मनुष्य इतकी सार्वत्रिक प्रवृत्ति 
केवळ वेडगळपणावर आधारलेली असेल असे म्हणा- 
वयाला धजणार नाहीं. शिवाय आपण राहतो 
जगंर्व आपलें स्वतःचे अस्तित्व याबद्दल अनेक 


२४ 


अनुक्रमणिका 


न सुंटणारे प्रश्न व त्याब्रह्वूळ बुद्धीला सोडून' 


> 


प्रामाणिक बुद्धिवाद्यास असतो, पदार्थविज्ञान, गणित- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र या. सर्वोबाबतींतहि अनेकवेळा 
अनेकांचा व्यवहार अज्ञानमूलक असतो, त्यांचा 
अथे त्या शास्त्रांची अभ्यासवस्तु नादीं असा होत 
नाहीं; तर या सर्व चराचर सृष्टीचा स्वभाव व 
आपला त्यांचा संबघ या प्रश्नांत्रदूलळ आस्था अस- 
णाऱ्या व्यक्तींनी अनेकवेळा त्याबद्दल चुकीची उत्तरें 
दिलीं म्हणून तो प्रश्नच वेडगळपणाचा होतो असें 
कोणीहि दाहाणा मनुष्य म्हणणार नाहीं, धार्मिक- 
वृत्तीची व्यक्ति या एकाच प्रश्नाचे उत्तर शोधीत 
असते व जितका शोध लागेल त्याचा उपयोग. 


करून जगांत वावरत असते, 


धर्मभावनेचें. वेशिष्टय 


मनुष्य धर्मनिष्ठ किंवा घार्मिकवृत्तीचा असला 


म्हणजे त्याचा मानवसहदक्ष सगुण* ईश्वरावर किंवा 
मरणोत्तर अस्तित्वावर, व पुनजेन्मावर विश्वास अस- 


लाच पाहिजे असें मला वाटत नाहीं. माझ्या मते 
याचीं दोन मुख्य कारणें आहेत. पहिलें म्हणजे 
व्यवहार ब उपलब्ध शास्त्रानुभव जमेस घरतां यांची 
शक्यता आपण धरण्याला पुरेसे प्रमाण नाहीं; व 
अश्या अप्रमाण कल्पनांवर धमेश्रद्धा अवलंबून 
ठेवणें योग्य नव्हे, शिवाय माझ्या मते घमवत्तीला 
जगाचे खभावाबद्दल जी अपेक्षा, आशा व श्रद्धा 
आहे त्यांत त्यांचा समावेश होत नाहीं इतकेंच न 
तर मानव व निसग या दृंद्रापेकीं * मानव * 
1 अधिक मूल्यवान असून त्याच्या 
कल्पनांप्रमाणें विश्वाचा संतार 
खरा धार्मिक जीव कधीं 
मानव्याची कक्षा 
विस्तृत करणें हा 
मी मूल्यवान्‌ समजतों 


घटक 
आकांक्षा ब 
यचाळलीवा असें 
समजत नाहीं 
निसर्ग पोटांत घेऊन अधिक 
धसप्रश्रत्तीचा विशेष आहे. 
त्या गोष्टी निरथेक न ठरोत, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


नव्हे तरीपण एकप्रकारचे श्रद्धेन बागणें आपणा 
सर्वात जरूर पडते; हाहि अनुभव समंजस व 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व .. 

५/८ 1 
व्या क्क 

ह नवभारत र 
ह्री ७५८ न २3९ 
न््< (अमृतमहोत्सवी 


४ हु नशी ५, 
|) कट १ डर 1 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धिवाद ब परमार्थ 


या विश्वांत त्यांना स्थान असो यापेक्षां अधिक 
कांही धार्मिक ब्यक्ति मागत नाहीं. इतकेंच नव्हे 
तर याहि पुढे जाऊन असें म्हणतां येईल कीं उत्कट 
घर्ममावनेचा विशोष हाच आहे कीं असलेल्या 
मातीचे प्रेमाने, श्रद्धेने व॒ समजुतीने सोनं करा- 
वयाचें; आहे तीच वस्तुस्थिति कशी चांगली आहे 
हृं समजणे यालाच धर्माची दिग्यदृष्टि असें म्हणतां 
येईल. याचा अर्थ निष्क्रियतेची शिफारस हा मात्र 
नव्हे. नीट समजण्यानंतर हें विश्व मला सुखमय 
वाटूं लागले, तर मी अधिक उत्साहाने, त्यांत वाव- 
शेन व वावरावे. समाधान व कार्याचा उत्साह या 
दोहोंचाहि धार्मिक वृत्तींत मेळ घातला जातो. 
“गृ. ग 101७7 ९08611? असे जेथें मला 
वाटतें तेथे मी निष्क्रिय नसून मी अतिशय प्रभावी- 
पणें, मोकळेपणाने व सलोख्याने कार्य करतों, 

आपण हिंदुधर्मी आहोंत व हिंदुधर्मीय रहावें असें 
मला वाटतें पण म्हणून आपण कोणत्याहि धर्मीयां- 
पेक्षां उचच नव्हे तर वेगळे आहोंत असें चुकूनहि 
मळा वाटत नाहीं. व्यक्ति व समाज यांचे सामान्य 
ज्ञीवनाचा त्याचे धर्मेभावनेवर परिणाम होतो व 
कोठच्या समाजांत धर्मभावना किती प्रगत असतात 
हृ समाजाचे एकंदर प्रगतीवर अवलंबून असते. 
घार्शिक प्रगति व जीवनाचें प्रांगणांत माघार व अघो- 
गति अशी स्थिति फार काळ टिकत नाहीं, 
परमार्थसाधनेसाठीं गुरूची अनावरयकता 

श्वरप्रात्तीकरितां, परमार्थसाधनेकरितां, धर्म- 
निष्ठेकरितां व सव्यज्ञानप्रासीकरितां गुरूची आवदृय- 
कता आहेच असें मळा वाटत नाहीं. याचा अर्थ 
आपणापेक्षां उन्नत अज्ञा व्यक्तीचें साहचर्य व मार्ग- 
दशन यांचा फार मोठा उपयोग होत नाहीं. असा 
नव्हे. ' ॥,४81111)1818 0821' ॥181 ])/९001 
हं सर्वच क्षेत्रांत खरें आहे व म्हणून भगवद्धक्ताचें 
सांनिध्य दं नुसतें श्रवण ब वाचन यापेक्षां अधिक 
फळदायक ठरेल हें स्पष्ट आहे. पण एकतर ही 


न, भा, ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


वस्तुस्थिति सर्वच क्षेत्रांत आहे, दुसरें म्हणजे याचा 
अर्थ इतकाच कीं प्रत्यक्ष जीवनांत आणलेले विचार 
हे अधिक खोल व परिपूर्ण असण्याचा बराच संभव 
असतो. उलट माणसा - माणसांचे संब्रंध चटकन्‌ 
खालच्या पातळीवर येऊं शकतात व चारित्र्य व 
शीलाचे प्रगतीकरितां गुरूवर अवलंबून राहण्याऐवजी 
लहानसहान ब्यावहारिक अडचणींसाठी त्यांकडे 
आपण घांबव घेऊं लागतों व मूळ ध्येय विसरून 
जातें. शिष्याबरोबर गुरूचीहि पातळी खालीं येते. 
संसारांतील एकमेकांचे केश दूर केळे जाऊं नयेत 
किंवा थोर व्यक्ति तें पुष्कळ यदास्वी रीतीनें करीत 
नाहीं, किंवा तसें करणें स्वभावतः इश्वरप्राप्तीचे 
विरुद्ध आहे असें नन्हे पण तर - तम भाव व साध्य- 
साघन विवेक न राहता “ वैकुण्ठपेठेंत जाऊन साघा- 
बाजारमाल आणण्याचा मोह पुष्कळांना होतो व इश्वर 
भक्तीशी विसंगत अशी स्ार्थेपरायणता व प्रयत्न- 
विमुखता यांतून निर्माण होण्याची भीति असते. 
खऱ्या घमेप्रेमीं माणसास सर्वच मानव गुरू वाटतात, 
जें जें चांगले, ]ाहाणपणाचें व मनोहर तें टिपून 
हृदयांत सांठवितां येऊं लागर्ले म्हणजे जिकडे' तिकडे 
गुरूपदेशाची गांठ पडते. इतर सर्व गोष्टीप्रमाणें 
धार्मिक जीवनांतहि चांगल्या माणसांचे साहचर्य 
लाभणे हा दैवाचा भाग आहे. व यद्लाला तो 
कारणीभूत होतो परंतु तो कांही विशेष अर्थी याच 
मार्गात आवश्‍यक आहे असें मला वाटत नाहीं. 


धार्मिकवृत्ति ब बुद्धिवाद 

या प्रकारची धार्मिकवृत्ति व केवळ नेतिक ब 
वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारलेली बुद्धिवाद्यांची वृत्ति 
यांत फरक काय हा प्रश्न विचारला जाण्यासारखा 
आहि. माझ्यामते तो फरक म्हणजे तत्त्वज्ञानांतील 
बुद्धीचें स्थान ब विज्ञानांतील तिचें स्थान यांतील 
फरकासारखा आहे, शास्त्राप्रमाणे तत्ततज्ञानहि बुद्धि- 
प्रामाण्य मानते, परन्तु शास्त्राप्रमाणे तत्त्वज्ञानाचा 
विषय मर्यादित व विशिष्ट नसल्यानें तत्वज्ञानाचे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


म्ह : च. 


“| 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सिद्धान्त शास्त्रसिद्धान्ताचे सिद्धान्ताप्रमाणें निश्चित 
वाटत नाहींत. त्यांत मूलतः अनिश्चितता असते 
म्हणून नब्हे तर त्यांचा विषय इतका ब्यापक व 
गुन्तागुन्तीचा असतो कीं सत्यापलाप न करतां 
तद्विषयक सिद्धान्त बांधावयाचे म्हटले तर ते 
कांहीसे अपुरे व अस्पष्ट असेच होतात, धार्मिक 
व्यक्तीचा दृष्टिकोन हाहि अशाप्रकारेंच किंत्रहुना 
याहूनहि न्यापक आहे व विचार, भावना, इच्छा- 
शक्ति या तिहींचाहि एकसमयावच्छेदें उपयोग करून 
अनुभवाकडे पाहण्याचा त्यांत प्रयत्न आहे, ब 
त्यांचें वैरिष्टय हेंच कीं अनुभवाकडे पाहण्याचे हे 
विविध प्रकार आहेत ही जाणीव त्यांत सतत राहते. 
शिवाय अशाप्रकारे ब्यक्तित्वांतील सर्व ब्राजूंचा 
समावेश केल्यामुळे धार्मिक दृष्टीला, निसर्ग व 
समाज यांचे तुलनेने, व यांचे पाश्वभूमीवर प्रचीतीस 
येणारे व्यक्तीचे दोबल्य यांची सारखी व उत्कट 
जाणीव राहते. 
घर्मप्रवृत्ति हें जीवनाचें साधन 

माझी प्रकृति बरी नसली म्हणजे मला घर्म- 
निठ्ठेंत स्वारस्य वाटत नाहीं, माझे शरीर, कुड॒म्वीय 
सहकारी, माझा नेहभींचा व आवडीचा ब्यवसाय हीं 
सर्वच मळा पारखीं होतात. त्यांचेमध्ये चित्त रमत 
नाहीं व बुद्धि चालत नाहीं. व या सवोपेक्षां एका 
अर्थी निकट व दुसऱ्या अर्थी दूर अशा ईश्वराचे 
अस्तित्व अगदींच समजत नाहींसे होतें, सामान्यतः 
सुखाचे व यश्ञांचे वेळीं चांगुलपणाचा व॒इश्वर- 


२६ 


अनुक्रमणिका 


निष्ठेचा प्रकषे मळा अनुभवास येतो, व आजारीपणा 
मात्र इतर सर्व गोष्टींचे ओहोटीवरोबर व कांहीं 
अधिक प्रमाणांतच माझी धर्मनिष्ठाहि ओहोटीस 
लागते, यावरून मला असें वाटत आलें आहे कीं 
घमेप्रवृत्ति ब जीवनप्रवाह यांचा फार .निकटचा 
संत्रंध आहे. शरीर शांत होऊन निझुत्साहि झालें 
असतां (मरणाची तयारी चालली असतां 3 
परमेश्वरभक्ति व धमेप्रवृत्ति राहणें मळा कठीण 
वाटतें; आणि मला असें वाटू लागलें कीं 


शास्त्र, कला व नीति याप्रमाणेंच धर्म प्रवृत्ति . 


हेंहि जीवनाचें साधन असावें. आपलें जीवन 
यशस्व्री व समृद्ध न्हावें, त्यांत सातत्य असावें याक- 
रितां मनुष्य निरनिराळ्या तऱ्हेनें जीवनशाक्तीचे प्रेर- 
णेनें उद्योग करतो, ध्येयें व श्रद्धा बाळगतो. त्यांतील 
सर्व न्यापक असें ध्येय व अशी श्रद्धा म्हणजे धर्म- 
श्रद्धा होय, वेवक्तिक व सामाजिक जीवनाचे पांग 
फेडीळ व जीवनौध बलवान्‌ व सततप्रवाही करील 
अस हें जीवनाचे उपकरण आपण बाळगतो आणि 
उपयोगांत आणतो, जीवनावरोबर तेंहि विराम पावेल 
कारण त्याला दुसरें प्रयोजनच नाहीं. आपल्या 
जीवनांतील मूलत: सर्वच मूल्ये 3101021081 
आहेत किंवा 1310102108] जीवनाची दुसरी बाजू 
आहेत; असें मला अनेक वेळां वाटतें ब त्यानीं तीं 
मूल्ये म्हणून कमी दर्जाची ठरत नाहींत-्यांची 
वस्तुनिष्ठता आणि त्यांचें खारस्थ कायमच राहतें 
असें मला वाटतें. 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


म्ह : च. 


“| 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


असे पुष्कळ लोक असतात कीं आपल्या भोंव- 
तीचा समाज दोषांनीं बुजबुजलेला आहे असें 
वाटते, या दोपांचें निराकरण व्हावें अशी सदिच्छा 
त्यांना कार्यप्रवण करते. शिष्टाचारांचें अतिक्रमण, 
लॅंगिक आचाराच्या विधिनिष्रेघांचा भंग, प्रतारणा 
व दंभ, अन्याय, जुलूम व शोषण यांसारखे अपराध, 
झासनसंस्थेविरुद्ध होणारे गुन्हे, इत्यादि तऱ्हातऱ्हांनीं 
ब्यक्तिमात्र र्वलन पावते. तिचें दंंडन करण्यासाठीं 
हे सजन कार्यकर्ते तत्पर असतात, 

एक काळ असा होता कीं अशी सदिच्छा समा- 
जाच्या उन्नप्ननासाठीं पुरेशी मानळी जात असे. ज्या 
कुणाला समाजाची प्रगति . व्हावा अशी तळमळ 
लागे तो तत्काळ द्रष्टेपणा पांघरून वावरूं लागे, ज्यू 
लोकांचा “ जुना करार ? म्हणजे उपदेशकांचीं एक 
मालिका आहे, इतर लोकांच्या इतिहासांत तेंच आढ- 
ळते. कालांतराने आढळून आलें कीं ज्ञानाशिवाय 
सदिच्छा आंघळी असते. रुग्णाविषयीं वाटणारीं पोट- 
तिडीक, त्याची सेवा, हीं रोगाच्या पक्क्या निदाना- 
खेरीज ब्यर्थ आहेत. बळकट श्रद्धेने (कामाचे ) 
डोंगर हलवितांना यंत्रविशारद साहाय्यास असलेला 
वाईट नाहीं. 

समाज व मनुष्य हा निसर्गाचाच भाग असल्या- 
मुळें इतर नैसर्गिक क्रियांना जसे नियम आहेत तसे 
समाजाच्या स्थिति-गतीलाहि नियम असावेत हें 
शान हळुहळू सर्व थरांतून पाझरळें, त्यानंतर तळमळ 
व सदिच्छा ही समाजाच्या प्रगतीसाठी पुरेशी नसली 
तरी आवश्‍यक आहे अशी जचावात्मक भूमिका कार्य- 
कत्योनीं पत्करली. तिची मूलतः गरज नाहीं असा 
सिद्धान्त मांडला गेल्यास त्याला कडक विरोध 


श्री. गं. रा. पटबधेन 


माणसाचे मन 


होणार हें उघड आहे, अवतार घेतल्यानंतर कुणी 
वैद्यराज “ ग्लानि तात्पुरती आहे, थोड्या वेळानें 
दूर होईल ? असे म्हणता, तर भगवंतांना काय 
वाटेल ? 

फ्राईंडनें जेव्हां मनोगाहनावर आघारलेले 
सिद्धान्त मांडण्यास आरंभ केला तेव्हां युरोपीय 
समाजांत खळवळ उडण्यास वरीळ कारण प्रमुख 
असावें असे मला वाटतें. मुलाचें आईुवरील प्रेम 
हें नवऱ्याचे पत्नीवर असतें तश्ञा प्रकारचें आहे; 
प्रत्येक अनुभवाची स्मृति नेणीवेंत ठांठवलळी जाते; 
हीं तत्त्वें सकृद्शीनीं धक्का देणारी वाटतात. पण 
वस्तुत: तीं तपशीलवार व अनुमानात्मक आहेत. 
त्यांत फरक पडेल, त्यांचीं प्रमाणें खोटीं ठरतील हें 
शक्‍य आहे. पण मानसशास्त्र बनविण्याचा त्याचा 
प्रयत्न हा मूलभूत आहे, ज्या सामान्य भूमिकेवरून 
फ्रॉइड जगाकडे पाहत असे ती अस्वस्थकारक आहे, 
फ्राईड म्हणतो, गर्मावस्थेपासूनच मनाची हाल- 
चाल ब वाढ सुरू होते. आणि पहिल्या कांहीं वषात 
मनाची रचना स्थूल मानानें पक्की होते, पिंड बनला 
जातो, पुढील आयुष्यांत होणाऱ्या चुका, पापें व 
दुष्कृत्ये काय, किंवा युक्ताचार, पुण्य आणि सत्कृत्य 
काय, दोन्हीं पिंड व परिस्थिति यांनीं बद्ध असतात, 
तीं जाणूनबुजून होत नाहींत; तीं अटळ नियमांनी 
घडविलीं जातात, 

पदाथैविज्ञानाच्या धर्तीवर मनोविज्ञान रचण्याच्या 
या भूमिकेने खिस्तवादी ब माक्‍संवादी या दोघां- 
नाहि धक्का बसला, खिस्ताकडून उद्धार व्हावयाचा 
असेल तर प्रथम पापाची जाणीव पाहिजे. त्याचें 
फलरूप असलेल्या नरकाची भीति बाळगली पाहिजे, 


[२७ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क“ ११ र च 
वि प्रात (> ७ 
"6 नवभारत ९ 
धी ७५ घोल 
न्« लि अमृतमहोत्सवी, न 
॥ सह. वर्ष 


च्य १ 

1  . 
न्न १ द पि 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नीचतेच्या जाणीवेने मन खाले गेळें पाहिजे. फ्राई- 
डनें असं दाखविले कीं अपराधीपणाच्या भावनेलाहि 
बीजे असतात. तीं उघडकीस आणलीं, तर त्याचें 
ओझे हलकें होतें. सुखी व समृद्ध जीवन जगतां 
येतें. माणसाचे जीवन हें खिस्तवाद्यांच्या मतानें 
शिक्षास्वरूप आहे, पण गुन्हेगाराची गुन्हा केल्याची 
खंतच गेळी तर तो पिचणार कसा व त्याची 
मुक्तता तरी कशी होणार ? 


मार्क्सेवाद्यांचा विरोध होण्यास थोडं निराळें 
कारण होतें, त्यांच्या मतांप्रमाणें गुन्हा वा पाप हँ 
समाजांतील ब्यक्तीच्य़ा स्थानावर अवलंबून आहे, 
माणसाचे कतुत्ब पद-सिद्ध असतें. यानंतर त्यांचे 
म्हणणें आहे कीं ब्यक्तिमत्तव हेंच मुळीं समाजाने 
घडविले जातें. कौडवेल लिहितो कीं, कारलान्यांतून 
टोप्या निघान्यात तशा समाजाच्या मुशींतून ब्यक्ती 
बाहेर पडतात, फ्रॉईडनें उत्तरकालांत जिजीविषु 
वृत्ति आणि मुमूर्षे वृत्ति कल्पिल्या होत्या. ऱ्हास, 
विनाश, विपरीतता यांच्याकडे व्यक्तीची अंतर्गत 
ओढ असते. स्थान-माहात्म्य आणि पिंड-माहात्म्य 
या सिद्धान्तांना सहू-जीवन दाक्य दिसत नाहीं, 

इतरांच्या कल्वाणाची इच्छा ही एक होत ठरली 
तर अनेक निष्कपे निघूं शकतात. ज्याप्रमाणे बास्ति- 
आत या फ्रेंच अर्थेशास्त्रज्ञाने सांगितळें कीं खुळी 
स्पर्घा ही अंततः एकसुरी ब मेळाची असते; 
बाजाराची जागा कुणा एका व्यक्तीने बळकावली 
कीं तिचा हेतु कितीहि शुद्ध व सच्छील असो, 
अनर्थ हा अपरिहार्य आहे- त्याप्रमाणे समाजाची 
प्रगति ही व्यक्तींच्या इच्छेवर अतलंबून नसते. 
त्याचे कार्यकारणभाव वेगळे आहेत, ते तंत्राधीन 
वा योजनाधीन नाहींत, 


थोर लोकांच्या उदात्त हेतूंचे इतिहासावर वाईट 
यरिणास झाळेळे दाखवितां येतात. बहुधां असें 


अनुक्रमणिका 


सांगण्यांत येतें कीं ते वाईट परिणाम त्यांना अभिप्रेत 
नव्हते, त्यांच्या अनुयायांच्या मूर्खपणानें किंवा 
त्यांच्या तत्त्वज्ञानापासून च्युत झाल्याने इतिहास 
बिघडला गेला, पण कोण जाणे, थोर लोक नसले, 
सर्वच सामान्य लोक सामान्य न्यापारांत गक राहिले, 
तर समाज अधिक सुरळीतपणे व यशस्वीपणे वाट- 
चाळ करील, म्हटलंच आहे, नरकाचा मार्ग उच्च 
हेतूंनी आंथरलेला असतो | 


“>>> 


सुधारणेचा माग 

“ लोकांनीं आपल्याशी जसें वागावे असे 
आपणांस वाटतें, तसेच आपणहि दुसऱ्याशी वाग- 
ण्यात तयार व्हावयाचे, त्यापासून हित असो वा 
अहित असो, त्याविषयी विचार करीत बसावयाचे 
नाहीं, खरे बोलल्यापासून नफा होवो, नुकसान 
होवो, परंतु तसे करणे हे आपळें कर्तन्य होय 
म्हणून जसे खरें बोलावयाचे किंवा नीतीने वागळे 
असतां तोटा होईल अशी भीति असूनहि जसें 
नित्याचरण सोडावयाचें नाहीं, तसेच कोणती हि 
गोष्ट असो, त्यापासून न्याय होत आहे, किंवा ती 
करणें आपलें कर्तब्य आहे, एवढ्या बिचारावरच 
तिच्यामागे लागावयाचें, त्यापासून होणाऱ्या सुवर- 


दुःखाची मवति न भतति करीत बसावयाचे नाहीं, . 
) 


असा पूर्वनिश्वय करून जर लोक सुधारणेची कास 
धरतील तर ही सुधारणा पाहिजे व ती नको हा 
तंटा मिटणार आहे व सर्वत्र सुधारणा 


_. एकसमया- 
वच्छेदृंकरून होऊं लागतील, 9 


- गो. ग. आगरकर 
निबंधसंग्रह भाग २ प्र. १७८ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. शे. बा. जोशी 


व्यक्तिनामें व स्थलनामें यांतून ध्वनित होणारा 


लाट-मऱ्हाट्कर्णाटांतील प्राकूकाठान संबंध 


लेखांक १ 


'ग्रास्ताविक | 

डॉ. हृ. धी. सांकळिया यांनीं नवभारतांतील 
"( ऑक्टोबर-नोन्हेंबर १९५६ ) माझ्य़ा लेखावर 
आपलें उत्तर, जानेवारीच्या अंकांत प्रसिद्ध केलें 
आहे, माझ्या लेखाचा मथळा “ न्यक्तिनामांतून 
स्वनित होणारा लाट-मऱ्हाट-कर्णाटांतील प्राक्कालीन 
संबंध ” अता आहे, सुमारें पांच सहा वर्घापूर्वी 
नवभारतांतच “' स्थलनामे व समाजेतिहास ” या 
विषयांवर माझा एक लेख्य प्रसिद्ध झाला, त्यांत 
पट्टी-हृट्टी या वर्गाच्या स्थलनामांची विस्तृत चर्चा 
आली आहे, पुढे हाच लेख इंग्रजींत पुण्याच्या 
भांडारकर संशोधन मंडळाच्या पत्रिकेंतहि आला 
९१९५२), प्रत्येक भाषेच्या बोलींत त्या त्या माघि- 
कांच्या प्राचीन स्मृती साठलेल्या असतात, असें 
तुलनात्मक भाषाक्यास्त्रज्ञांस आढळून आलें आहे. 
जगाच्या पाठीवरील निरनिराळ्या प्रदेशांतील संस्कू- 
तीच्या अभ्यासाला व संशोधनाला तेथील प्राक्का- 
लीन भाषेतून दडलेल्या अनेक गोष्टींची अशाप्रकारे 
मदत मिळाली असल्याचें दिसून येतें. अशाच 
प्रकारचा प्रयत्न आपल्या सांस्कृतिक पूर्वपरंपरा 
जाणण्यासहि कां करू नये १ आपल्या प्रांतांतील देशीं- 
तून सामावलेल्या पूर्वस्मृतींचा उपयोग कितीतरी 
होण्याजोगा आहे, असं वाटून तो लेख लिहिला, 
आणि यांत कांहीं तथ्यांश असेल तर तपासून पहावें 
अशी सुज्ञांस विनंति केली. 

स्थळनामाविष्रयीं बरीच चर्चा झाली असल्या- 
मुळें यावेळीं मी ब्यक्तिनामांबर विदोष भर दिला 
होता आणि नमुन्याकरितां तीन चार नांवाचे मात्र 
विवरण केलें. डॉ, सांकळिया यांनीं या लेखाला 
उत्तर म्हणून आपले विचार विद्वानांसमोर मांडले, 


अनुक्रमणिका 


यांत्रद्वळ त्यांचे आमार मानणें जरूर आहे, पण 
मी न्यक्तिनामांची चर्चा केळी असतां त्यांचें उत्तर 
मुख्यत: पट्टी-हृट्टी विषयीं | आणि या विषयावरीळ 
चर्चेत, माझ्या कल्पनेच्या भराऱ्या विशेष 
असल्याची तक्रार ! संस्कृत भाषेंतील “ यज? 
व * पूजा ? या दोन रान्दांतींल गर्भित अर्थाच्या 
जोरावर, उपनिषदांच्या वेळींच भारतीय 
प्राचीन संस्कृतींत फार मोठी मूलगामी क्रांती 
झाल्याचें तज्ज्ञानीं ताडळें आहे. आणि वेदकालींन 
यशञयागांना शह देऊन, फुलांच्या योगे आज 


चाळत असलेला पूजाप्रकार नब्यानेंच प्रचलित 


झाला असेहि दाखविळें आहे. वैदिक आचारावर 
अवैदिक संप्रदायानीं केळली ही मात होय असें 
तज्ज्ञांचे मत आहे, प्राचीन बोलींतील “ यज्ञ ? 
व * पूजा ? या गाब्दांचा अशाप्रकारे अर्थ करर्णे 
जर कल्पना विलास असेल तर माझ्याकडूनहि 
अशाच प्रकारें “ भरमसाट स्वरूपाची अनुमानें 
काढण्याचा ?? अपराध घडला आहे, हें मी 
प्रथमच कबूल करतों. आणि मला त्यांत बिलकुल 
दिलगिरी वाटत नाहीं, भारतीय सांस्कृतिक 
इतिहासाचा बराच भाग अजून अंघारांत दडलेला 
आहे, या देशांतील निरनिराळ्या बोलीतून ध्वनित 
होणाऱ्या सांस्कृतिक माहितीची जोड या कामीं फार 
अबद्य आहे, हें कोणीहि नाकवूळ करणार नाहीं, 
असे वाटतें. अशाप्रकारच्या प्रयत्नांत कांहीं उणीवा 
डोकावण्याचा संभव बराच आहे; आणि तशा 
प्रकारचे दोष उघडकीस आणणे, सत्याच्या दृष्टीने 
प्रत्येकाचे कर्तन्यच आक्षे, पण अशा प्रवत्नांचा 


: कल्पना विलास ? आणि '। वाटेळ तसलीं 


२९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


भरमसाट अनुमानें * म्हणून सर्रास टीका करणें 
उृहणजे सत्य जाणण्याच्या प्रयत्नांचे विडंबन करणें 
होय, 

डॉ, सांकळिया यांनीं ' गुजरात, महाराष्ट्र आणि 
कर्नाटक यांमधील संबंध आणि पट्टी-हृट्टी * या 
लेखांत, माझ्या लेखांतील ब्यक्तिनामांविषयींचे मुदे 
सरळ खोडून न काढतां, विषयांतर केलें आहे; 
ब“ अलळु ' “यछ ? 'अम्म? या ब्यक्तिनामांविषयी 
आपली नापसंती कां, याची कारगैहि दिलीं नाहींत, 
आपल्या लेखांत व त्यांच्या लेवनांत अश्या प्रकारची 
पोकळी असल्याची जाणीव त्यांनाहि असावी असें 
वाटते, आपल्या ळेखाच्या शेवटीं टीपेंत डॉ. सांकळिया 
यांनीं डॉ. कत्रे आणि डॉ. चतर्जी यांच्या नांवाचा 
उपयोग केळा आहे. आपला लेव त्यांच्या नजरे- 
ख्वाळून गेल्याचे सांगून या अधिकारी विद्वानांचा 
आपल्या विधानांस पाठिंबा असल्याचें ध्वनित केलें 
आहे, 
पूर्वी झालेली एक चचो 

पण पूर्वी एका प्रसंगी पट्टी-पाडी- विषयीं डॉ. 
कत्ने यांच्या समोर थोडी चर्चा झालेली आहे, 
ही गोष्ट डॉ. सांकळिया विसरलेले दिस- 
तात ! डॉ. सांकळिया यांच्या एका प्रमुख 
सहकाऱ्यांनींच हा योग जुळवून आणला होता, 
ती चर्चा खाजगी स्वरूपाची होती, पण डॉ, सांकळिया 
यांनी डॉ. कत्रे यांच्या नांवाचा आघार घेतल्यामुळे 
त्या चर्चेची आठवण करून देैर्णे भाग आहे. या 
चर्चेत डॉ. सांकळिया यांना अनुकूल निर्णय झाला 
अश्ांतला भाग नाहीं | “ पट्टी ? पासून “ हट्टी? 
“पाडी? पासून “'वाडी' आणि * हाडी ? या सारली 
रूपें न्यवहारांत येणें शक्‍य आहे. या माझ्या म्हण- 
ण्याला डॉ, कत्रे यांचा विरोध नन्हता. पण बाट, 
बाटी सारखे शब्द संस्कृत भाषेत फार जुने आहेत 
आणि त्यांची व्युत्पत्ति संस्कृत भाषेंतूनहि दाखवितां 
येते, संस्कृत भाषेंतील ही प्राचीन परंपरा चुकीची आहे 


अनुक्रमणिका 


असे म्हणण्यास देशी भाषेंत पुरेसा पुरावा आढळत' 


नाहीं; म्हणून ' बाट, ! ' वाटी ' हे शब्द संस्कृत 


भाषेंतीलहि असणें शाक्य आहे, असें डॉ. कत्रे यानीं 
आपल्या सौजन्यपू्ण गोडव्यानें सांगितलें, पुढें 


८ पल्ली चा प्रश्न निघाला, डो. सांकळियांनी 
आपला! मुद्दा मांडला, देशी भाषेतले उलछ्ेव संस्कृत 
इतके प्राचीन नाहींत; पछीचे प्राचीनतम उलेख 


त 


संस्कृत भाषेतच आढळतात. यामुळें: पी * हा 


ष्‌ 


ठाब्द संस्कृत भाघेंतून देशींत गेळा असावा असे 


डॉ. सांकळिया याचें म्हणणे होतें, प्राचीन उल्लेख 
नाहींत, एवळ्यावरून ती गोष्ट पूर्वी नव्हतीच अस्ते 
ग्रहीत घरतां येईल काय ? असा माझा प्रश्न होता. 
त्रग्वेदांत आरयेतर भाषघेतळे बरेच शब्द आहेत, 
असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जगांतील पहिला ग्रंथ 
म्हणजे क्रग्वेद, म्हणून क्रग्वेदांतील सर्व शब्द 
संस्कृत म्हणजे आर्य भाषेंतील आहेत असे म्हणतां 
येईल काय १ अमुक शाब्द खास संस्कृत आहे, 
असे ग्रहीत घरण्यापूर्वी निरनिराळय़ा आर्यभाषा- 
वगात तत्सहृद्ा शब्द आढळतात काय, याची प्रथम 
खात्री करून घेणें जरूर नाहीं काय ? प्रत्येक भाषें- 
तीळ अमिजात शाब्दस्वरुपांत ( उच्चारांत ) कांहीं 
एक वैशिष्ट्य असतें, पल्ली शब्दच घेतला तरी त्यांचा 
अन्त्य स्वर हुस्व आणि दीघ अज्ा टोन्ही प्रकारचा 
उच्चार आढळतो. शब्दाच्या निश्चित उच्चाराबद्दल 


संस्कृत भाषेची ख्याती ! अशीच आणखी एक. 


बाबहि चिन्त्य आहे, अभिजात संस्कृत शाब्दांत 
अन्त्य द्वित्त्वाक्षर करचितच आढळेल, द्वित्व $ छ? 
कार त्याहूनहि विरळा ! पछ्लीचा तोंडवळा सुचवीत 


आहे कीं, हा असंस्कृत शब्द असावा, पछोतील. 


अथेहि विचाराह आहे, पल्ली म्हणजे कुप्राम ? 
भटक्या, रानटी तांड्याच्या बिऱ्हाडाचे ठिकाण: 
चोरा-चांडाळांचें वसतिस्थान; असे अर्थ व 
कोशांतून आढळतात ! स्थलनामे बहुतकरून त्यात्या 


जनभाघेतीळ असतात असे समजलें जातें, म्हणून: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१... तु त्र 
च्या /6"स्व् 3७ 
नवभारत 
क्ली ७५ >> 
*। डॉच र 
म <&.अमृतमहोत्सवी, > 
षः ने. टू (शि 
श्र न वष >> अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकाठीन संबंध 


मूलतः; आयेतरांच्या वस्तीचे “ पछी ? हें नांव 
संस्कृत नसावें; 'देशी' असावें, या माझ्या विचा- 
-राळा डॉ, कत्रे याचें मत अनुकूल होतें. असे अस- 
-तांहि डॉ. सांकळिया, डॉ. कत्रे यांच्या नांवाचा 
आश्रय घेऊं पाहतात. हें एक आश्चर्यच होय. 

प्रस्तुत लेखांत डॉ, सांकळिया यांनी घारवाड 
येथील आपल्या ब्याख्यानाकडे बोट दाखवून, 
त्यांतील कांहीं वाक्यें उद्धत करून त्यांत माझ्या 'पट्टी, 
पाडी ? लेखाचा समाचार घेतला असल्याचें ते 
सांगतात, पण तें ब्याख्यान अजून प्रकाशांत याव- 
यांचेच आहे ! त्यांतील मुद्दे कितपत विचाराहे 
आहेत, हें ठरावयांच्या आधींच त्या ब्याख्यानाचा 
हवाला त्यांनीं दिला आहे. 
खऱ्या-खोल्याची कसोटी काय ! 

वादांतीळ गोष्टींचा अर्थ कसा निश्चित कराव- 
याचा ? एकाहून ज्यास्त अर्थ संभवत असतील तर 
त्यांतील कोणता अर्थ ज्यास्त स्वीकाराह ठरतो | 
आणि तो कां ९ याला कांही कसोटी आहे काय ? 
कालप्रवाहाच्या ओघांत संभवणाऱ्या घटनांच्या 
योगें डाब्दांना, व वस्तूंना त्या त्या संदभीत कांहीं 
एक अर्थ-विशेष किंवा मूल्ये लाभतात. हा 
विशेषार्थ कोणता, किंवा तीं मूल्ये कोणतों हं तत्का- 
लीन घटना, परिस्थिति किंवा इतिहासांतील 
संदभ यांवरून निश्चित करावयाचे असतें. 
घटना अथत्रा संदर्भाविषयींच मूलभूत मतभेद 
असतील तर ! जीवनक्षेत्रांतील कोणतीहि घटना 
अलग किंवा एकमेव घडत नसते. तत्कालीन 
सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनांतील निरनिराळ्या 
प्रवाहांत एक प्रकारची “ संगती ? असते. सामाजिक 
वा राजकीय परिस्थिति आणि तत्त्कालीन वैचारिक 
पातळी, या बहुतांशी समांतर असतात. त्या 
संदर्भातील भाषेंत ( बोलीत ) याचा पडसाद 
स्पष्टास्पष्ट रीतीनें कानीं येत असतो. जीवन- 
प्रवाहाची पार्वभमि जमेस घरल्याशिवाय भाषेला 


३१ 


अनुक्रमणिका 


कांहीं अर्थच रहात नाहीं, भाषेंतील वाकप्रचार, 
म्हणी व इाब्दविशेषांतून प्रतित्रिब्रित होत 
असलेल्या सूकषमतम अथछटांचे निरीक्षण केलें 
असतां तत्कालीन जीवनस्वरूपाचं कांदींसें तरी 
आकलन होणें अदाक्य नाहीं. भाषेतून ध्वनित 
होणाऱ्या गोष्टींना त्या काळच्या धार्मिक, सामाजिक 
व राजकीय क्षेत्रांतील इतर घटनांचा पाठिंचा 
मिळाल्यास, अश्या प्रकारें प्रत्ययास येणारी 
: संगती ', शक्‍य कोटींतीळ, सत्य कोटींतील बाब 
आहे, असें ग्रहीत धरण्यास कोणी आक्षेप घेईल 
असे वाटत नाहीं. 
मुळांतील मुख्य मुदा 

प्रस्तुत चर्चेतील ब्यक्तिनामे, स्थलनामे यांचा अर्थ 
कोणत्या विशिष्ट संदर्भानुसार ठरवाबयाचा ? अमुक 
गोष्ट मुदलाची आहे, असें निश्चित होईल तर 
त्या मुद्द्यावर डो. सांकळियांच्या व जोशी यांच्या 
अर्थामधील कोणता जास्त सयुक्तिक आणि 
समंजस होऊ शकतो, हें ठरविणे सोवें द्ोणार आहे, 
पण मूलभूत भूमिकाच निरनिराळ्या असतील तर, 
दोन्हीहि अर्थाची दिशा निरनिराळी होणें, अनिवार्य 
आहे, या वादांतील मुख्य प्रश्न, ब्यक्ति व स्थलांच्या 
नांवांच्या अर्थाचा नव्हे, हीं व्यक्तिनामें आणि 
स्थलनामे ज्या एका विशिष्ट संदर्भात पुढें आलीं, 
तो संदभ किंत्रा ती घटना कोणती हे ठरविण्याचा 
प्रयत्न, हा यांतील मुख्य मुद्दा आहे. हा मुख्य मुद्दा 
म्हणजेच तथाकथित “' द्राविडसमस्या ? होत. 
ही भूमिका डॉ. सांकळियांना मान्य आहे का, 
हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, 


भारतीय संस्कृतींत वेळोवेळीं होत गेलेल्या 
विकासांचें व फेरबदलांचे विहंगमावलोकन व सूक्ष्म 
निरीक्षण करून अनेक साक्षेपी विद्वान संशोधकांना 
असें आढळून आलें आहे को, आपली संस्कृति 
केवळ आये. किंवा द्राविड नाहीं, वेदकाळांतच 
या प्रकारच्या संस्कृति-संगमास प्रारंभ झाला, 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


* संस्कृति ) आणि ती “ शुद्ध ? असं म्हणणेच 
अनैतिहासिक म्हणून अवास्तव आहे, निरनिराळय़ा 
प्रकारच्या जनांचा व समाजांचा संघर्ष-संपर्क 
छेडून त्यांतूनच मानवी संस्कृतीची वाढ होत गेली 
आहे. यामुळें वेदकाळींच आर्याच्या आचार व 
विचारांवर एका निराळ्या वळणाच्या जनांचे परि- 
णाम होऊं लागले. असल्यास त्यांत अशक्य असें 
कांहींच नाही, तरीपण या शोधामुळे शुद्ध आर्य- 
त्वाच्या भावनेला धक्का बसून कांही विद्वान खवळले, 
हेंहि नाकारण्यांत अर्थ नाहीं. 


आयेजन भारतांत बाहेरून आले, हें म्हणणेंच 
प्रान्य नसणारे विद्वान शोधल्यास आजहि आढळणें 
अशक्‍्य़ नाहीं, तरी आर्यजन वायन्य दिशेकडून 
प्रथम आले, पंचनद देशांत स्थिर झाले हें मत 
सर्वमान्य झालेलें दिसतें. या देशांत आयोपूर्वीच 
स्थायिक झालेले कांहीं जन होते, त्यांत फार प्रबळ 
जू बऱ्याच वरच्या दर्जाच्या संस्कृतीचे गट होते. 
त्यांना द्रविड म्हणण्याची प्रथा आहे, या तथाकथित 
द्राविडांच्या प्रभावांत आलेले विस्कळींत असे कांही 
समुदाय होते ते : कोल-मुंड ? जन या नांवानें 
ओळखले जातांत. द्राविड म्हणून संबोधल्या 
जाणाऱ्या जनांविषयीं परस्परविरोधी मतें आहेत. 
आयोप्रमाणेंच तथाकथित द्राविड उत्तर दिशेनें 
आले असे म्हणणारा एक पक्ष आहे, आर्य येण्या 
थूर्वी या देशांत द्राविडांची वस्ती उत्तर भारतांत 
होती काव १ अशी शंका प्रदर्शित करणारेहि 
आहेत. द्राविडजन दक्षिणेकडून उत्तर हिंदुस्थानांत 


गेले असें कांहरींना वाटतें, या संदर्भात डॉ. हाय- 


अंडे यांचा उलछ्लेल केला नाहीं तर अन्यायाचें होईल; 
ऊारण, या तथाकथित द्राविडबादाळा नवीन कला. 
टणी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न ताजा आहे. द्राविड- 
बन आयोपूर्वबी आले, उत्तरेकडून 'आले, हें सर्व- 
भान्य होऊं पहात असलेलें मत डॉ. हायमंडोफ यांना 
सान्य नाहीं, द्राविड दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकले, 


३२ 


अनुक्रमणिका 


असें त्यांचें म्हणणें आहे. दक्षिणेंतीळ कांही विशेष 
प्रकारच्या थडग्यांच्या उत्खननांत आढळून आलेल्या 
गोष्टीवरून त्यांचें असे मत बनलेळें आहे. 


सत्य संशोधनांत अमुक एका अधिकारी न्यक्तीचे 
असें मत आहे म्हणून तें मान्य केलें पाहिजे असे, 


सत्याची चाड बाळगणारा कोणीहि विवेकी गृहस्थ 
चुकूनसुद्धां म्हणणार नाहीं. आपल्या आढळांत 
आलेल्या अनेक प्रमाणांवरून निघणाऱ्या अनिवार्य 
तर्कावरूनच कोणत्याहि गोष्टीचा निर्णय घेणे, हाच 
खरा मार्ग आहे. याला कितीहि बड्या घेंडाचा 
विरोध असला तरी अशा बाहेरच्या दडपणांच्या 
आहारी न जाण्यांतच खरें नेतिक घै्य न्यक्त होत 
असते. आणि यांतच संशोधकाच्या सत्वाची परीक्षा 
होत असते. साघार आणि प्रामाणिक मत- 
भेदांची आवड्यकता आहे, एका मुदृद्यांतील अर्था- 
बद्दल किंवा भूमिकेबद्दल अशाप्रकारें प्रामाणिक मत- 
मेद उत्पन्न होतील तर त्यांतील सत्यासत्यता ठर- 
विण्याचें काम काळावर सोपविणे हेंच समंजस होईल. 
वादांत दृष्टिभ्रम उत्पन्न करण्याकरितां हातचलाखी 
चालविल्याची शेका आल्यास ती उघडकीस आणणे 
जरूर आहे, प्रतिपादनांतील विसंगति किंवा भोंगळ- 
पणा सिद्ध करून, तो स्पष्ट शब्दांत व्यक्त करणें 
अन्यायाचे होणार नाहीं, पण कारणे न देतां विरोधी 
मतावर शेरे मारून हेटाळणी करणें म्हणजे सत्याची 
टवाळी केल्यासारखेंच होय. 


या वादांतील मुख्य मुद्दा तथार्काथत द्राविड 
समस्या हा आहे, आर्य येण्यापूर्वी भारतांत द्राविड 
जन होते. वेदकाळापासून आर्य.द्राविड संस्कृति- 
संगमास प्रारंभ झाला ही भूमिका डॉ. सांकळि- 
यांना मान्य आहे काय ! आणि मान्य नसेल तरती 
कां मान्य नाहीं याच स्पष्टीकरण होणें प्रथम जरूर 
आहे, वेदोपनिषदांतून आढळणारे ऊरुखूल, कुण्ड, 
दण्ड, पिण्ड, पण्डित, मटची वगैरे तारखे शब्द 
आयंभाषा वगोतील म्हणतां येत नाहींत. तथा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकलीन संबंधं 


" कथित द्राविड भाषावंगातील शब्दांशी त्याचें फार 
साम्य आहे. हे शब्द वेदकाळींच संस्कृतसाहित्यांत 
डोकावतात, यांवरून त्याकाळी आर्यावतोत द्रावि- 
डांची वसाहत असावी, असें गृहीत धरावें लागतें. 
देवदेवत्ता, मानवरूपाकार आणि धमातील चाली- 
रीती वगेरे दृष्टीनं विचार केला असतांहि असेंच 
अनुमान निघतें, पण हें मत मान्य नसल्यास डॉ. 
सांकळिया यांनीं हा पुरावा खोटा आहे किंवा भ्रामक 
आहे, असें सिद्ध करावयास पाहिजे असे नाहीं. 
दुसऱ्या कोणी या मताचें खंडन केलें असेळ तर 
त्यांच्या ग्रंथांचा निदेश तरी करावा, 


डॉ, सांकळिया आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ डॉ. 
कत्रे व डॉ. चतर्जी यांचा हवाला देतात; पण माझ्या 
माहितीप्रमाणें डॉ, कन्ने यांना द्राविड उत्तरेकडून 
आले हें मत अमान्य आहे असे वाटत नाहीं, डॉ. 
चतजींच्या अभिप्रायाविषयीं तर शुकेस तिळमात्र 
जागा नाहीं, 


डॉ. चतर्जीचे मत 

“ मुंबई भारतीय विद्यामवना*मार्फत “४९० 
&४९(वेदिक युग) नांवाचा मोठा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला 
आहे. या ग्रन्थांत डॉ. सुनीतिकुमार चतर्जी यांनीं 
लिहिलेल्या एका अध्यायाचाहि समावेश झालेला 
आहे. त्यांत डॉ, चतजींनीं वेदकाळींच आरय-द्राविड 
संस्कृतिसंगमास प्रारंभ झाला असे अनेक प्रमाणे 
देऊन विदाद केलें आहे, अलिकडे डो. चतजींचें मत 
बदलले असेल तर कोणास माहित ? डॉ. चतर्जीच्या 
मताचा अंदाज येण्याकरितां त्यांच्या सुविख्यात 
ग्रेथांतील पुढीळ उतारा पहा: “2 15811208४268 
11001 7९172 7९01806 ७४१. ोव्कतणा- 
418001811818 13) उिशाष्टुका फ&'2 
1318011811, उ९७1]-॥1011171111161', '160810- 
13१1181 ...... गृ)८768 818 8४811 80116 
"7१18808010 1037801181 81117101९8 
17 1361891688 [011010105, [०111101087 


न. भा, ५ ३३ 


अनुक्रमणिका 


3एपा छळ 810 ए००७७ए]819; 0ए. ॥॥1866 
६8४6601९18 फां 1)180ाता8ा8ल छा'€ 
1101. 00॥॥11180 ४0 1381128168 810018 0४ 
10पपत उग पिला बळ ॥॥100-4%"एका 
गऱाणटण288 8180 ... ... ... ”( 13९1978166 
गळणे. 15 07002टटाण 810 128ए९101- 
1061, 2926 284. ) 

भारतीय आर्यभाषा-वर्गोवर तथाकथित द्राविड 
परिणाम खोलवर झालेला आहे असें सप्रमाण सिद्ध 
करणाऱ्या डॉ. चतर्जीचें मत आज बदलले आहे 
असे क्षणभर ग्रहीत धरलें तरी सत्यान्वेषर्णांत ब्यक्ती- 
पेक्षां त्यांनीं प्रकाशांत आणलेलीं प्रमाणें जास्त 
मोलाचीं मानलीं पाहिजेत. 

संस्कृत भाषेंतीळ “ पुष्प आणि पूजा? हे 
शब्दच प्रथम आर्येतर द्राविड भाषेंतील आहेत, 
असें तज्ज्ञांचे मत आहे, जोपर्यंत ही द्राविड “मातः 
नव्हे असं सिद्ध झालें नाहीं तोंपर्यंत ही द्राविड- 
समस्या अमान्य करणें हा केवळ दुराग्रह वाटण्याचा 
संभव आहे. 


पण डॉ. सांकळिया म्हणतात 

महाराष्ट्र व गुजरात-संस्क्ृति संमिश्र नाहीं. “आर्य 
व द्रविड-संगम प्रथम कर्नाटकांतच झाला, ?? ( मौज 
दिवाळी विशेषांक १९५४ ) असे डॉ, सांकळिया 
निःसंदिग्ध गाब्दांत लिहितात. 

यांचा सरळ अर्थ काय ? उत्तरेकडून आर्येजन 
गुजरात व महाराष्ट्रांत आले; पण द्राविडांचा संपर्क 
कर्नाटांत प्रवेश करीपर्येत झाला नाहीं; आणि त्यांचें 
असे ठाम मत असल्यासुळेंच गुजराथेतीळ प्राचीन 
ब्यक्ति व स्थलनापाशीं द्राविडांचा संवंध लावणें डो. 
सांकळियांना हास्यास्पद वाटत आहे. 


६ महाराष्ट्रनसंस्कृति परिसंवाद १, यांत डॉ, सांक- 
ढिय़ांप्रमाणे प्रा, गं. बा, सरदार व श्रीमति दुर्गा- 
ताई भागवत यांनींहि भाग घेतळा होता. ( मौज 
दिबाळी अंक, १९५४ ) , आपल्या अभ्यासांत महा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शि... "१ त्र 
ळ& )&09"स्व् > 
नवभारत दरे 
*््धी॑ ७५ प १९ 
*> (च "नू 
म <&.अमृतमहोत्सवी, > 
्ः जे डू 1 
श्र न वष >> अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


राष्ट्रसंस्कृति संमिश्र खरूपाची असल्याचें निददो- 
नास आलें आहे, असें या उभय विद्वानांचे मत 
आहे. महाराष्ट्रांतील भक्तिपंथारचे निरीक्षण केलें 
असतां, ““ झाडिमंडळांतील, मरहट्ट्यांच्या त्रोळीला 
राजभाषेचे ऐश्वर्य लाभळें, ” आर्य व द्रविड यांचा 
संगम प्रथम कोणत्या प्रदेशांत झाला. याबद्दल त्यांनीं 
कोणतेंच मत मांडलेले नाहीं, पण मराठी संस्कृतींत 
उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक प्रवाहांचे मिश्रण आहे या 
मताला त्यांचा विरोध नसावा असें मला वाटतें, 
असें प्रा, सरदारांस दिसून आल्याचें ते लिहितात. 
आणणख्वी एका निराळप़ा भूमिकेवरून श्रीमति दुर्गा- 
त्ताई भागवतांनाहि असेंच आढळून आलेलें दिसतें, 
महाराष्ट्रांतील लोककथा व॒साहित्यांतील आगळय़ा 
प्रकारांत आयेतर ( देशी संस्कृतीचा ) अंश बराच 
आहे असे त्यांचें म्हणणें आहे. मोजेतील वरील 
लेग्वांत उत्तर देतांना मी त्यांना एकदोन प्रश्न विचा- 
रले होते ( सत्यकथा १९५५ ), महाराष्ट्री मनुष्य 
आणि मराठा मनुष्य या दाब्दांच्या योगें डोळ्या पुढे 
निरनिराळे दोन ' जन *समाज कां उभे राहतात. 
हं संस्कृतींतील दोन वेगळे थर आहेत ही गोष्र 
खोटी नाहीं ना १ मग ही ' वस्तुनिष्ठ भूमिका ? होत 
नाहीं काय ? ' देशी च्या अस्तित्वाबद्दल कोणाचेंच 
दुमत नाहीं ! तर ' देशी ? यांत ध्वनित होणारा 
अर्थ काख ? तद्देशीय जनाला देशी ( गकाउंए७ ) 
म्हणून नांव ठेऊणारे कोण ठरतात ? प्रांतांतील 
बोलीला देशी असे म्हटले जाते यावरून संस्कृत 
भाषा कोठली आणि कोणाची म्हणून अर्थ होऊं 
शकतो १ बाकूप्रचार, म्ह्णी वगेरेंतून ध्वनित होणाऱ्या 
कटडुसत्याकडे डोळेझांक करण्याने आपण सत्याकडे 
पाठ फिरविल्यासारख होणार नाहीं काय ? 


डॉ. सांकळिया यांना “ सत्यक्थे'तील या 
प्रश्नांत उत्तर देण्याची आव्यकता वाटली नाहीं, 
असे दिसते. उत्तरभारतांतीळ संस्कृतजन्य 


सर्व बोळींतून आढळणारा द्राविड अंश दक्षिण 


अनुक्रमणिका 


पंथांत समाविष्ट होणाऱ्या या लाटमऱ्हाटांत 
मात्र नसावा असे म्हणणें सयुक्तिक होईल काय ! 
प्राचीन संप्रदायाप्रमाणें पंचद्राविडांत गणल्या 
जाणाऱ्या या लाटमऱ्हाटांत द्राविड संस्कृती आढ- 
ळत नाहीं असे म्हणणें पूर्वेतिहासाशीं विसंगत होणार 
नाहीं काय १? अक्या प्रकारचे त्यांचे मत असूनहि 
आपल्या मतास डॉ. चतर्जी आणि डो. कत्रे यांचा 
पाठिंबा आहे असें ते भासवितात. 


ठयक्तिनामांच्या प्रश्नाकडे पाठ कां फिरवली ? 
स्थलनामांची चर्चा पुन्हां एकवार नवभारत 
( १९५५ ) आणि महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका 
( १९५६ ) यांत आली. लिळाचरित्रांतून भार- 
तीय संस्कृति-समस्येतीळ संविद्ध प्रश्न सोडविण्यास 
अपूर्व असा नवा प्रकारा लाभत असल्याचे मी त्या 
लेखांत विद्वज्जनांस विशद केळे, ' पाळी भाषा ? 
हें नांव कसं आले याबद्दल विद्वानांत चर्चा चालली 
आहे, पाळी-पाली हें स्थलनाम आहे, याचा अर्थ 
खेडं. संस्कृत ही कांडी विशिष्ट जनांची भाषा, 
पाळी बहुजन समाजाची भाषा, गोतम बुद्धाने बहु- 
जन समाजाच्या उद्घाराकरितां त्यांच्या भाषेतूनच 
उपदेश करण्याची प्रथा आरंभिली, हें सुपसिद्ध 
आहे, बहुजन समाजाची भाषा म्हणजे खेडुतांची 
भाषा; ग्रामीण भाषा, असा त्याचा अर्थ होतो. 
पाली म्हणजे गांव किंवा खेडें, 
डॉ. सांकळियांच्या ग्रंथांतील प्राचीन व्यक्ति- 
नामांतूनहि अज्ञाच प्रकारची आश्चर्यकारक बहुमोळ 
माहिती उपल्ध होत आहे. त्या योगें गुजराथ, 
महाराष्ट्र व कती यांतील संबंधांवर नवा प्रकाश 
पडत आहे. इतकेंच नन्हे, तर डॉ, चतर्जी वगैरे 
विद्वानांच्या मतांस पोषक असा उत्तर भारतांतील 
द्राविड - समस्येचा उलगडा करणारा अर्थहि 
ध्वनित होत आहे. नसुन्याकरितां म्हणून नवमभार- 
ताच्या ( ऑक्टोजर-नोब्हेंबर ) अंकांत अल, यछ, 
अम्म सारखीं तीन चार नांबें मात्र घेऊन त्यांचें 


त्यांतन 
०९ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१... तु त्र 
ष्& /6"स्व् 3७ 
नवभारत 
क्ली ७५ घो” 
*। डॉच र 
म <&.अमृतमहोत्सवी, > 
षः ने. टू (शि 
श्र न वष >> अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकाठीन संवंध 


विवेचन केलें, पण दुर्दैवाने डॉ. सांकळिया 


या माझ्या विवरणांतील मुद्दे आपणांस मान्य 
नाहींत असं सांगत आहेत. पण त्यांनी कोणताहि 
नवींन सुद्दा मांडला नाहीं. अछ, यलछ, अम्म 
यांचा त्यांच्या मताप्रमाणे तरी अर्थ काय होतो हेंहि 
विशद करीत नाहींत. न्यक्तिनामांच्या चर्चला बगल 
देऊन पट्टी-हट्टी या स्थळनामांचा जुना वादच ते 
उकरून काढतात, पण पट्टी-हृट्टींच्या त्यांच्या चर्चेला 
उत्तर देण्यापूर्वी ब्यक्तिनामावरील त्यांच्या म्हणण्याचे 
विछेष्रण करून त्यांतील सत्यांशा तपासून पाहणें 
जरूर वाटतें. 
अल्लस्मा बव यल्लम्मा 

डॉ. सांकळिया आपल्या ग्रंथांत लिहितात कीं. . . 
1389 ॥॥8७88४९1 11 68101४ ४168851 131'811- 
711118 190 ७॥०ए४॥॥ 1110 ए6९ 181188 
० पैह्म88 ७० ७७8 ॥॥00७७७ए णाला 
ह्ि11ए (3068. (१. 118 ) , गुर्जर देशीय 
सेन्रक राजघराण्यांतीळ निकुम्माछशाक्ति हें नांव 
शैव-द्राक्त पंथांतील आहे. हें माजे म्हणणें मान्य 
आहे कां, हें सांगत नाहींत. अल आणि कल हीं 
नांवें शिववाचक आहेत म्हणून अछ आणि कल 
हीं गुजराथेंतील व्यक्तिनामे, घराण्यांतील उपास्च 
देवतांचीं-शेव सांप्रदायाची आहेत. याचाहि त्यांनीं 
इन्कार केलेला नाहीं, पण गुजराथेंतील अलछ हें नांव 
देशीय नव्हे असें नुसतें सुचवितात, तें देशीय नांव 
आहे असें ठरलें तर कर्नाटांतीलळ अलछुम या शैव 
सांप्रदायांतील नांवांश्रीं त्याचा संब्रंध आहे असे कवूल 
करण्याची पाळी येते, अल हें नांव कदा! प्रकारें 
प्रचारांत आलें असावें हें तरी त्यांनीं निवेदन करा- 
वयास नको काव | 


ग्रंथ लिहितेवेळीं डॉ, सांकळियांना आपल्या- 
पुढें आलेल्या अनेक पुराब्यावरून वरील गोष्टच 
पुन्हां एकवार ठांसून सांगावीशी वाटली आहे. 
* [8 118 8: 8 ४18106, 8008, 11817 


अनुक्रमणिका 


"6811858 


४७ ला ७8 ]प”8लिते गोक्कापा८ ण ॥0€ 
€श१6108, 10०) ऐ)७ छिकाठा 780 
पह्षणी 82 क्ी९' ऐपाछयांठ 0” झछिणपऱ 
७83७ हुप शाणपात 
8] ॥॥७ 010 7018 88 ठत 88 5101176 
3810018 ७१४७8 शाकतृप७]]ए तेव्लापगा० ८ट्र 
(७. 11॥ ), या त्यांच्या विवरणांत आणखी एक 
गोष्ट स्पष्ट होत आहे. ती ही कीं तेत्तिरोय आदि 
संहितांतील वेदिक परंपरा खंडित झाली |! वैदिक 
संप्रदायाला हार खावी लागळी ! म्हणूनच अह, 
जलछ, कल, वळ नांवें लोकप्रिय झालीं | यावरून हीं 
नांवें वैदिक संप्रदायाच्या बाहेरील आहेत; देशी 
आहेत असेंच म्हटल्याप्रमाणे होत नाहीं काय १ 

न्यक्तिनामांपासून सांस्कृतिक इतिहासाला कशी 
मौलिक माहिती उपल्ध होते, याचें विवेचन कर- 
तांना डॉ, सांकळिया लिहितात, “ ४७४ ज९७. 
पा! ( 7615018] 181168 ) का'९ डा5्टणा- 
1108111 1181188. ']'11811811168 1189 812117- 
िण७ लाटण ०7 7लाट्ांण्७ (811त८- 
९185 ० ऐ02 08७8015 [0] य. 006 
7810188 ० ॥)७8 9४6” (7.5,6).या 


त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे न्यक्तिनामे आणि कुलदेवत 
किंवा घार्मिक परंवरा यांत निगडित संत्रंध असतो. 
हें खरें मानळें तर अल, कळ, यछ, जळ हीं नांवे 
मात्र वरील नियमास अपवाद कशीं होतात ? कां 
होतात ? 

राष्ट्रकूट राजांच्या वेळीं लिहिलेला “ यशस्तिळक.. 
चम्पू * नामक एक महाग्रंथ उपलब्ध आहे. यावर 
आसामचे डॉ. हंडीकी यांनीं विवेचनात्मक मोठा 
प्रबंध लिहिला आहे,यावरून नवब्या-दहाब्या शतकाच्या 
सुमारास आपल्या देशांत शेव संप्रदाय किती प्रतल 
झाला होता हें कळून येतें. लिळाचरित्रांतील व 
स्थानपोथ्रींतीळ वणेनावरून महाराष्ट्रांत त्याकाळी 
लिंगाचीं देवळें नसलेले खेडें नसावे असें वाहूं 


2५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2 थद्वारे र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


५... ७ 
&-/ २ ते 1 


[५ १९/) न्न व्य 
९२ &. ७ 


क चै 
र ज्र ७५ प न 
न्< (अमृतमहोत्सवी (१ 
9 च र ऊ) 


्ं 


४*"प् 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


लागतें. कर्नाटांतील गोष्ट तर बोळावयालाच नको | 
सौराष्ट्र सोमनाथाचें नांव लाट-मऱ्हाट कर्नाटांत 
घरोघरीं ऐकूं येत असं, वावरूनहि या तीनहि प्रांतां- 
तील शैव संप्रदायांतील अल हें नांव एकाच परं- 
परेंतील आहे असें सिद्ध होत नाहीं काय ? 

उत्तर हिंदुस्थानांतील लकुलीज्रप्रणीत शाक्‍तपंथ 
६ न्या शतकाच्या सुमारास गुजराथेपर्येत पसरला 
डोता ( भारतीय विद्याभवन ग्रंथ, भाग ३ रा) 
हाच काळामुग्व शाक्तपंथ कर्नाटांतहि बळावल्याचे 
१० न्या, १२ न्या शतकांतील शिलालेखावरून 
उघडकीतत येतें. यावरून अल आणि यछ (जलछ ) 
हीं नांवे तीन्ही प्रांतांतील शैव-ह्याक्त पंथांत अस- 
ऊेली समानताच प्रत्ययास आणीत नाहींत काय ? 
देवी अंबाजी 

अलहछप्रमाणें यछ, जछ ही बाबहि डॉ, सांकळियांना 
मान्य नाहीं, पण ते कारणें सांगत नाहींत | लिळा- 
'वरित्रांत व इतर ऐतिहासिक कागदपत्रांत आढळ- 
णारें यण जळण हें नांब कदाचित्‌ महाराष्ट्रांत 
प्रचलित असेल, पण गुजरातेत त्यांचे काय, असें 
त्यांना म्हणावयाचे आहे काय ? कर्नाट, मऱ्हाटांत, 
बहुम्मा देवी बहुजन समाजाकडून मान्यता पाव- 
जेळी आहे, गुजरातेत आज “ यछ ? म्हणजे “सर्व 
हें विशेषण रूढ नसेल; पण अम्मा -अंब्राजी ही 
देवी तरी लोकप्रिय आहे ना? 

डौ. सांकळिय! यांच्या यादींतील पुढील नांवें पहा 
( पान २०६-२०७ ) : कोळा नामक एका न्यक्तीला 
“आम्बा? नांवाचा मुलगा होता, या ठिकाणीं कोला ह 
लांवहि अभ्यसनीय वाटते, भवानी अंबादेवीला'कोला- 
सुर भयळुरी? असं वर्णिलेले आहे आणि मंड राक्षसाचा 
संद्वारहि् या देवीकडून झाल्याची पुराणकथा आहे 
'कौलमुंडजनांची आठवण देणारी स्थल-ना्मे लाट. 
मऱ्हाट-कर्नाट या तिन्ही भागांत आहेत, (याचें 
विवेचन पुढीळ लेखांत करूं), या तीनहि प्रांतांतील 
ऱहुजन समाजाची ही कुठदेवता आहे, यावरून 


अनुक्रमणिका 


: आम्वा ? हें नांव ( शक्ति ) देवी संप्रदायांतील 
आहे याब्रह्ूळ हेका वाटत नाहीं. महाराज श्री- 
घरणीगाच्या एका सुलाचें नांव : आम्व ? ' सिंह 
असें आहे. एका ग्रामप्रमुख म्हणजे : महाजनी*चे 
नांव आमिग होतें. अशाप्रकारें रावापासून रंकापर्यंत 
असलेलें हे नांव परप्रांतांतून आलें म्हणणें समंजस. 
होईल काय १ 

हीं नांवे अवू पर्वताच्या परिसरांत आढळली 
असल्याचें डॉ. सांकळियांच्या यादीवरून दिसतें. 


या पुरातन भवानी अंब्रादेवीचा संबंध डोंगराशीं 


असल्याची शंका येते. गुजराथेंतील पावगड, गिरनार, 
अबूसारखीं देवीची क्षेत्रे ध्यानांत ध्यावी, महाराष्ट्रांतील 
माहूर , तुळजापूर , प्रतापगड, ( पुण्याजवळील ) 
पर्वती ब चतु:शुंगी देवींचा डोंगराशीं असलेल! संबं- 
घच सिद्ध करीत आहेत, कर्नाटांतीलळ यललम्माला 
६ डोंगरदेवी ? 
“ अम्मनवरु ? चीं देवळें डोंगरावर असलेलीं मिळ- 
दात, म्हेसूर प्रांतांतील यलम्माला ' उच्चंगी देवी ? 
असें पर्यायनाम आहे.  उत्तंग शंग? याचे त 
रूप म्हणजे ' उच्चंगी ' असें तेथील स्थलपुराणांत 
सांगितलें आहे. 


डोंगरांच्या कड्यावर असलेल्या या देवीला त्या 
केड्यावराळ गडांची संरक्षक-देवता म्हणून दुर्गा असं 
( अंब्रा-मबानीला ) दुसरें पर्यायनांव प्राप्त झालेठे 
दिसतें, पर्वतप्रदेशांतील देवी म्हणून हिला * वन- 
देवी ? हें नांवहि साथ वाटतें लिळाचरित्रांत वन 
देवी आणि वनदेव बऱ्याच वेळां भेटतात. हीच 
हटगार धनगरांची “ बनाई'-'बाणाई 


महामाता । 
बनुताई आणि ब याबापू या 


नांवाच्या व्यक्ती 
महाराष्ट्रांत आजहि आढळतात गुजराथकडेहि 
हे नांव प्रचारांत आहे. बातापी येथीळ बन- 
शकरीदेवी कर्णाटांत सुप्रसिद्ध आहे, बनशकरी 
आट-मऱ्हाटांच्या * घनीभूत  सीमेशी बिलगून 
अथे केल्यास वरील व्यक्तिना्मे कानडी म्हणावयाची 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. थद्वारे र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


असें पर्यायनाम आहे. शिगाय' 


व .. 

५./ ठल 

र्व ते ७ 
व्य नवभारत २ 
ह ्ि ७५ न १९ 
च्छ चि 

७४ (ण रतमहोत्सवीह 


४ हु नशी ५, 
) कट १ डर यी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकालीन संबंध 


काय असा गोंधळ उत्त्पन्न होतो ! ञ्यंबकेश्वर डोंगरा- 
वरील देवी वेदकालीन त्र्यंबकेश्वररीची आठवण देते. 
गुजराथेंत ' श्रीस्थळ ' नामक देविक्षेत्र आहे. * श्री 
सूक्तां ' तच ' त्र्यंत्रके देवी'चें नमन येते ! अश्या 
प्रकारें हदी डोंगरदेवी र अंग्रा र अम्मा लाट-मऱ्हाट 
-कर्नाटांतीळ यू ( म्हणजे सर्वांची ) अम्मा म्हणजे 
लोकमाता असें सिद्ध करण्यास हा पुरावा पुरेसा 
नाहीं काय | 

गुजरदेशीय ' बहुचराजीचा ? थोडा उछेख डॉ. 
सांकळियांच्या ग्रंथांत येतो, देवीची क्षेत्रे अरण्यांत 
असतात असेंहि तेथे नमूद केलें आहे. 0पा7 
४७० 180685 80-88 170 एतत 
( ता ) ॥8ए९ 80 187 ७6801 एरगाठपएया 
४० ७8 1718710168 6७0” (0०6१888685, उगा 
पड 685९ क्षी 118701 (0). ७७०१ 
110118, 1 811) 110. 80178. १110111९07 1806 
18 १७11018191, (118 1100९11 3९008- 
ठोक्चाच्यां) ण 3िळ्ापलाछा'ता. 1180011018 
शांए९ 10 111711 88 10 10८ 1806९ ऐटापष्ट 
8 ७181111800 [1800 ॥]॥०पछाण 118 ॥]शा- 
01160 ७७106, ऐ०फा ॥०पर&8ए७0 1018 छा 
101100", [01808 आकषण 0011९6 
18171101९8, ७] कीला 8 (ख0तत88 फा 
७० 87910 1088 (89४8, फ)]61 ]]९०७16 
रिण) 81 त 1881 8९81९1 10९6000101 
1118 [01808. (31 118 ॥]11'2016111)168, 118 
8111811881, 18 8910 (० 0७8 ॥॥७ 881128 
- (11528. 1) ) - 70. 82. 

शिलालेग्वांतून दोनदांच उल्लेच असला तरी हें 
क्षेत्र सुप्रसिद्ध असल्याचें डॉ. सांकळिया नमूद कर- 
तात. उत्कीर्ण लेखांतील उल्लेखांच्या आंकडेवारी- 
वरून तत्काळीन ब्यक्तिनामांचे किंमा स्थलनामांचें 
महत्तवमापन-लोकप्रियता, तत्कालीन रूढि, संप्रदाय 
यांचा ओघ यांविषयीं ठाम मत जनविणे किती 
घोक्याचें आहे हया ठिकाणीं उघड होत आहे. 
तरीपण हीच गोष्ट नेमकी डॉ, तांकळियांकडून 
माझ्य़ा लेखांवरील त्यांच्या टीकेंत घडलेली आहे, 


अनुक्रमणिका 


श्रीमति सुमतित्राई मुळे या माझ्या विद्यार्थिनीने 
कर्णांट ब डेक्कन ( > महाराष्ट १ ) मधील प्राचीन 
नांवांचा (इ, स, ४००-१३०० ) माझ्या पद्ध- 
तीनेंच अभ्यास केला आहे, “ त्यांना आढळून 
आलेल्या २००० नांबांच्या यादींत गुजराथेतील 
व्यक्तिनामांशीं तुलना करतां येतील अद्रीं फक्त 
सहांच नांवें आढळतात | ?! जसें कांहीं उत्कीणे 
लेख म्हणजे तत्कालीन समाजाचें सर्वोगीण दर्शन 
घडविणारी वर्णनेंच ! संख्याशास्त्राचा सत्यसंशो- 
घनाच्या कायोत अशा रीतीनें अनाठायी वापर 
करून दृष्टिश्रम उत्पन्न करणे संशोधकास शोभतें 
काय ?£ 
माउली-माता : अंबा 

“ दूघरूपी माता ' ( उदात्त अर्थानें जीवन- 
दाती ) माउळी असा ' अम्मा ' यांतील मूळ 
अर्थ आहे, हा देशी शब्द आहे. संस्कृत भाषि- 
कांनीं याचे भाषांतर करून माता-माउळी असा 
नवीन प्रतिशब्द बनविला आहे. मातापूर-माउली पूर- 
माऊर हें स्थलनाम तेथील देवीवरून आलेलें 
आहे. यावरून येथील देवीचे नांव माता-देवी 
-माउलीदेवी असलें पाहिजे असें निराळें सांगावयास 
नको. पण आज या ठिकाणीं पूज़िल्या जाणाऱ्या 
देवीचें नांव ' रेणुका ' असे आहे, रेणुकेलाच यछम्म 
असें पर्यायनाम असल्याचें पूर्वी विशद केळें आहे. 
यावरून यलछम्मा > अम्मा र अंत्रा > माता > 
माउली असेंच आणखी एका दिशेनें प्रत्ययास येत 
आहे. कोंकणप्रांती अंब्रादेवीला “' माउली-देवि ? 
असें नांव सर्वत्र रूढ आहे. कर्नाटांत अम्मा 
( अम्मनवरु ) असें देवीचें पर्याय नांव प्रचारांत 
आहे. गुजराथेंतहि माता-देवीचा संप्रदाय रूढ आहे, 
असें डा. सांकळियांच्या उल्लेखावरून दिसते. 
गु)8 (0१88688 1001) ॥॥७ १९80010 
ट्ांए€1 उग. 1381008 ४७७1887 366118 
४0 ७8९ 8 ४४७७8 जा वळा 0008838 
(1. 89 ). याबद्दल कसून पाहणी केली असती 


ऱ्य 


३७ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तर-अबू , गिरनार, पावगड हीं क्षेत्रे लक्ष्यांत घेतलीं 
असतीं तर-डॉ, सांकळियांना “' माता-संप्रदाय रूढ 
-असावा असे दिसते, ( 522108 ) '- असे तंदिग्ध 
विधान करण्याची जरूरी पडली नसती | 

शिवाय माता-अंब्राजीचा, डोंगराशीं संत्रंध असल्या- 
चेंहि त्यांना सांगावें लागळेंच आहे. ते लिहितात: 
(1891 पारए७ 1186000110018, 1067९, 
ठांए8 ए5 लेए8 ७७०१; ॥॥९ ७18065 ०॥- 
शांण, काणंतृप19 017 88016011685, ७१118. 
83 (1 18 11700801९2 118 ६॥९ 1800 ॥- 
पपकलॉडेते उग 8 झते ति'85(-]ए2 1९0 
8४0० 8 182 10011 8०8 छ0ण्पट्यांपच्चा 
78०18 810 ॥॥७ ७९012 ० ॥॥८ ७०त- 
१९88, ९ए९॥ 1 1७2 0९100९, 08081116 
ए०पाका', ग 0०08-(0018] पार] [3९00१ 
(0. 82 ). 

देवी माताजीविषयीं आमूलाग्र माहितीची 
सूचना शिलालेखांतून मिळत नाही. अशी डॉ. 
सांकळियांची तक्रार आहे, मानवसमाज गुरेंढोरें 
पाळून उपजीविका करीत असल्यास त्या काळच्या 
निसर्गपूज़ेचा हा प्रकार आहे, उत्कीण लेखांतून 
समाजरूपी ' सहत्तशीर्ष ? महापुरुषाचे किती 
अल्पांशञानें देन घडते हें ध्यानांत घेतळें तर 
अक्षा लेखांवर अवलंबून तत्काळीन समाजस्थिती- 
विषयीं ' हें असेच असलें पाहिजे ' अद्षा तऱ्हेचा 
आग्रह धरणें समपक होईल काय ? मातादेवी 
चाळुक्यपूर्वकालीन असेल किंवा नसेल तरी या 
देवीचें पर्थ चाळुक्यक्राळानंतर वाढलें असाच असें 
डॉ, सांकळिया म्हणतात ! गुजेरदेशांतव नऱ्हे, 
भरतखेडांत सर्वत्र ब्रहुजनसमाजञास जिन्हाळ्याची 
वाटणारी मातांदेवीची ही जत्रा चाळुक्यकाळानंतर 
प्रारंम झाळी असा तर्क करावयास, कांटेकोरपणा- 
विषयीं दक्ष असळेळे डॉ, सांकळिया कांहीं आधार 
दाखवितीळ काव ? 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


अम्बा < अम्मा ही वेदपूर्वकाळीन देवी आहे 

डॉ. सांकळियांच्या प्राचीन व्यक्तिनामांतूनच 
भक्कम पुरावा मिळतो असें मला वाटते. अग्त्र हा 
शब्द वेदांतून येतो. वेदांतील उल्लेख प्राचीनतम 
या. श्रद्धेवर, देशी अम्म शब्द प्राचीन वाटणाऱ्या 
अंबर पासून निष्पन्न झाला असें मानण्यांत येत 
असे, पण अलीकडे उच्चारशास्त्रज्ञांना तें पटेना, 
अम्बपासून अम्म शब्द निष्पन्न होणें उच्चाराच्या 
दृष्टीनं अगाक्य वाटूं लागले, मकाराचें “व'कारांत 
परिवतेन होऊं शकते पण * व'कारापासून 
* मकार झाल्याची उदाहरणें दुर्मिळ आणि 'वरका- 
राचा “ ब'कार होऊं शकतो. पण मुळांतच 
* बरःकार असेल त्याचा “ वकार होत नाहीं. 
आम्रपासून आंब्रा शब्द निष्पन्न झाला हँ यथा- 
क्रम आहे. याच प्रमाणे अम्मपासून अंबर हा शब्द 
निष्पन्न झाला असावा, असं मानणें अनिवार्य 


झाळें आणि आज बहुतेक तज्ज्ञांचे असंच मत 
आहे. पण * अम्म ? आणि ' अम्च? यामधील 


दुडा ' अम्व ? हा असावा असें तर्काने सिद्ध होत 
असलें तरी प्रत्यक्षांत तसा प्रयोग आढळत नव्हता. 
पण डॉ. सांकळियांच्या व्यक्तिनामांच्या यादीनें ही 
उणीव भरून काढली आहे. अशा बहुमोल माहि- 
तीचा संग्रह केल्याबद्दल डॉ. सांकळिया अभिनंदनास 
पात्र आहेत, 
लाट-मऱ्हाट-कनोट म्हणजे कुंतळ देश 

या. तिन्ही विभागांतील देव-शीव-ळिंग आणि 
अं्रामाता ही देवी डोंगरदेबी तिन्ही प्रांतांतन 
दृष्टीत पडते, शाक्तसंप्रदाय एकच प्रकारचा होता 
यावरून त्या तिन्ही सलग प्रांतांतील संस्कृती हि 
संल्य़ म्हणून समानच अतावी अते म्हणण्यांत मरम- 
साट कल्पनाभराऱ्या त्या कोणत्या, 
बरें होईल, धार्मिक परंपरा व कुल 
न्यक्तिनांम येतात अतत डॉ. 


आणि त्याच्या या सूत्राप्रमा शैव-दशा परे 

गान मी ताप्रमाणेंच शेत्र-शाक्त परंपरें- 
य शि न ल्व > 

न तावरू अलल, अल्हूण, अल्लेप, जल्हण, 


हे कळेल तर 
देवता यावरून 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सांकळिया सांगतात.' 


क 

शि... १९॥७७ 
%०> > “३७ >>» 
॥% नवभारत टले 
कसली ७५ 'चो>>* 
न« (अमृतमहोत्सवी (१ > 

८ क 
ळा. 'च.. वष > जू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकूकाठीन संबंध 


'यल्हण, यछम्मा आणि आमण सारखीं व्यक्तिनांवें 
_ संभवलीं, असे म्हणण्यांत चुकळें कोठें १ हें कळत 
नाहीं. पण डॉ. सांकळिया चक्क सांगतात कीं माझी 
'कुंतळ भूमिकाच कळत नाहीं | “ मला या विधा- 
नांचा अर्थच खरोखर कळत नाहीं. या अध्ययनां- 
तील माझा हेतु शुद्ध वस्तुनिष्ठतेचा होता; आणि 
उयक्‍तींच्या व स्थानांच्या नामांचा अगदीं कांटेकोर- 
पणें केलेल्या वर्गीकरणावरच तं अध्ययन आधारलेले 
आहे. (पा, ११) 

लाट-मऱ्हाट-आणि कर्नाट यांतील देवता आणि 
'बमेपरंपरा समान आहेत असा निश्चित ऐतिहासिक 
आघार उपल्ध असून त्यांवर आघारलेळे माझं 
विधान '* आुद्ध वस्तुनिष्ठ ' कसे नाहीं हे डा. सांक- 
ळियांनीं दाणखवावयास नको होतें काय ? 

या तीन्ही भागांतील घर्मी व देवता एकच 
प्रकारच्या आणि त्या संप्रदायांतील व्यक्तिनामे 
एकाच तऱ्हेची आहेत असें म्हटळें असतां त्यांत 
चुकले कोठें १ हें उघडकीस आणण्यांत ल्यांनीं कां 
-गय केली ? 

* गुजराथ, महाराट्र आणि कर्नाटक यांचे भूत- 
काळांत भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजकीय संत्रंध 
होते यांत कांद्रींच शंका नाहीं ! असे डॉ. सांक- 
ळिया कबूळ करतात; आणि हा संबंध राजक्कीय 
प्रभावामुळे आळा होता असें त्यांना वाटते; पण 
यावरील त्यांनीं माझ्या शेकांना उत्तर देण्याचे मात्र 
टाळले आहे |! राजकीय प्रभाव समाजाच्या तळा- 
पर्यंत म्हणजे रावापासून रंकापरयेत जाऊन पोहोंचतो 
काय १ आणि आपला देश जिंकून आपणांवर सत्ता 
गाजविणाऱ्या परकीयांच्या परंपरेंतीळ नांवें गुजर 
राजांनीं स्वीकारली असे मानणें मानवस्वमावास 
घरून होईल काय ? असा माझा कांटेकोर प्रश्न 
होता, पण डॉ, सांकळिया कवूळ करतात तसें त्याना 
माझ्या भूमिकेचा अर्थच समजला नाहीं, तर ते 
उत्तर तरी काय देणार १ बादांतीळ दुसरी बाजू 
समजून घेण्यासाठीं सहानुभूति असावी लागते. 


दुसऱ्याची भूमिका लक्षांत घेऊन नंतर त्यांतील 
विसंगति उघडकीत आणावयाची असते. नाहींतर 
टीकेंत विषयांतरच जास्त होणार हें उघड आहे. 
डॉ, सांकळिय़ा * कांटेकोर वस्तुनिष्ठ भूमिका 
असावी ? असे म्हणतात, हृ मलाहि कबूल आहे, 
पण हा * कानडी राजकीय प्रभाव आहे ' हें प्रथम 
सप्रमाण ते सिद्ध करू दाकतीळ काय ? गुजेरप्रांतां- 
तील अछ--यहछू-अम्म सारखीं न्यक्तिनारमे ज्या परं- 
परेंतून संभवलीं, ती धार्मिक परंपरा कानडी राज- 
घराण्यामुळेंच येथें प्रचलीत झाली असे ते दाखवू 
दाकतील काय १? कानडी राजानी लाटदेश 
जिंकला आणि आपला धर्म व देवता या प्रांतावर 
लादण्याचा प्रसरत्न केला असें त्यांचे म्हणणें आहे 
काय १ आपल्या प्राचीन इतिहासांतीळ अदा 
उदाहरणांची आंकडेवारी मांडून बहुसंख्य प्रमाणांत 
अद्रा गोटटी घडून आल्याचे ते दाखवू शकतील काय १ 
कर्नाट राजघराण्यांनीं, माता अंवाजी कर्नाटांतून 
गुजरदेशीं नेळी ! ही देवता तर वेदपूर्वकालीन १ 
शिवलिंगपंथ सौराष्ट्रांत कर्नाटकांतून आला, त्र्ग्वेद- 
यजुवेंदान्तर्गत सूक्तांत रुद्र-शिवाची स्तुति आली 
आहे. “ अलल ? हं नांव प्रथम गुजरदेञ्ी आढळतें. 
रेणुका > यछम्मा ही उत्तरेकडूनच कर्नाटांत अव- 
तरल्य़राची शांका येते, सोरटी सोमनाथ व काळामुस्व 
शाक्‍तपंथ दे उत्तरेतून कर्नाटकांत आले; ही गोष 
मी नमूद केली असून त्यांला डॉ, सांकळियांनीं विरोध 
केलेला नाडी. अशाप्रकारे बहुसंख्य सांस्कृतिक 
प्रवाह उत्तरेकडन दक्षिणेकडे बहात आलेले इति- 
हासांत दाग्वले आहेत, विष्णु-कृष्ण पंथहि अज्ञाच 
प्रकारें उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आळा असावा असं 
मानण्यास जागा आहे, < विठूठु - विठ्ठल या 
शब्दाचा संत्रंध विष्णूशीं असल्याचे डॉ. चतर्जी 
आणि प्रिझुळस्कि सांगतात, आणि विठ्ठल शान्द 
कन्नड अतावा असं डॉ, सांकळिया नमूद करतात 
( पा. ११७ ) वेण्हु, विठ्ढु-विडठळ यांचा विष्णूशीं 
संब्रंव भाषाशास्त्राच्या दृष्टीनें समपक रीतीनें सिद्ध 
होत नाहीं, असे डच संशोधक पी. गोंडा यांस 


३९. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि 
१५४६ क्य 1 


५ १९/) क व्य 
९२ &. ७ 


वद ह ह. रे श्व 
|: ल्या ह 
न्ह<« अमृतमहोत्सवी >] > 
2: वर्ष _ य 
*्र- > प्त, - 
*«“-” क 
6908 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वाटतें. तरीपण वेदकालीन विष्णुकल्पर्नेत द्राविड- 
अंश बराच आहे असें त्यांचैह्दि मत आहे, 
तें कांहीं असो, एकूण विष्णू-विठ्ठू- 
पथथांत द्राविडअंशॉ& आहे यातरद्वळ दुमत नाहीं, 
विष्णू शब्द त्रब्ग्वेदांत येतो आणि या पंथांतील 
वासुदेव-कृष्ण-परंपरा उपनिषदांतून दृष्टीस पडते. 
विष्णू-विठ्छू या संप्रदायाचा उगम अदक्ा रीतीनें 
पंचनददेशांतच झाला असाऊा असें मानावयास 
ज्ञागा आहे. या प्रदेशांतील एका नदीरचें प्राचीन 
नांव चंद्रमागा होतं ! मथुरा-बृुन्दावनाकडून यादव- 
कृष्ण द्वारकेस येतो. बारान्या शतकाच्या सुमारास 
कर्नाटकांत द्वारावती निर्माण होते. 

विठ्ठल हें न्यक्तिनाम पूर्वी गुजराथेंतहि होतें. 
उछभ-संप्रदायांत विठ्ठलोपासना आहे. गुजरभक्त- 
शिरोमणि नरसिंह मेहताचें चरित्र या दृष्टीनें अभ्य- 
सनीय आहे. गुजरदेश-जनतेच्या अंत:करणाऱचा 
ठावा घेणारा हा देवहि अम्म-अम्ब प्रमाणें परकीय 
ठरण्याची आपत्ति ओढविणार आहे | शिवलिंग 
देवता अवेदिक आहे हें सर्वमान्य झालें आहे. 
महाराष्ट्री जनतेला वेड लावणारा चेद्रभागेवरील विठ्ठल 
कानडी | ' कानडी विठ्ठल ? हं म्हणणें महाराष्ट्रीय 
भावनेला ब्यथा देणारे असल्यास नवल ते काय १ 

तथाकथित द्राविडशब्दाच्या वापरानें सांस्कृतिक 
इतिहासाचे आकळन होण्यास मोठी आडकाटी येत 
आहे. द्रविड म्हणजे तामीळ ! तामीळ देश म्हणजे 
भारताचे दक्षिण टोंक |! आणि या तथाकथित 
द्राविडांचा भारताच्या उत्तरटोंकांतील प्रदेशावर 
प्रभाव तो कता ? म्हणून द्राविड समस्याच खोटी 
असे कांहींजणांस वाटतें, 

लाट-मऱ्हाट-कर्नाट यांतील प्राचीन सांस्कृतिक 
संबंध लक्षांत येण्यासहि : कानडी? या शाब्दप्रयोगा- 
मुळें असाच घोटाळा उत्पन्न झाला आहे. कुंतळ- 
भ्रूमिका मान्य केल्यास या सर्व वैचारिक गोंधळाचा 
निरास होणार आहे, प्राचीन कुंतळ देशी संस्कृतीचा 
आजचा अवरदिष्ट भाग म्हणून तो कानडी असा 
आप निर्माण होत आहे, 


अनुक्रमणिका 


समान देवता, समान धार्मिक आचार आणि' 


तन्मूलक समान ब्यक्तिनामें असलेल्या या सलग 
प्रदेशाला एकेकाळी समान ( एकच ) नांव असणें 
संभवनीय नाहीं काय? आणि तंत्रप्रथांत या माझ्या 


तर्काला पुष्टी देणारा ( द्वारकेपर्येत कुंतळ देश ). 


उछेन्य आहे. शाक्तपरंपरा वेदकालाइतकी प्राचीन 
आहे. महेन्जो-दारोंतील  लिंगयोनिप्रतीकें या 
मतास पाठिंबा देत आहेत. अक्या या अतिप्राचीन 


संप्रदायाचे विवरण करणाऱ्या तंत्रग्रंथांत कित्येक. 


प्राचीन, कित्येक पुरातन आठवणींची स्मृति 
संग्रहित झालेली आहे असें संश्ोधकांचें मत 
बनत चाललें आहे, प्राचीन * कोलाचार ? यांच्या 


तंत्रग्रंथांत कुंतल देशाच्या न्याप्तीचा उल्लेख असणें 


हें अर्थविहीन म्हणून बाजूस सारतां येईल काय ? 


आधुनिक सुशिक्षितांत आपल्या प्राचीन संस्कृति. 


व इतिहासाविषयी विशेष आख्या उत्पन्न झालेली आहे.. 
अशा साहित्यिकाकडून प्रांतोप्रांतीच्या जुन्या मौलिक 
परंपरा उजेडांत येत आहेत, वऱ्हाट-नागपूर प्रांताला 


कीर , भी 
पूवा * झाडमंडळ ? हें नांव असल्याचें मोठ्या' 


अभिमानाने सांगितलें जातें. याच प्रकारें गुजर- 
देशीय श्री नमदा शेकरजींच्या कवितेतील पुढील 
ओळी फार महत्त्वाच्या वाटतात. 

उत्तरमां अम्ब्रामत, 

पूरवमां काळीमात; 


छे दक्षिण दिशमां करन्त रक्षा कुन्तेश्वर महादेव 
. 
ने सोमनाथ ने द्वारकेश ए पश्चिम केरा देव 
॥॥116-810168 1] (दष 
1076 ७7 58711 र. ॥, “8५९, 7. 5 
हाटक ( मऱ्हाट ) देशाचें रक्षण करता हाट- 
केश्वर ( त्र्यंबकेश्वर ) | तर गुजराथचा 


क संर 
* कुंतेश्वर ? ! ् 


ु आधुनिक संवेदनाशील कदींच्या 
वार्चेतून अशाप्रकारे प्राचीन सुक्‍तस्म 
ऊटत असलेली प्रत्ययास येत आहे. * 

लार-मऱ्हाट-कर्नाट व अधिराज्य 
शातवाहून आणि चालुक्यांना 


सार्थ होतें असें म्हणावयास 


तींना वाचा 


असलेल्या 
कुतळाघिपति हें नांव 
अडचण कोणती १ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


118011 1.॥1218-. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राक्‌कालीन संबंध 


कर्नाटांतील घराण्यांनीं लाट मऱ्हाट जिंकून तेथें 
आपलें साम्राज्य स्थापिले. या समजुतींत कितपत 
अर्थ आहे, याचें परीक्षण होणें जरूर आहे. 
चालुक्‍्यानीं वातापीत म्हणजे कर्नाटकांत आपली 
राजधानी. नन्यार्नेंच स्थापिली ही गोष्ट सर्वमान्य 
आहे. हें घराणें तामीळ देशाकडून कर्नाटकांत आले 
असें कोणीच प्रतिपादन केलेळें नाहीं. चालुक्य 
घराणें अयोध्येकडून आलें या मतांत अतिशयोक्ति 
आहे असें मानलें तरी हा वंश आजच्या महाराष्ट 
किंवा गुजरातकडून कर्नाटकांत गेला, वातापी नवीन 
राजधानी केली असें म्हणणें चुकीचे होणार नाहीं, 
चालुक्य वंशांतील मूळपुरुषारचे “जयसिंह ) हे 
नांव विचाराह आहे. चालुक्यांच्या नब्या राजघानीं- 
तील बनशंकरीला “* विंध्यवासिनी देवी? असें 
वरणिलेळें आहे, ही देवी नन्यानेंच या प्रदेशांत आढी 
असें परंपरा सांगते, हिरवळीचा झाडी प्रदेश दुर्मिळ 
असणाऱ्या विजापूर जिल्ह्यांतील “ बनशंकरी ? 
देवी बाहेरून आली असावी हें सिद्ध करण्याची 
जरूरी दिसत नाहीं. आजहि बदामीच्या छोट्या 
डोंगरावर असलेली ही “ वनडशंकरी ' तिच्या 
नांवांतील औचितच्याबद्दळ विचार करावयास लावीत 
आहे, यावरून मला एवढेंच सुचवावयाचें आहे 
कीं कर्नाटकांतील चालुक्य घराणें आगि ' देवी 
बनदाकरी ? बाहेरून आलेली आहे हें खास, 
पुलकेशी नांबाचा संबंधहि देवीशीं पोहोंचतो. 
चालुक्य कीर्तिबर्माचा गुरु व मंत्री * ब्याघ्र- 
स्वामी ? नांवाचा मोठा तपस्वी विद्वान्‌ होता. 
५ शक्तिदेवी सिंहवाहिनी ? असें मानण्यांत येत 
असले तरी बाघहि या देवीचें वाहन होतें असें 
मानणारेहि आहेत. शाक्त उपासनेत आसनाकरितां 
न्याघ्रचर्माला विशेष महत्त्व आहे. तिंह हा हिंदु- 
स्थानांतील प्राणी नन्हे, बलवान , पराक्रमी या अर्थी 
६ बाघ ? असा वाकप्रचार देशीं बोलींत आढळतो, 
उपासक आपल्या उपास्यदेवतेच्या संबंधित वस्तूशी 


आपली स्मृति जोडीत असतात. ' श्रीपाद ? 
“काली चरण? सारखी ब्यक्तिनामे याच प्रकारचीं आहेत, 
आपण देवाचा हस्तक, आयुध, साधन अशीं उपास- 
काची हृढ श्रद्धा बनते, आपण देवाचा दास, कुत्रा, 
घोडा, खद्ध असें मानणारे भक्त आढळतात, 
अशा प्रकारच्या शक्तीचा अंद आपणांत वास करीत 
आहे अशी त्यांची भावना असते. श्री, शिवछत्र- 
पतींना ' भवानी तलवार ? वरदान मिळते. ' घर- 
शीग ? महाराजांच्या नांवाचा संबंध ( धरणी ) 
भूदैवीकडे असल्याचें दिसतें. त्याच्या मुलाच्या 
नांबातींल आम्ब-सिंह हे दोन्ही शब्द अर्थेपू्णे वाट- 
तात. यादवराय-मिछवाच्या नांबांतील शेवटचा 
:£ अम ? हा राब्द अम्बेवरून आलेला आहे, 
या देवीच्या हातांतील बिल्लू ( घनुष्य ) आपण 
असा त्या नांवांतील ध्वनितार्थ दिसतो, पुलकेशी 
या नांवांतील “ पुलि? म्हणजे ब्याघ्र याचा देवी- 
च्या वाहनाशीं संबंध असावा, शातवाहनांतील 
५ पुलिमाई ? या नांवाचा अर्थ ब्याघ्रदेही असा होतो 
दुग्घवाचक “ हाल हें नांवहि “ क्षीर ! ( सागर ) 
मातेचे सूचक आहे. 

कुंतलाधिपाते चालुक्य वातापीचे म्हणजे 
आजच्या कर्नाटकांतील असे म्हणतां येत नाहीं 
कुंतलेश सातकर्णी याची राजघानी पेठण, आणि 
ती महाराष्ट्रांत, म्हणून या राजघराण्यांतील परंपरा 
८: कानडी ? असे मानणें संयुक्तिक होत नाहीं 
आणि वर नमूद केल्याप्रमांणें तंत्रग्रंथांतील व 
आधुनिक सुशिक्षितांच्या सुस्त चेतनांतील स्मृति 
गुजरदेशहि एका काळीं कुंतलदेशांत मोडत होता 
असं सचवित आहे, 

डो. सांकळियांच्या ग्रंथांत अशाप्रकारे हा 
प्रदेश ( लाट-मऱ्हाट-कर्नाट ) समान धर्मपरंपरेचा, 
समान संस्कृतीचा एकच देश होता हें सिद्ध कर- 
ण्यास भाग पाडणारी अजून बरीच नांवें आहेत 
पण हीच चचा लांबली, त्यांच्या “ पट्टी-हट्टी'वरीळ 
मतांचें परीक्षण पुढील लेखांत करूं, 


न, भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


म्ह : च. 


| श्र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. सदाशिव आठवले 


“क्रणे कृत्वा घृतं पिबेत 


भारतीय तत्त्वज्ञानांतीळ एक दृष्टिकोण 

भारतीय संस्कृतीच्या आध्यात्मिक ब्रैठकीचा 
आजकाल फार बोलबाला आहे, झारताच्या एंत- 
प्रघानांपासून तर प्राथमिक शाळेतल्या दुसरीतल्या 
क तुकडींतल्या मुळापर्येत प्रत्येकाला भारतीय संस्क्र- 
तीविषयीं कांहींतरी सांगायचे असते. पाश्चिमात्य 
संस्कृति नुतती आधिभोतिक, शरीरपूजक आहे; 
आमची भारतीय संस्कृतीच माणमाची आत्मिक 
उंची वाढवू शकेळ असें सबीना ठामपणे बाटते. 
ज्या आत्म्याची उंची वाढवायची, किंवा जो उंच 
आहेच, त्याचें निश्चित स्वरूप काय ह्याचा खल 
केल्याखेरीज भारतीय तत्वज्ञानाचा अभ्यास होऊंच 
रकत नाहीं असा भ्रमत अगर्दी सार्वत्रिक आहे. 
छेहिक सुत्वांचा पाठपुरावा करण्यांत कांहीं तरी 
चूक आहे, कांहींतरी पाप आहे अशीहि एक 
भोळी आणि भोंगळ भावना किव्येकांचे ठायीं आहे, 
शरीरसुख तुच्छ, गद्दणीय मानणें, ]ारीर क्ेशांत 
कांहीं उदात्तता वाटणे; उपवास, ब्रह्मचर्यादि आत्यं- 
तिक इंद्रियनिग्रह हीं सूल्यें मानडीं जागे हे प्राचीन 
मेर्काय 'केतारांत पदोपदी आढळतें. विचारांत 
अस सुद्दाम म्हणण्याचे कारण असे की, प्राचीन 
भारतीय जीवनाचा आचार तसा. दिसत नाही, 


संसार त्याज्य, इह 
र त्याज्य, इहलोक निंद्य म्हणून तत्त्वांनी 


कितीहि म्हटळें तरी प्राचीन भारती 
कला, शिल्प, विज्ञान ञ्यश रवे 
हळ र रभ , गणित, राज्य्ासत्र, आयुर्वेद 

*हिक जीवन सुखी, समृद्ध, आनंदमय करणाऱ्या 
विविध विषयांचा एवढा न 
अभ्यास केला आहे कीं व मळ यव 
स केला आहे कीं त्या जगन्मिथ्यावादाची 
आणि ह्या पराक्रमांची सांगड घालणेंहि अभ्या 
सकाला जड बाटूं लागतें, येथें प्राचीन भारताच्या 


यांनीं वाडमय 
२ 39 


अनुक्रमणिका 


वेचारिक भूमिकेचाच तेवढा विचार कर्तव्य आहे. 
त्यासंवंधी एवढें नक्की म्हणतां येईल कीं उप- 
निष्रदे, पुराणें, ब्राह्मणे, श्रति, स्मृति वगेरेंतून 
आयुष्याच्या सुखदुःखाची सांगोपांग चिकित्सा 
अनेक ठिकाणीं केली असली, जीवित ब्यथे आहे 
तेन्हा. आत्महत्या करा असा संदेश कुठेंहि दिलेला 
नसला तरी इहलोकचे आयुष्य सुंदर, संपक्न आहे, 
हा लोक राहण्यायोग्य आहे, हें जीवन जगण्या- 
योग्य आहे असेंहि कुठें मोकळेपणाने म्हटलेले 
आढळत नाहीं, विचारवंतांची नजर कुठेंतरी पली- 
कडे लागलेली दिसते, हे जीवन अर्थशून्य आहे 
पण नाइलाजाने जगावे लागत आहे अस! एकूण 
रोख, आणि गंमत अशी कीं हा विचार केवळ 
वेदपरंपरेचाच नाहीं, वेदोक्त धर्माविरुद्ध एक प्रकारें 
बंड पुकारलेल्या, व मानणाऱ्या, ईश्वर. न मान- 
गाऱ्या जैन आणि बौद्ध विचारवंतांतहि जीवित द:ख- 
मय आहे, तृष्णा नाहीश्या करण्यांत, इच्छा मार- 
ण्यांत पुरुषार्थ आहे असे प्रवाह कायम आहेत. पुन- 
जन्माची दुसऱ्या लोकांची कल्यना सुटत नाहीं. 
मोक्षाठा निर्वाण नांव देण्यापलीकडे प्रगति होत नाहीं 
हा. दृष्टिकोण चूक की अरोबर, शास्त्रीय कीं 
अशास्त्रीय वगैरे वाद जरा वाजूळा ठेवले तरी 
तो भारतीय तत्त्वज्ञानांत अतिशय प्रमावी होता हं 
नाकबूळ करतां येणार नाहीं, 
विचारस्वातंत्र्याचे प्रतीक-चाबीक 
कळ डी वा ७. शोला 
टीनें आणि थेयीने सांगण नयी जागतान, (जत 
मड आ ल णारे दरशनकार निःसंशप थोर, 
विवेचल 33. च्या दशनाच्या 'एका' अंगाचे 

चन येथे करावयाचें आहे हे दर्शन म्हणजे 
चाबाक दशन बाहूस्पत्य र्त झरा र 

१ नास्तिक आणि लोकायत 


छ्र 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. ४.७ 
१४६ क्य 1 
(७ त "१ व व्य 
%-...>्म्ळ ७ 
4& र 
७. नवभारत रर शी 
र) च >१९ 


क र 
ह्यू ७५ 
न्« अमृतमहोत्सवी 
र 
४८ वर्ष 
२५१ ० 
् घर 4/ 

भो. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ कुण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । ' 


अश्शाहि नांबांनीं ते॑ ओळखले जाते. चार्वाक 
-नांवाची व्यक्ति होती कीं नव्हती अशा तऱ्हेचे 
अनेक ऐतिहासिक वाद आहेत. ह्या लेखापुरतें 
-जोळायचें म्हणजे त्या वादांशीं आपल्याला कांहीं 
कर्तन्य नाहीं. मात्र बुद्धकालापासून किंवा कदा- 
चित्‌ बुद्धपूर्वकाटापासूनच तर अगदी इसवी 
सनाच्या चौदा- पंघराग्या शतकापर्यंत चार्वाक- 
विचारप्रणाली अस्तित्वांत होती ह्याविषयी शोका 
नसावी. वैदिक आणि अवैदिक दर्शनकारांनीं आपली 
भूमिका मांडतांना लोकायत मताचा जो परामर्श 
घेतला, जीं मतें चावाकांचीं म्हणून उद्धृत केळी तींच 
काय तीं. आपल्याला ह्या दोनाचे थोडेंब्रहुत 
स्वरूप सांगतात, कधीं कधीं याचा अर्थी असाहि 
केला जातो कीं असे दशन मुळीं पूर्वी अस्ति- 
त्वांतच नसावे. आणि वादाच्या सोईसाठी हें 
इतर पक्षांनीं निर्माण केळे असावें. हा तक रम्य 
आहे पण इतिहासाच्या कसोटीला टिकणार) नाहीं, 
चार्वाकदशेन होतें, त्यावर विवरणग्रंथहि होते हे 
अनेक ठिकाणच्या उल्लेवांवरून दिसतें. पतंजलीचें 
महाभाष्य हें एक उदाहरण म्हणून दाखवितां येईल. 
( वर्णिका भायुरी लोकायतस्य । ७|३॥४५ ). 
चार्बांकाचे टीकाकार 

इतर द्शनकारांची आणि कांहीं संस्कृत कवि, 
नाटककार वगैरे साहित्यिक मंडळींची चार्वाकावरची 
टीका दोन प्रकारची आहे. एक भाग असा: लोका- 
यत फक्त प्रत्यक्न प्रमाण मानीत; विश्वाचा कुणी 
कर्ता किंग्रा नित्रंता नाही. असे म्हणत; अय्निद्दा 
स्वभावानेंच उष्ण, पाणी थंड, तसेंच जीवन, कात, 
चुना, पान एकत्र येऊन जपता लाल रंग होतो तसे 
कांहीं घटकावयव एकत्र येऊन चेतनामय जीवन 
होतें...वगेरे, परंतु चार्वाकांने तर्कशास्त्र, त्यांचे जीव - 
शास्र, त्याचें जीव्ञास््र, त्यांची विश्वकल्पना आणि 
ह्या सगळ्यांचा इतरांनी घेतलेला समाचार ह्या 
निबंधाच्या क्षत बसत नाहीं. 


चार्वाकदशनाच्या दुसऱ्या मागाची चर्चा करा- 
वयाची आहे, तो भाग म्हणजे त्या दशेनाचा सुख- 
वाद. सर्व टीकाकारांचा स्र असा कीं हा सुखवाद 
म्हणजे केवळ स्वेच्छाचारवाद होता. नीतिअनीतीचीं 
बंधर्ने नाहींत, कोणतेहि नियंत्रण मान्य नाहीं, 
उद्योग मंजूर नाहीं, कोणत्याहि मागौनीं शरीरसुख 
मिळतावींत आणि आयुष्पभर नुसतें भोगीत राहावे 
असे सांगणारे बेजबाबदार नास्तिक ते लोकायतिक 


किंवा चार्वाक असे चित्र त्यांचे टीका 
कार रंगवितात. चार्वाकीय़ांच्या नांवावर घात 


लेल्या आणि पुन्हां पुन्हां घोळविलेल्या 
यावज्जीवेत्‌ स॒खं जीवेत्‌ 
करणे कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्थ देहस्य 
पुनरागमन कुत: || 
ह्या वचनांतून चार्वाकासंत्रंधींचा इतरांचा ग्रह स्पष्ट 
होतो. वाल्मीकीसारख्या कवि खुद्द रामाच्या तोंडी 
लोकायतांची निंदा घालतो : 
कचिन्ञ ळोकायतिकानु ब्राह्मणांस्तात सेवसे । 
अनर्थकुशलाह्येते बाला; पण्डितमानिना; ॥ 
घर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्वुधा: । 
बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथे प्रबदन्ति ते ॥ 
( रामायण अयोध्याकाण्ड, अध्याय १०० ) 
मनुसारख्ा स्मृतिकार सज्ञनांनीं अक्षा मताच्या 
माणसाला वेंचून वाळींत टाकावा ( स साधुभिर्ब- 
हिष्कार्यः नास्तिको वेद्निंदकः । २-११ ) असें 
निश्नून तांगतो.  प्रत्रोबचंद्रोदथ ? नाटकांचा कर्ता 
कृ"्णमित्र  चार्वाकांची पद्धतशीर टवाळी 
करतो; लोकायतिकांच्या निंदेची ही परंपरा 
आजतागायत चालूं आहे, इ, स. १९१९ मध्यें 
प्रसिद्ध झालेलें वि. वा. नापट यांचें मराठी चार्वाक- 
दशशेनसार घ्या किंत्रा सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता ह्यांचा 
१९४० सालीं प्रसिद्द झालेला भारतीय तत्तज्ञाना- 
च्य़ा इतिहासाचा तिसरा खंड घ्या, दातयुत्तांच्या 


४ नास्ति मत्युरगोचरः । मूळ रछोकांतीलळ चरण. का, सं. 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... 2 
१४६ क्य 9 
शि... ळे ज्य 
ष्& 4 वेट र व्या 
नवभारत 
क्ली ७५ चोल 
डा वह र 
न्« अमृतमहोत्सवी, ् 
च. वर्ष 


१“ पट 
गर्व) ५, 
) कट १ यी . 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई 


नवभारत 


मध्ये प्रसिद्ध झालेलें वि. वा. बापट यांचें मराठी 
चार्बाकदर्शनसार ध्या किंवा सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता 
ह्यांचा १९४० सालीं प्रसिद्ध झालेला भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानाच्या इतिहासाचा तिसरा खंड घ्या. दासगुप्तांच्या 
मतें चार्वाकदशनांत एकूण जीवनाचा साकल्याने 
विचार केलेला नसून केवळ तात्कालिक क्षण- 
जीवी विषयसुखांची उथळ तरफदारी आहि. 
(“6 पुपाळा वांत गण द्ाणा का 1] 008551॥058ट 
१४९ ४०७] 1811111088 8116 8९11-00 
० श& ७॥018 ॥॥७... 1111126182 52156 
ऐए888ए768 ९९ ६1] ॥181 ९ फ्र्ा- 
४९ते छाते शा ता र्ग ७06९106, 
7९४४७७ 0” ठल ठ्याहातेढाळछागिठा 
छापायला 1121 1286 (0 ॥॥८ 8860111102 
० 18९8211; 1९98125 88 7९९97१९१ 
४ ७९१ 88 ठल) छत एएफरा8€” 
"7 पाह 0 तांडा 001108०009, 
४०1, 111 5.80 ) दक्षिणारेजन शास्त्रींची दोन 


पुस्तके मात्र चार्बाकद्शनाकडे निराळ्या दृष्टीनें पहा- 
ज्याचा अल्पसा प्रयत्न म्हणून नमूद करणें अवश्य 
आहे. | 
चाबोकाचीं जीवनमूल्ये 


गंमत अशी आहे कीं चार्वाकदर्शनाची निंदा 
करण्यासाठीं, त्यांचे सिद्धांत खोडून काढण्यासाठी 
म्हणून जीं लोकायत वचनें प्राचीनांनीं उद्धृत 
केलीं आहेत त्यांतूनच त्या द्शनाविषयीं कांहीं 
निराळ्या प्रकारची माहितो मिळूं शकते. आणि 
त्यांतूनच तें दशन म्हणजे कोणतींहि म्‌ल्यें 
न मानणारी एक भोगवादी विचारसरणी होती 
हे म्हणणें विपयेस्त असल्याची खात्री पटं 
लागते, वैदिक दर्शनकारांचीं किंवा चार्वाकेतर अवे- 
दिक दरशनकारांचीं मूल्ये चार्वाकीर्यांनीं मानली 
नाहींत तर कांहींच बिघडत नाहीं, पण त्यांना 
कोणतींच मूल्ये मान्य नसतील, चांगले-वाईट 
न्याय-अन्याय घासून पहायला कोणताच कस नको 
असेल तर मात्र परिस्थिति गंभीर आहे. वस्तु- 
स्थिति तशी नाहीं, चार्वाकदशनाला खत:ची अशी 


अनुक्रमणिका 


कांहीं जीवनमूल्ये असलो पाहिजेत असे मानायला 
पुष्कळ आधार आहे, 

प्रथमतः त्यांचें घमविवेचन पहा, वेदांचे अपो- 
रुषेयत्व त्यांना मान्य नाहीं. वेद माणसांनींच लिहिले; 
आणि तीं माणसें सुद्धां कोण तर ' त्रयो वेदस्य 
कर्तार: | भण्ड, धूर्त, निशाचराः | ? हीं, चार्वा- 
कीयांचा ब्राह्मणांवर-मिक्षुकांवर विशेष रोख आहे. 
ब्राह्मणांना ते धूर्त, ढोंगी, लोकापहार करणारे असें 
स्पष्टपणें म्हणतात, जर ते लब्राडीचा फसवेगिरीचा 
निप्रेध करतात तर स्वतःच आपल्या भूमिकेशी 
विसंगत असा - बुडवायचें ठरवूनच कजे काढून चैन 
करण्याचा -सलहा देतील हें असंभवनीय वाटतें. हा 
प्रकार निश्चितच इतरांनी घुसडलेला असावा. वेदोक्त- 
घर्मे आणि कमेकांड हें थोतांड आहे, उपजीविकेचे 
साधन आहे असे ते स्पष्ट म्हणतात, ( अझिहोत्र त्रयो 
वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुंठनम्‌ ।बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति 
बृहस्पति । सर्वसिद्धांतसंग्रह-लोकायतिक० १३) 

ज्यांना बुद्धि नाहीं, ज्यांच्या अंगात पराक्रम' 
नाहीं अश्या ब्राह्मणांना दुसरें पोटाचे साधन तरी 
काय ? कुठल्यांतरी अज्ञानाच्या मागें लागून जीवा- 
चे हाल करून घेणें हा घादांत बावळटपणा आहे : 
पण असें असूनहि अनेक लोक असलीं अतिदाय 
कष्टप्रद अशीं ब्रताचरणें कां करीत असतात असा 
एक प्रश्न चार्वाकाच्या शिष्याच्या तोंडीं कृष्णमित्रारने 
प्रबोधचंद्रोदय नाटकांत टाकला आहे. त्याळा चार्वा- 
काचे उत्तर असें कीं हे लोक म्हणजे धूर्त शास्त्र- 
कारांनीं दाखविलेल्या खोट्या. आशांना बळी पडलेले 
मूख प्राणी आहेत. ( “ धूतेप्रणीतागमप्रतारिता- 
माशामोदकेरियं तृप्ति: मूर्साणामु 1?) खर्ग- 
नरकाच्या काल्पनिक गोष्टींनी पछाडलेले हे दुदैवी 
जीव आहेत, चार्बाकाचा सहा असा कीं तुमच्या 
सुखदु.खाची कारणे ह्या जगापळीकडे, ह्या जीवना- 
पलीकडे कोठे शोधू नका, सुख म्हणजे काय, स्वर्ग 
कोणता, इ:ख म्हणजे काय आणि नरक कोणता 
७ त पेम्ही समोंबार उघड्या डोळ्य़ांनीं बघा. 
सगळे येथेंच दिसेल, रसरशीत गांलांच्या चुंबनांत 


-1.-4 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ क्ण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । ! 


स्वगे मिळेल, खुपणाऱ्या शारीरन्याधींत नरकाची 
प्रचीति आहे. ( सर्वसिद्धांतसंग्रह, ४-१० ) 
बिधायक दृष्टीचा पुरावा 

चार्वाकीयांनीं सुखखवाद सांगितला; हिरिरीने 
त्याचा प्रचारहि केला असेल, परंतु ' क्रणं कृत्वा घृतं 
पिवेत्‌ ? ह्यासारख्या त्यांच्यावर लादलेल्या वचनां- 
खेरीज चोरी करा, फसवा, लटा, लबाडा, पैसे खा, 
काळा बाजार करा असे संदेश त्यांनीं कुठेंहि 
दिलेले आढळत नाहींत. उलट भोंदू लोकांच्या 
धार्मिक बुवात्राजीवर तुटून पडल्यावर लोकायतिक 
म्हणतात : 

:६ कृष्रिगोरक्षवाणिज्ये दण्डनीत्यादिमि: बुघः | 

दृष्टेरेव सदोपायेः मोगाननुभवेद्सुवि || ” 
( - सर्वसिद्धांतसंग्रह १४-१५ ) 

हा 'छोक अतिडाय महत्त्वाचा आहे, लोकायत 
दर्दानाच्या प्रामाणिक भूमिकेचा आणि विधा- 
यक दृष्टीचा हा स्पष्ट पुरावा आहे, शहाण्या, 
ज्ञाणत्या माणसाने, शेतीभाती, गोपालन, ब्यापार 
उदीम, सरकारी कामकाज वगेरे सारख्या सरळ 
मार्गाचा अवलंब करून धनाजेन करावें आणि 
सुखोपभोग घ्यावा, 

शेतीमाती, ब्यापार, राजकारण वगैरे ब्यापांचा 
विचार करणारे लोक संघटित समाज ग्रहीत घर- 
तात हें उघडच आहे, सर्वदशनसंग्रहांत चार्वाकांचा 
लोकाभिमुस्त दृष्टिकोन अगदीं बन्यवस्थित नमूद 
झालेला आढळतो. चावांक पंथाचें लोकायत हें 
नांव साथे आहे असा अभिप्राब माधवाचार्य 
देतात ( तस्थ चार्वाकमतस्य लोकायतमिति अन्वर्थ- 
सपरं नामघेयम्‌ | ), लोकांना मान्य होण्यासारखे, 
समजण्यासारखे हे तत्त्वज्ञान असल्यामुळें ते खोडून 
काढणें सोपें नाहीं अताहि सूर सर्वदरशन- 
कारांचा आहे ( दुरुच्छेदं हि चार्वाकस्य चेष्टि- 
तम्‌ । प्रायेण सर्वप्राणिन: । ... इत्यादि. ) ह्या 
ग्रंथावरूनच चार्वाकांनी, आमच्या मताच्या आश्र- 
यानेंच जनतेचें खरेखुरें कल्याण होईल, असा ठण- 


अनुक्रमणिका 


ठणीत दावा मांडल्याचे दिसतें ( तस्मात्‌ बहूनां 
प्राणिनामनुग्रह्मर्थ चार्वाकमतमा श्रयणीयमिति रमणी- 
यम्‌ । ). 
जातिभेदावर हल्ला 

समाजांतील बहुजनांचें सुख मानणाऱ्यांना समाजां- 
तील अन्याय चालणार नार्हीत. परलोक न मान- 
णार्‍्यांनीं इहदलोकीं समाजांतील कांहींचीं सुखें अन्या- 
यानें हिरावून घेतलीं जात असतील तर त्याचा 
निष्रेध केला पाहिजे, चार्वाकपंथीयांनीं हें कार्य 
केलेल दिस्तें. ब्राह्मणांच्या फसवेगिरीवर त्यांनीं 
सडकून टीका केली हें वर दाखविलेंच आहे. परंतु 
याहूनहि खोलांत जाऊन एकूण वर्णभेद किंवा जाति- 


भेदच अशास्त्रीय आहेत असा त्यांचा सिद्धांत होता. 


शुद्ध रक्ताची प्रौढी सांगणारा माणूस आपल्या 
मागच्या असंख्य पिढ्यांत - आईच्या आणि बापा- 
च्या पिढ्यांत - कर्धींच कुठें गडबड झाली नसेल 
अशी खात्री देऊं शकेल काय असा लोकायति- 
कांचा सवाल आहे. ( नेषरघचरित्‌ १७-४० ) 
सर्वांना सारखेच हातपाय, नाकंडोळ असतांना 
माणसामाणसांत वर्णभेद तरी कसले मानता असा 
त्यांचा साधा पण अर्थपूर्ण प्रश्न आहे. ( तुल्यत्वे 
वपु _ मुखाद्यवयवैर्वणक्रमः कीदृषः | प्रत्रोधचंद्रो- 
दय, अंक २ ) समाजांतील स्त्रियांच्या स्थानाविष- 
यींहि लोकायतिक नीट जागरूक होते. पातित्रत्याची 
कल्पना ह्यार परंतु “ दुबळ्या ? पुरुषांची असा 
मर्ममेद त्यांनीं केला आहे, (सर्वसिद्धांतसंग्रह १२) 
कुलशीलाच्या नांवाखाली दष्येनें, द्वेषाने स्त्रीला 
बंदींत ठेवणाऱ्यांचा, पण पुरुषाला मात्र श्वेर वर्त- 
णुकीची मुभा देणाऱ्यांचा ते धिःकार करतात. 
( नैषघ- चरित १७-४२, ५८. वगेरे ) 

इहलोक आणि केवळ इहलोकच मानणारांनीं, 
व्यक्तीचें आणि समाजाचें सम्यकू हित पहाणारांनीं 
( बहूनाम्‌ प्रणिनामनुग्रहार्थ- ) दण्डनीति ही मह- 
स्वाची विद्या मानावी, लोकसिद्ध राजालाच परमे- 
श्वर समजावें हें ओघानेंच येतें ( सर्वदर्शनसंग्रह ). 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५. ४.७ 
१४६ क्य 1 
(७ त "१ व व्य 
%-...>्म्ळ ७ 
4& र 
७. नवभारत रर शी 
र) च >१९ 


क र 
ह्यू ७५ 
न्« अमृतमहोत्सवी 
र 
४८ वर्ष 
२५१ ० 
् घर 4/ 

भो. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तथापि राजभक्ति सुद्धां अंध झाली तर त्यांत आणि 
देवभक्तींत कांहींच फरक राहाणार नाहीं; आणि 
चार्वाकोय तत्त्वज्ञानाची सर्वच इमारत कोसळून 
पडेल. अनियंत्रित राजसत्ता त्या तत्तव्ञानांत बसूं 
शकत नाहीं. लोकायतिकांनीं राजपेत्ता मान्य 
केली तरी राजाला किंवा राजसत्तेला लोकहिताच्या 
भूमिकेवरूनच मानायचे किंवा मोजायचे हें 
त्यांना अभिप्रेत होतें असे मानण्याइतका पुरावाहि 
सुदैवाने उपलब्ध आहे, नेषध चरितांत स्मृति 
निवरधाविषयींचे चावांकीयांचे विचार सांगितले 
आहेत ( घमांधमैमनुजेल्पन्‌. . इत्यादि. नेषधवरित 
१७-६२ ) लोकांच्या स्वाभाविक प्रवृत्तींनुततार ते 
मोहवदय होऊन अनेक गोष्टी करीत असतात. 
त्यांतल्या कित्येक गोष्टींना पाप नांव देऊन, त्या 
निषिद्ध ठरवून, ते गुन्हे ठरवून आणि ते केल्या- 
बह्दळ दंड वसूल करून सामान्य माणसाला छळणें 
फार सोपें आहे, मनूसारखे स्मृतिकार हा उद्योग 
करीत असतात, ह्याचा परिणाम म्हणजे गरीबच 
माणसाकडून पैसा उफळला जातो आणि राज्याची 
तिजोरी भरली जाते; हें अन्यायाचे आहे, येथें 
लोकायतिकांनीं राजसत्तेचा आणि धर्मसत्तेचा जो 
एक अहितकारक परस्परसहकार घडून येतो त्यांतीळ 
धोका उघड केला आहे, आणि येथेंच त्यांना 
राजमत्तेनें अयोग्य रीतीने दंड वसूळ करून 
खजिना भरू नये असा अप्रत्यक्ष इपाराहि दिला 
आहे. राजसत्ता आवदय़क परंतु जुलमी राज- 
डो ल अता 
२ कते, घर होती अस 
यता थोडा कां होईना पण आधार आहे, 
जीवनाचे एक समतोल तत्त्वज्ञान 
वर दिलेल्या कांही तपशिलावरून चार्वाकीय 
विचारसरणीच्या एका अंगाची, म्हणजे त्यांच्या 
साताजिक त्त्रज्ञानाची कांहींशी कल्पना यावी, त्या 
दानाचा अनी श्वरवाद, त्यांचें प्रत्यक्षनिष्ट तर्कशास्त्र 
जीवोत्पत्तीसंबंधीं त्यांच्या कल्पना वगेरे गोष्टी कमी 


महत्त्वाच्या आहेत अभे नाहीं. परंतु ते सर्व येथें 
प्रस्तुत नाहीं, शेतीभाती, ब्यापारधंदा, नोकरी करून 
माणसाने सुखाने जगावे, परलोक, नरक गगेरे 
समजुतींना बळी पडून, घूर्त, लबाड मिक्षुकांच्या 
थापांनी फसवून माणसांनी आत्मघात करूं नये 
अशासारावा त्यांचा उपदेश प्राचीन भारताच्या 
समाजजीवनांत असाघारण महत्वाचा मानावा लागेल, 
वणेभेद आणि जातिभेद त्यांनीं हास्यास्पद मानले, 
स्त्रियांवरील अन्यायाला त्यांनीं बाचा फोडली, राजपत्ता 
मानली परंतु त्या सत्तेच्या वापरांतहि न्याय, विवेक, 
माणुसकी पाहिजे असें सुचविलें- ह्या सर्व गोष्टींचा 
विचार केला कीं चार्वाकदर्शनांत सुसंघटित सामा- 
जिक जीवनाचे एक समतोल तत्त्वज्ञान असलेच 
पाहिजे असें स्पष्ट दिसूं लागतें. अज्ा तत्त्वज्ञानांत 
त्रइण काढून सण साजरे करा, कजे फेडण्याचा विचा- 
रहि करूं नका अशा तऱ्हेचा संदेश बसेळलच कसा १ 
( शिवाय ' प्रत्येकाला ' समाजांत कर्ज मिळणें 
ठाकय नाहीं एवढी सरळ वस्तुस्थितिहि त्यांना न 
दिसणें कसें शक्‍य आहे १) 

भरपूर पुरावे आणि आधार देऊन चार्वाकीय 
तत्त्वज्ञान सविस्तरपणें सांगणें कठीग आहे. त्या 
दशनाचे मूळ ग्रंथ नष्ट झाळे आहेत. ( कीं नष्ट 
केले गेले आहेत १ ) तुटपुंज्या उल्लेवांचा उपयोग 
करून बाजू मांडळी आहे. तिच्या मर्यादांची लेख- 
काला जाणीव आहे, बाजू भक्कमपणे मांडण्याइ तर्के 
साहित्यच उपलब्ध नाहीं तिथे कोण किती टिक- 
णार १ तथापि उपलब्ध साहित्यावरून जें मिळतें 
त्याची महती कमी नाही, पूर्व जन्म, यज्ञयाग, अथ्नि- 
होत्र, आत्मक्लेश, मोक्ष, निर्वाण, तीथथेयात्रा, जाति- 
भेद वगैरे जंजाळांतून बाहेर पडून माणसाने चांगलें 
उद्योग करून सुखासमाधानाने अर्थ, काम हे पुर 
षार्थ साधावे हा साधा, सरळ बुद्धिवाद सर्व काळ- 
च्या सर्वे मानवी समाजांना योग्य मारीदडीन न॑ 
करणारा आहे, हा बुद्धिवाद प्राचीन भारतांत बुड” 
पूर्वकालापासून पांडण्यांत आला ही गोष्ट कीवु- 
काची-वाटल्यास अभिमानाचीहि | 


विवि 


४६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«अमृतमहोत्सवी ह 
र 
च. वर्ष 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, गो. स, कामत 


भारतीय आर्थिक प्रश्नांबाबत 


जागतिक बँकेचा दृष्टिकोण 


जागतिक बँक व दुसरी योजना 

गेल्या वर्षी भारतांत आलेल्या जागतिक बँकेच्या 
शिष्टमंडळाने हिंदुस्तान सरकारला “ भारतीय आर्थिक 
प्र्न व आर्थेक धोरण? याविषयीं एक अहवाल सादर 
केला, ढोवळ मानानें, शिष्टमंडळाने भारतीय आर्थिक 
विकासाच्या कार्यक्रमाला दिफारसपत्र दिलें असलें, तरी 
जातां जातां आपल्या अहवालांत भारताची दुसरी 
पंचव॥र्बरिक योजना “ किंचित्‌ जादा महत्त्वाकांक्षी ! 
असल्याचाहि त्यांनीं उछेव केलेला आहे, विशेषेकरून 
दुसऱ्या योजनेंतील-दळणवळण वाहतुकीच्या कार्यक्र- 
माच्या अपुरेपणाबाबत त्यांनी चिंता प्रदर्शित केली 
आहे. उपलब्ध असलेल्या वाहतुकीच्या साधनांचा 
जास्तींत जास्त उपयोग करण्याच्या दृष्टीनें भारत 
सरकारनें आपलें वाहतूक घोरण पुनः एकदां तपासून 
पहाव, अस या एराष्टमडळाचं म्हणण आह. 

दुसरी पंचवाप्रिक योजना वाहतुकीच्या कार्यक्रमा- 
बाबत थोडी तोकडी पडते, ही गोष्ट खरी आहे. 
नियोजन मैडळालाहि त्याची जाणीव आहे. म्हणून 
या योजनेच्या काळांत दरवर्षी वाहतुकीच्या परिस्थितीची 
चिकित्सापूवक पाहणी करण्याचें घोरणहि संमत करण्यांत 
आलि आहे, वाघत्रिगी व रेल्वे गाड्यांची वाहतूकश्नमता 
वाढविण्याचे जास्तींतजास्त प्रमत्न होणार आहेत. 
पहिल्या योजनेच्या काळांतील रेल्वेची कामगिरी 
उलछेवनीय आहे. त्यांच्या उत्पन्नातील वाढ काय 
दविते ? वाहतुकींत विशेष अडथळे उद्भवू दिले 
गेळे नाहींत. अर्थात्‌ जसजशी दुसरी योजना आकारास 
येऊं लागेऊ तसतसा वाहतुकीवर अधिक्राधिक भार 
पडत जाइळ, आणि गरजेनुसार वाहतुकीच्या साध- 
नाताहू भर न पडली तर वाहतुकींत अडथळे निर्माण 
झाल्याशिवाय राहणार नाहीत 

दुसर्‍या योजनेच्या काळांत आवदयक असलेलें 
लोखंड व पोलाद आणि इतर कच्चा माळ, कोळसा 
रेल्वेसाठी आवइयक असलेला माल, शेतीचे व उद्योगांचे 


अनुक्रमणिका 


उत्पादन, उतारूंची वाहतूक इत्यादीसाठी सुमारें २,२५८ 
नवीं इंजिन, १,०७,२४७ वाघिणी आणि ११,३६४ 
डब्ने लागतील, असा अंदाज आहे. तरीहि हा 
अंदाज योजनेच्या अखेरीस अपुरा आहे, अस 
अनुभवास येईल, अर्स कांही तज्ज्ञांचे म्हणणें आहे. 
रेल्वेचा विकास हा बऱ्याच अंशीं त्यांच्या बाबतचा 
आयातीचा कार्यक्रम व विदेशी हुंडणावळ मिळण्यावर 
अवलंबून आहे. योजनेंतील ४२५ कोटि रूपयांच्या 
मल्याच्या वस्तूंची. आयात दळणवळण वाहतुकीसाठी 
आहे. व त्यांतील २४९ कोटि रुपयांची सामग्रो कवळ 
रेल्वेची आहे. न 
वाहतुकीच्या विकासासंवंधीं टीका 

भारताने जागतिक बँकेकडे सुमारें १५० कोटि रुप- 
यांच्या कर्जाची मागणी रेल्वे, जहाजें आणि डाक्ति 
उत्पादनाच्या वबिकासाकरितां केलली आहे. भारताच्या 
आर्थिक सुस्तशक्तीची पुरेपूर कल्पना जागतिक बँकेला 
आहे. किंबहुना त्यांनी हिंदुस्तान सरकारला सादर 
केलेल्या अहवालाची सुरुवातच सुळों भारतांत त्यांना 
दिसलेला उत्साह, आत्मविश्वास आणि आशावाद, 
यांचा उल्लेख करून केळेळी आहे. त्याबद्दल प्रजसोदार 
काढलळेळे आहेत. अशा परिश्थितींत रेल्वेसाठी तावड- 
तोव आवइयक असलेल्या वस्तूची आयात करण्या- 
साठीं, अंशतः कर्ज देण्याची जी विनंति भारत सरकारनें 
केळेळी होती ती बँकेने ताबडतोब मान्य करावयाला 
हवी. पण त्या आधी त्यांनी भारतीय नियोजनाविषयीं 
आपले विचार मूलभूत धोरणाच्या संदभात व्यक्त 
करून एकप्रकारे आपल्या कक्षेचें उल्ळंघन केळे. वरील 


. आंशिक मागणी मान्य करण्याऐवजी शिष्टमंडळाने, 


रस्ते, समुद्र किनाऱ्यालगतची वाहतूक यांचा विकास 
करण्यावर भर देण्यास सुचविले, त्यांतहि खासगी प्रय- 
त्नांना उत्तेजन देण्याची त्यांची शिफारस आहे. पणं 


ही गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे की, यांचें स्वरूप एकूण 


वाहतुकीच्या साधनांना पूरक स्वरूपाचे आहे. रेल्वेद्वाररा' 


|: 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क“ ११ र च 
वि प्रात (> ७ 
"नवभारत 7 
धी ७५ घोल 
न्« लि अमृतमहोत्सवी, न 
॥ सह. वर्ष 


*“- ४ थ्‌ “५, 
वि! 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सुमारें ८० टक्के वस्तु व ७० टक्के उतारूंची वाहतूक 
होते. नियोजन मंडळाने रेल्वे मंत्रालयाची १४८० 
कोटि रुपयांची योजना बुद्धिपुरस्सर ११२५ कोटि 
रूपयांपयेत आणून ठेवली. त्यामुळें कदाचित्‌ वरील 
टौकेचा जन्म झाळेला असेल. पण नियोजनमंडळाला 
असें वाटतें कीं, अपुरेपणाची ही जोखीम कांहीं 
काळ आपण घेतलीच पाहिजे. वाचविलेल्या पैशाचा 


विनियोग आर्थिक विकास त्वरित घडवून आणूं 


शकणाऱ्या, सावैजनिक क्षेत्रांतील अन्य योजनावर 
करतां येऊं ऱकेल, 


खाजगी क्षेत्राची बकिळी 

जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाला, भारत सरकारनें 
समाजवादी मार्गानें भराभर पाउलें टाकूं नये, असेंहि 
वाटत असावें, असं दिसतें ! अर्थात्‌ “* समाजवाद ? 
हा दाब्द त्यांच्या अहवालांत कोठेंहि दिसत नाहीं, हे 
खरें. पण जें तत्त्वज्ञान त्यांच्या अहवालांत मांडलेले 
आहे त्यावरून खासगी क्षेत्राची बऱ्याच प्रमाणांत 
त्यांनीं वकिली केली आहे, असें सहज दिसेल, 
जदाहरणाथ, योजनेच्या सांपत्तिक साधनांत भर 
टाकण्यासाठी खासगी क्षेत्राला आमिषे द्यावींत, दाक्‍्य 
तितकी मोकळीक द्यावी, अश्या अर्थाच्या शिफारशी 
खहवालांत आढळतात. शिष्टमंडळाच्या मते, लघु 
उद्योगांच्या मागातील अडचणींची पुरेपूर ओळख 
करून घेतलेली दिसत नाहीं, आणि राष्ट्रीय उत्पादनांत 
त्यांच्यामुळ पडणारी भर नेअदाज धरली आहे. 
' समान उत्सादनाच्या कार्यक्रमामागील ' ( कॉमन 

डक्‍्टान प्रोग्राम ) योजकता बँकेच्या शिष्टमंडळाला 
कळू दकत नाहीं, विगरकारखान्यांच्या मर्यादा घालण्याची 
कल्पना, त्यांना शा हाणपणाची वाटत नाहीं. मागणीचे 
पूणे समाधान त्या व्यवस्थेत होऊं शकणार नाहीं. 
याच पाश्चभूमीवर सुती कापड गिरण्या व हातमाग 
यांच्यांतील समन्बयाचा प्रयोग अयशस्वी होईल, असे 
त्यांना वाटतें. 

किंबहुना, संपूण योजनेच्या शासनिक, तांत्रिक व 
अथक क्षमततव्रद्वल्च त्यांना शंका वाटते. योजना 
फार मोठी वाटते, १२०० कोटि सपयांचें तुटीचें 
अर्थकारण ( डेफिसिट फायनान्सिग ) चलनवाढ 
केल्याविना राहणार नाहीं, अशीहि त्यांना भीति 
वाटते, 


विदेशी भांडवलासंबे धी चीं जागतिक 


शिष्टमंडळाची अहवालांतील विधानें सहेतुक नाहीत, 


असे म्हणवत नाहीं. नवनवीन उद्योगांत सरकारने 


विदेशी भांडवल मिळविण्याचे भरकस प्रयत्न करावेत 
अशी त्यांनी शिफारस केली आहे. त्यांची अशी 
तक्रार आहे कीं, सध्यां केवळ सरकारच नव्हे तर 
भारतांतील खाजगी क्षेत्रांतील लोकहि विदेशी भांडवल 
व व्यवस्था यांना, अगदीं अपरिहाये असलें तरच 
प्रवेशा देतात. त्यांतहि उत्तेजनाचा फार मोठा भाग 
नसतो. याच संदर्भात. त्यांनी, सरकारचा तेलखाणींचें 


संशोधन आणि शुद्धीकरण या क्षेत्रांतील प्रवेशाबाबत 


आपली नापसंती व्यक्त केली आहे. तीहि सूचकच 
म्हटली पाहिजे, 
पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोण 

अहवालांतील अश्या स्वरूपाच्या विधानांमुळे व 
शिफारश्ीमुळें एक अशी सर्वसामान्यपणे समजूत 
भारतांत झालेली आढळते (व ती कांहीं प्रमाणांत 
रास्तहि आहे असें म्हणतां येईल ). जागतिक बँकेचा 
आदियाइई राष्ट्रातील सरकारावावत एकप्रकारचा पूर्व- 
ग्रहानें दूषित झालेला दृष्टिकोण आहे. नुकतेच स्वतंत्र 
झालेले हे देशा आपलें स्वातंत्र्य प्राणाचे मोळ देऊनहि 
जपण्यास तयार आहेत, ही गोष्ट उघड आणि साह- 
जिक्र आहे, त्यामुळें विदशी भांडवलाच्या सर्व अथवा 
अनित्रंध प्रवेश्षाकडे ते सादांकतेने पाहत असले, तर 
त्यांत नवळ नाहों. भारताच्या वावतींतच बोलावयाचे 
झालें तर जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाची भारतीय 
योजनेवरील टीका प्रामाणिक स्वरूपाची असूंहि शकेल. 
योजनेचा एख्वादा भाग देश्याच्या आथिक विकासाच्या 
आड येतो असे त्यांना वाटू दकत. पण ल्याव्रात्रत 
मतभेद राहू शकतात. कोणत्याहि आर्थेक विकासाच्या 
कार्यक्रमात्रावत सेद्धान्तिक स्वरूपाचाच केवळ दृष्टिकोण 
सदव ठेवून चालणार नाहीं, आ्थक दृष्टीनें विकसित 
असलेल्या पाश्चिमात्य देश्ञांतीळ अनुभवांची पुनरावृत्ति 
येथ झाळीच पाहिजे, असा आग्रह धरण्याचे कांहीं 
करण नाही, कालमान परिस्थिति, लोकांच्या आकांक्षा 
ना लक्षात घऊन, घोरणे व कार्यक्रम आखावे लागतील. 
विद्ळी दृष्टिकोणातून तीं घोरणे बा कार्यक्रम कदाचित्‌ 
'व्युनद्वाने वाटण्याचा संभव आहे. या दृष्टीने 
त्यांच्या टीकेकडे पाहिल पाहिजे, उदाहरणार्थ, खाजगी 


छट 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
भे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बँकेच्या 


>> र च र 1 


0९५ 
“हि क्र क 


द [५ 
क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जागतिक बँकेचा दृष्टिकोण 


क्षेत्राची क्षमता पूर्ण रीतीनें अंदाजिली गेली नाहीं, हें 
दिष्टमंडळाचें मतहि असेंच ग्राह्य धरतां येणार नाहीं. 
कारण नियोजनमंडळानें त्यांच्याबाबतचा कार्यक्रम 
त्या त्या क्षेत्रांतील प्रातिनिधिक, हितसंबंधित व्यक्तींचा 
सहा घेऊनच आखला आहे. 
अतिक्रमण करणारे बिचार 

त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करण्या- 
बाबत म्हणतां येईल. भारताजवळ तांलिक ज्ञानाने 
परिपूर्ण असलेला नोकरवर्ग कमी आहे, ही गोष्ट 
खरी आहे. तरीहि या क्षेत्राचा विस्तार करण्याबाबत 
अगदीं निराश होण्याचें कारण आहे, असें वाटत 
नाहीं. नियोजनांतच तांत्रिक नोकरवर्ग निर्माण 
करण्याची व्यवस्था करण्यांत आली आहे. लघु उद्योग 
व॒ सहकारी संस्था यांचा विकासहि बरोबरीनेच 
करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकशाही स्वरूपाचे 
आर्थक नियोजन इतक्या व्यापक प्रमाणावर जगांत 
प्रथमतः भारतांत होत आहे, ही गोष्ट आपण लक्षांत 
घेणें जरूर आहे, अनित्रध खासगी क्षेत्र लोकशाही 
संघटनेशी विसंगत आहे. शिवाय, अर्धविकसित 
देशांत अथवा मागासलेल्या देद्यांत, तेथील सरकारां- 
नाच आर्थिक विकासासाठी पुढें यावें लागतें. विशोषें- 
करून मूलभूत महत्त्वाच्या उद्योगांची उभारणी सरकारी 
प्रयत्नांशिवाय या देशांत कठीणच आहे. सरकारलाहि 
देशाचें सम्यक्‌ चित्र आपल्यापुढें ठेवतां येते. खासगी 
आर्थक क्षेत्र केव्हांहि आपले मर्यादित हितसंबंध 
पाहणार. असें जरी असलें तरी प्रत्येक योजनेंत 
स्वासगी क्षेत्राळा आर्थक विकासाचा कार्यक्रम पार 
[डण्यासांठी बाव हा ठेवावाच लागेल. भारताची 
विद्यमान अथरचना संमिश्र स्वरूपाची आहे 
मूलभत महत्त्वाचे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रांत ठेवून 
पुरेशा मोठ्या स्वाजगी क्षेत्रांतीळ उद्योगांचे संचालन 
सरकारी नियंत्रणांच्या मर्यादेत चाळू राहील. भारताचें 
ह धारण तरस आतां गेलीं कांही वर्षे अस्तित्वांत आहे 
जागतिक बकेल्ा ते नवीन नाहीं म्हणूनच रिष्ट्रमंड- 
ळान मूळभून आर्थिक धोरणाबद्दल व्यक्त केलेळे विचार 
एका अर्थानें अतिक्रमण करणारे आहेत, असें सामा 
न्यत: समजळे जात आहे. राष्ट्रापुढील समस्या सोड- 
विण्याचा दृष्टिकोण कोणता असावा ही. बाव संवेखी 
वतंत्र देशाच्या सरकारची, जनतेची 3या 


बाह्य मद्तीबर अबलंबणें अयोग्य 

तरीहि जागतिक बँकेच्या या धोरणाबद्दल भारताला 
आश्चर्य वाटलेळें दिसत नाहीं, इजिप्तला जागतिक 
बँकेच्या आर्थिक साहाय्याबाबत जो अनुभव आला तो 
विशिष्ट अर्थाने सूचक होता. भारताला सादर केलेल्या 
अहवालाचा सूरहि सूचक आहे. त्यावरून असा 
निष्कषे, थोडेसें धाडस करूनहि काढतां येतो तो हा 
कीं, आर्थक साहाय्य न देण्यामागे केवळ आर्थक 
कारणेंच असतात असें नाहीं तर बहुधा राजकीय कार- 
णेंहि आड येतात ! ज्यावेळीं प्रथम जागतिक बँकेची 
स्थापना करण्यांत आली त्यावेळीं केवळ आर्थिक 
भूमिकेवरून तिच्याकडे कर्जासाठी आलेल्या अर्जांचा 
विचार केला जाइल, अशी आद्या ब अपेक्षा ठेवण्यांत 
आली होती. पण जागतिक बँकेच्या संचालक मंडळां- 
तील सभासदांचे मताधिकार पाहिले म्हणजे ती आर्थिक 
भूमिका शुद्ध कितपत राहू शकेल, हें सहज लक्षांत 
येऊं शकते. एकूण ९१,२४५ मतांपैकी, अमेरिका, 
इंग्लंड व फ्रान्स यांचीं मते एकूण ५०,७५० इतकीं 
होतात ! याशिवाय बँकेच्या घटनेनुसार ज्या देश्याच्या 
चलनाची मागणी बँकेकडे केली जाते ती त्या देशाने 
दिलेल्या भांडवलाच्या १८ टक्कयाइतकी असते तेव्हा त्या 


.देशाचीहि अद्या कर्जाला अनुमति घेतली पाहिजे 


या अटीमुळें कांही देशांना तर कायमचें निर्णायक 
असें स्थान बँकेत मिळाळें आहे. उदाहरणाथ, अमे- 
रिकेच्या डॉलरला सदेव आणि मोठ्या प्रमाणावर 
मागणी आहे. तेः्हां वा देशाचा दृष्टिकोण अर्जाची 
स्वीकृती करणें अथवा फेटाळणें यावर परिणाम करूं 
शकतो, त्यामुळें केवळ आर्थिक कारगे नव्हेत तर 
राजकीय कारगेहि जागतिक बँकेच्या आर्थथक साहाय्य 
करण्याचा निणेय ठरवूं शकतात, असा निष्कर्ष काढला 
तर तो कितपत चुकीचा ठरेल 

जागतिक बँकेच्या या अहवालळापुरतेच बोलावयाचे 
तर असें म्हणतां येईल कीं, भारताळा विदेशी आर्थक 
मदतीवर दुसर्‍या योजनेसाठीं विसंवून राहणें फारसें 
उपकारक ठरणार नाहीं, कारण अहवालावरून असें 
सूचित होते की, जागतिक बँक मागासलेल्या देशांना 
आर्थिक साहाय्य देतांना विदेशी भांडवलाचे त्यांच्या 
देशांत काय “ भवितव्य ? राहील, यांचाहि विचार 
केल्याशिवाय राहणार नाहीं, 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


४९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५./७४. 
(ळी कजय 
॥69नवभारत भै 
कच धि ७५ छो ** 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. भा. रं. कुलकर्णी 


९ "७ 


मराठींतील मी'चा पूवेवेदिक उगम 


के. इतिहासाचार्य वि. का, राजवाडे यांनीं पूर्ववैदिक 
शब्द मिळविण्यासाठीं कातकरी, वारली इत्यादि वन्य 
जातींच्या भाषा धुंडाळल्या होत्या, त्यांनीं शञानेश्वरी- 
च्या २ अध्यायांचें संस्कृत रूपांतर केलें व मराठी 
प्राकृतच्या माध्यमावांचूनहि संस्कृत भाषेला पुःकळ 
जवळ असून तिच्यांतील अनेक लकवी पूर्ववैदिक 
भाषेशी जुळत्या आहेत असें दाखविळे, या टांच- 
णांत मराठींतीळ प्रथमपुरुषवाचक एकवचनी मी 
हें सर्वनाम पूर्ववैदिक आहे हें दाखविण्याचा प्रयत्न 
करीत आहे, 
संस्कृत भाषेचें स्वरूप 

संस्कृत ही आज आपणांस सप्रत्ययभाष्रा दिसत 
असली तरी ती अप्रत्यय अवस्थेतून या अवस्थेत 
आली आहे, आज तिच्यांत जी शाब्दसंपत्ति आहे 
ती तिच्या एक वेळच्या अप्रत्यय अवस्थेतलीं वाक्येंच 
होत, जसे भूमिऱ्मी होतों; भूत > तो होतो इत्यादि. 
या अप्रत्यय अवस्थेशीं समकाळीन एक अवस्था 
आणखी हग्गोचर होते ती म्हणजे एकावयवी शब्द 


किंवा एकाक्षरी शब्द, संस्कृत भाषेतून आजहि 
> 
अक्शा एकाक्षरी शब्द 


चानामव धातू म्हणून भरपूर 
आढळ होतो 


डुतरा एक विचार राजवाड्यांनी संशोधनपूर्वक 
माडण्याचा प्रत्न केळ तो म्हणजे संस्कृत भाषा ही 
मौलिक भाषा नसून शेजारी शेजारीं असणार 
आलेल्या अनेक भाषांतून शिष्ट शब्द घेऊन ती 
बनळी आहे. यासाठीं त्यांनीं सेस्कृत भाषेचा उल- 
गडा या नांवाचा एक दीघ प्रबंध लिहिळा असून 
त्यांत संस्कृत नामांच्या विभक्ति प्रत्ययांची छाननी' व 
विभागणी करून त्यांतील भिन्नत्व विशद केले आहे, 


यावा 


संस्कृत ही मोलिक म्हणजे मूळची भाषा नसून 
ती प्राकुतावर संस्कार करून बनविलेली पंडितांची 


भाषा आहे हा विचार अनेक विद्वानांनी मांडला 


आहे, या निष्कर्पांचा स्वीकार करणें भाषेचा तोल- 
निक अभ्यास करतांना सहज तर्कसंगत वाटतें. कारण 
याला मिन्नभिन्न भाषांत प्राचूर्सानें आढळणाऱ्या 
सामान्य शब्दवीजांचा फारच जोराचा दुजोरा मिळतो. 
अहिराणींतीळ उदाहरणें 

आणि या विचारप्रणालीचा पाठपुरावा म्हणून 
प्रस्तुत लेखकाने अहिराणि भाषेंतील शब्दसंपत्तीचा 
नमुना देतांना तींत येणारे हाडय़ा -- कावळा व 
चिडी > चिमणी हवे शब्द पूर्ववैदिक असावेत असा 
कयास मांडला होता. ( अहिराणी भाषा व संक्रति 
अल्प परिचय ), हाड्या यांत ह--डी (डय93व 
चिडी यांत चि-- डी ( डय ) अशी फोड कलून 
ह> उंच व चि > अल्प, उंच उडणारा तो 
हाड्या व अल्प उडणारी ती चिडी. हिंदीत 
चिडिया शब्द आहेच. 

ह, हें उंच अशा अर्थी विह्ृ यांत आहे. व 
संस्कृतांत ह, डी, चि हे तिन्ही शद आहेत. पण 
यांच्या संयोगाने बनलेले उपरोक्त शब्द नाहींत 
तेन्हा अहिराणीनें संस्कृतांतलीं ही शब्दवीरज घेऊन 
ह्‌ राब्द बनविळे असे तरि म्हणावें लागेल किंवा 
तेस्क्त भाषे च्या घटने पूर्वी चच सेस्कृत-पूर्ववे दिक 
भाषेंत हे शब्द असे घटितच होते ते परंपरेने 
अहिराणींत आले, यांत दुसरा पर्याय मानावा 

नेतर्गिक आहे, त्यांची घर्टक 


वीर्जे घेऊन नवा 2. री 
घेऊ नबा शब्द्‌ बनविणे शाक्य नाई अर्थात 
ष्‌० 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका वा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठींतील “ मी ? चा पूर्ववेदिक उगम 


शास्रीय परिभाषा सोडून सामान्यतः भाषेची 
प्रवृत्ति नवा शब्द बनविण्यापेक्षां जुन्या शब्दावरच 
नब्या अर्थाचें वाहकत्व लक्षणेनें लादण्याची असते. 
मी ! संबंधीं विचार 

या दिशीने थोडे आणखी विचार करू लागलें 
तर भूमि यांत मि म्हणजे मी आहे तर गच्छामि 
यांतला मि कोणता १ नुसतां मि प्रत्यय लागला तरी 
कर्तृत्व मी कडे येते, मी अश्या अर्थी अहं हं सर्व- 
-नाम कर्ता म्हणून घालण्याची गरजच पडत नाहीं. 

मी या कर्त्याचा दरक मि संस्कृतांत व म्‌ फार- 
-सीत आहे. गच्छामि यांत गच्छ--मि म्हणजे मी 
जातो हें संपूर्ण वाक्यच आहे, त्यांतला मि हा 
प्रत्यय अप्रत्यय अवर्स्थेतळें सर्वनामच आहे, पण 
संस्कृत बनवितांना मी अशा अर्थी * अहं ? विशोष 
बाटल्यानें तो मी साठीं घेतला. आणि मग पूर्व- 
“परंपरा म्हणून हा मि म्हणजे मी प्रत्यपापुरता व 
[त्यांतला म प्रथमाविभक्तीचे एकत्रचन सोडून बाकी 
-सहाहि विभक्तींच्या एकत्रचनांच्या रूपाने तेस्कू- 
तांत शिरला, पण याहिपेक्षां अधिक साम्य मराठीं- 
तल्या मीर्चे या मत्षञीं तृतीयेच्या बाबतींत आहे, 

तृति० “ मया ' संस्कृत हे रूप मराठी म्यां ला 
किती तरी जवळ आहे. आज म्यां हे रूप अशिष्ट 
वाटतें पण त्याचें पूर्वीचे रूप मित्रा हें नागर मरा- 
ठींत सर्रास वापरले जात होते. 
मी हें पूर्ववैदिक 

मराठी भाषिकांतहि ही संस्कार करून घेण्याची 
छकतच आहे, व तिनें संस्कृतवरहि संस्कार करण्यास 
हयगय केली नाहीं, जसें पाणी हँ संस्कृत पानीयम्‌ 
पण संस्कृत नी मराठीला त्याज्य वाटला, तेन्हां या 
सूत्रमय चर्चेचा मथितार्थ अत्ता कीं मराठी 
अहिराणी या भाषांत प्रथमपुरुषवाचक एकवचनी 
सर्वनाम जें मी तें पूर्ववैदिक भाषेतून आज तागा- 
यत चाळत आलिलें आहे. संस्कृत वर्गाच्या दुसर्‍या 
भारतीय भाषांत तें तसें आढळत नाहीं ही मरा- 


अनुक्रमणिका 


ठीच्या ' मी) पणाला मोठी पाणी देणारी गोष्ट 
आहे, याच्या जोडीला हिंदी, मे, राजस्थानी म्हे, 
इंप्रजी मी इत्यादि शब्द अभ्यसनीय आहेत. 
मराठीच्या जोडीला अहिराणीचा आघधारादाखल 
उपयोग केल्याचे पाहून साधारणतः चमत्कारिक 


वाटण्याचा संभव आहे. पण अहिराणी भाषा दही । 


परंपरेनें मराठीपेक्षां जुनी व पूर्ववैदिक संकेतप्रचुर 
आहे आणि मी हं सर्वनाम प्रथमेचें एकवचनी 


रूप या दृष्टीनें मराठीप्रमाणेंच या भाषेंत वापरले 
जातें. 


व्यक्तिस्वातच्य व समाजवबधन : 


८: आतां आजमितीत जितक्या म्हणून 
सुधारणा आम्हांस इष्ट किंवा आवदयक वाटतात 
त्या सर्व कायद्याच्या मदतीने ससाध्य आहेत 
असे आमचे म्हणणे नाहीं किंवा त्यापैकीं कांहीं 
कायद्यानें सुसाध्य असल्या तथापि त्या सर्वोवर 
कायद्याची अंमलबज्ञावणी करावी असेंहि आम्ही 
इच्छित नाहीं. परंतु याचें कारण आमचें सरकार परके 
आहे हें नर्ह्हे; किंपरा सामाजिक गोष्टींत सरकारनें 
हात घालणे गेरशिस्त आहे. अशा 
सिद्धांताचा आम्ही करतो असेंहि 


नन्हे, व्यक्तीच्या ज्या आचरणापासून समाजाचें 


सामान्य 
अंगिकार 


प्रत्यक्ष अपरिमित नुकप्तान होत नसेल, ते आचरण 
त्या न्यक्तीत घातक असलें, तथापि त्यानें तें करू 
नये अशी समाजानें सक्ती करण्याचा समाजास 
अधिक्रार नाहीं, ब्यक्तिस्वातत्य व समाजवंधन या 
दोहोंतहि मर्यादा आहेत.. त्या मर्यादांचा अतिक्रम 
होईल तर त्यापासून एकंदर समाजाचेच तुकतांन 
होणारें आहे, ” 
- गो, ग. आगरकर 
नित्रंधसंग्रह, भाग २ . ७४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्ट् अमृतमहोत्सवी, डे 
£ ड् 
वर्ष 4 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीयांच्या आहारांतालि कांही पदार्थ : डॉ. प. क. गोडे. अतु०: प्रा. वि. म. वेडेकर 


इडली व दोडो यांचा इतिहास 


[या लेखाचे लेखक डॉ, प. कृ. गोडे एम्‌. ए. डी.लिट ( पॅरिस ) हे पुणें येथील भांडारकर 


प्ाच्यविद्यासंशोधनमंदिरांत गेलीं सुमारें ३८ वर्षे क्युरेटर म्हणून काम करीत आहेत, या अवधींत 
त्यांचे सुमारें ४५० वर संशोधनपर निबंध संशोधन-विष्रयाला वाहिलेल्या अनेक भारतीय व पाश्चात्य 


नियतकालिकांतून प्रसिद्ध झाळे असून ते भारतीय व पाश्चात्त्य तज्ज्ञांच्या आदरात्त व प्रशासेस पात्र ठरले 
आहेत. हे सर्व निबंध अभ्यासक्तांत एकत्र उपल्ध व्हावेत या हेतूनें त्या लेखांचे विषयवार स्थूल वर्गीकरण 
करून ते क्रमाने निबंधसंग्रह म्हणून प्रसिद्ध करावेत अशी एक योजना आंखली गेली असून त्या 
योजनेप्रमाणे डॉ, गोडे यांच्या नि्ंधसंग्रहांचे तीन ग्रंथ "5१एता 28 10 तांडा ७11४ य18(01'प* 
शा. 1, [[ व ग] हे प्रतिद्द झाले आहेत, व चौथा * 808 1 ताचा ४॥॥॥॥॥॥५५॥॥ 
पठ एख? हा प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. --- डॉ, गोडे यांचे हे निवंध प्राचीन व मध्य- 
थुगीन वाड़य व संस्कृति या क्षेत्रांतील विविध विषयांवर आहेत. प्राचीन व मध्ययुगीन कालांतील 
अनेक इतिहासप्रसिद्ध लेखक व ग्रंथ यांचा कालनिर्णय करण्यास भरभक्कम साधनसामम्री 
उपलब्ध झालेली आहे; त्याचप्रमाणें प्राचीन व मध्ययुगीन कालांतील भारतीयांच्या 
आहार-विहार-अलळंकारादिविषयक अनेक महत्त्वाच 
इतिहासहि त्यांतून उपलब्ध झालेला आहे. 


या नित्रंघांतून 
| नित्याच्या जीवनांतील 
या उपयुक्त गोष्टींचा कालक्रमवार असा मोठा उद्बोधक 


अशाचाच एक नमुना म्हणून येथें त्यांच्या * इडली १ 

या * डॉ, सुनीतिकुमार चतर्जी-गौरवग्रंथां? लेल्या निव सारा ४७१७ 
त्सु ओ-ग|रवग्रथांत आलेल्या निबंधाचा सारांशरूप अनुवाद येथे दिला आहे 
-- अनुवादक, ] 


कनाटकांत आणि खालीं दक्षिण भारतांत इडली 
व दोशे हे पदार्थ प्रचलित असून हल्ली महाराष्ट्रां- 
तील उपाहारगुडांतून हे दोन्हीहि यदा्थे फार लोक- 


नांवाचे एक स्वतंत्र प्रकरण असून त्यांत राजाला 
आवडणारे रुचीचे पदार्थे वणन करण्याच्या अनु 


प्रिय झाळे आहेत. महाराष्ट्रीय लोक जरी हे पदार्थ 
घरीं करीत नसले तरी उपाहारगरह्वांतून व आपल्या 
दाक्षिणात्य मित्रांच्या घरीं त्या पदाथीचा ते अत्यंत 
आवडीने आस्वाद घेत ससतांना दिसून येतात, 
या इडली व दोड्यांचा इतिहास इ. स. ११०० ते 
१६०० उपलब्ध झाळा आहे तो असा; 


(१) चालुक्य राजा सोमेश्वर यानें  मान- 
सोळास ? या नांवाचा एक अंथ सेस्कृतमध्यें सुमारें 
सन ११३० सालीं रचला, त्या ग्रथांत : अन्नभोग ? 


छू 
$ 


अनुक्रमणिका 


रोधानं, दक्षिणेंत कन्नड, तामिळ, मराठी बोळणाऱ्या 
लोकांत कोण-कोणतीं पक्कान्ञे प्रचलित होतीं त्यांचेहि 
वर्णन दिलें आहे, त्या वर्णनांत दोशे आगि इडटी 
याचा उद्ठेव आला आहे, सुमारें सन ११३८ 
हा पहिलाच उललेव सांपडलेला मुळ 
बोधक व मनोरंजक होईल: 
दोशे कसे करावे याबद्दल 


म्हणतात १ 


० चां 
तूनच दढ्ण उद्‌- 


* मानसोळास?कार 


द ळ २ . 
विदलं चणकस्येवं पूर्वसंभारसंस्कृतम्‌ । 


ताप्यां तेले(.ज.)विलिसायां धोसकान्‌ विपचेदू बुघः ॥ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


इडली व दोशे यांचा इतिहास 


माषस्य राजमाषस्य वट्टाणस्य च धोसकान्‌ | 

अनेनेव प्रकारेण विपचेतु पाकतत्त्ववित्‌ ॥ ? 

“ चणे, उडीद, वाटाणे यांचें पीठ चांगळें तयार 
करून घेऊन त्याचे तेळाचा लेप दिलेल्या तब्यावर 
धोसक ( दोशे ) पाकवेत्त्यानें बनवावेत? 

नंतर इडरिका किंवा इडली कशी बनवायची 
त्यासंब्रधीं पाकक्रिया * मानसोलासां*त पुढीलप्रमाणें 
दिली आहे; 

““ अम्लीभूतं माषपिष्टं वटिकासु विनिक्षिपेत्‌ । 
वस्त्रगभःमिः अन्यामिः पिघाय परिपाचयेत्‌ ॥ 
अवतार्यात्र मारीचे चूणितं विकिरेत्‌ अनु । 
घुताक्ता हिंगुमर्पिरम्या जीरकेण च धूपयेत्‌ ॥ 
सुसिता घवळा (: ) छद्दणा एता इडरिका वरा; | 

“८ माघा ( उडिदा 3चें पीठ आंत्रवून त्याचे गोल 
वड्यासारखे आकार करावे व वस्त्नांत लपेटून शिज- 
वावेत. नंतर खालीं उतरल्यावर त्यांना तूप माखावें व 
हिंग, जिरें व काळीं मिरीं यांची तुपाची फोडणी 
त्यांना द्यावी, अश्या या तयार झालेल्या स्वच्छ घवल 
इडरिका ( इडलीं ) मोठ्या साजूक लागतात. ?? 

(२) वरीळ *“ मानसोहासां'तील इडलीच्या 
उछलगवासारस्याच एक साधारण समकालीन उलेख 
६ सुपासनाहचरिअ ? नांवाच्या एका प्राकृत ग्रंथांत 
आलेला आहे, हा प्राकृत ग्रंथ हेमचंद्राचा शिष्य 
गुजरातेंतील लक्ष्मणगणि या नांवाच्या पंडिताने 
११४३ इ. स. मध्यें पुरा केल[. या ग्रंथांत जेन 
धर्म व तत्तज्ञान यांच्या संबधी अनेक कथा असून 
त्यांपैकी दत्त नांवाच्या एका वगिकूपुत्राच्या 
कथेत इड्डारिया किंवा इड्डारिका ' इडली " या 
पक्काज्ञाचा उछेच आला आहे, त्याचा संदभ थोडक्यांत 
असा: महेश्वरदत्त नांवाचा एक धनाढ्य ब्यापारी 
सौराष्ट्रात गिरिनगर या शहरी आपली पत्नी ललिता 
हिच्यासह रहात होता. त्यांचा मुलगा दत्त हा 


दुन्येसनी, बाहेरख्याली निघाला. तो वेड्यांच्या 
सेगतींत, सुरापान करीत विलासांत दंग असे. 
एकदां आपल्या लवाजम्यासह गायकवादकांचा 
ताफा घेऊन तो एका मोठ्या सरोवराच्या तीरावरील 
उद्यानांत ( “ गुरुगभीरसरसीतटे औद्यान्याम्‌' ) 
वनभोजनाकरितां गेला, त्यानें तेथें खाण्याकरितां 
मोठ्या गाड्या मरभरून ( ' युरुशकटानि भ्रत्वा ) 
आपल्याबरोबर नाना पक्षाने नेलीं, त्या पक्कान्नांत 
मधुमंडक , मोदक, गुंड्बटक या पदार्थोबरोबर 
इड्रारिका ( इडलीं ) चेंहि नांव आळे आहे. 
त्यावरून हें स्पष्ट दिसून येते कीं, गुजरात आणि सोराष्टृ 
या प्रदेशांत इडलीं हे पक्वान्न वरेंच लोकप्रिय 
झालेलें असावें.- जेनांचें एक “ भोगपरिभोगविरमण- 
न्रत ? (€ मोगांपासून, जिन्हाळोल्यापासून निवरत्ति?) 
नांवाचें त्रत असून त्या नत्रताची महती बिंवविण्या- 
करितां भ्हणून दत्त वणिक्पुत्राची ही कथा वरील 
ग्रंथांत आलेली आहे, 

( ३) नारायण न्यास यानें ' क्द्धिपुरवणेन * या 
नांवाच्या चोदान्या शातकांत ग्रंथांत 
: वूर्गचंद्रासारखीं इडली ? म्हणून इडलींचें मोहक 
वर्णन आलें आहे: 

€ पूर्ण चंद्राचा अनुकारी | 
चोखलापणें भजिजे इडारी | ? $ 

संत एकनाथ यांनीं आपल्या इ. स. १५१७१ 
मध्ये रचलेल्या ' रुकिमिणीस्वयंवरां'त 'पूर्ण पुरिया? , 
धसंबाह्य गोड गुलवरियां?, 'क्षीरसागरिंच्या क्षीरघारिया? 
या इतर पक्कान्नांबरोबर “ सुकुमारा इडुरियां'चाहि 
उल्लेख केला आहे, % या दोन्हींहि उछेतांबरून असें 
दिसतें कीं, इडटीं महाराष्ट्रांत १६ न्या शतकांत बरींच 
लोकप्रिय झालीं होतीं, 

( ४ ) याशिवाय “ श्रीरामानुजचंपू * नांवाच्या 
एका १६ ब्या शातकांतीळ ग्रंथांत इडटी- 


रचलेल्या 


% हे दोन्हीहि उछेल य. रा. दाते वचि. ग. कर्वे यांच्या * शब्दकोशा ? वरून घेतलेले 


आहेत. 


अनुक्रमणिका 


ष्डे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... 2 
५ / 4» 
९. णात 
%-../&" 
र्क % 
"नवभारत ते. 
ष्ट ध् ७५ प ३९ 


3७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत. 


दोठ्यांचा उल्लेख आला आहे. हा ग्रंथ एका रामा- 
नुजाचार्य नांवाच्या पंडितानें विशिष्टाद्वैताचे मूळ 
प्रवर्तक जे प्रसिद्ध श्रीरामानुजञ त्यांच्या चरित्रावर 
रचलेळा आहे, त्या ग्रंथांत, गुहस्थाश्रमी लोक 
अतिथीचा पाहुणचार कोणकोणतीं पक्वान्ने त्यास 
खायला घाळून करीत असत याचें वर्णन केळे आहे. 
त्यांत, 'सुंठ, जिरें, हिंग इत्यादींचा खमंग वास 
असलेठीं गोळ इडली ( शुंठीजीरकरामठादि- 
सुरभीः गंडाकृतीः इडुली: ) आणि ताज्या 
तुपावर परतून काढलेले चंद्रविंवासारखे 
पांढरे द्युश्र दोशे (  दोज्यामंडलं इंडुबिंवघवलं 
सद्योवृतेनाप्ठतम्‌ ? ) असें इडली -दोठ्यांचें सुंदर 
वणन आलें आहे. 


(५ ) समर्थ रामदास यांचे निकटवर्ती सुद्दद्‌ 
रघुनाथ नवहर्त ( नवाथे ) यांनीं एक ' भोजन- 
कुतूइळ ? नांवाचा ग्रंथ सुमार्रे इ, स. १६७५ ते 
१७०० या दरम्यान लिहिला, त्या ग्रंथाच्या पहिल्या 
परिच्छेदांत त्यांनीं महाराष्ट्रांत व इतर प्रांतांतून प्रच- 
लित असलेल्या भाज्या, फळें व पक्‍्वान्षे यांची एक 
यादी दिली आहे, त्या यादींत धिरडी, पूरिका, 
गोधूमफेणी या पदार्थाबरोबर इडली यांचेंहि नांव 
आलें आहे, 


अ्षा रीतीनें इसवी सनाच्या सुमारे ११ 
न्या हातकापासून ते सुमारें १७ ब्या शतकापयैत 
इडठी-दोऱ्यांच्या उछेलांचा इतिददात दिला आहे. 
यांशिवाय इतरत्र भारतीय भाषांतील वाझ्म 
त्याबद्दळचे जुने उछेख कोणी तज्ज्ञांनी दहत 
विल्यास लेखक त्यांचा णी होईल, 


यांतून 
पाठ- 


अनुक्रमणिका 


आमच्या कार्याचे स्वरूप 
५ क्रान्ति अटळ आहे ही गोष्ट आपल्या इथले 
लोक समजून चुकले आहेत, मात्र चीन किंवा रशिया 
मध्यें झाली तशी क्रांति त्यांना नको आहे. अहिं- 
सक क्रान्ति माझ्या मार्गानेंच होऊं दाकेळ अशी 
त्यांची खात्री झाली आहे, आणि म्हणूनच ते जमिनी 
देत आहेत तेलंगणांमध्यें ज्या जमिनी मिळाल्या 
त्या कम्युनिस्टांच्या अत्याचारामुळे भयमीत झाले- 
ल्या जमीनदारांनी दिल्या असें ज्यांना वाटत असेल 
त्यांनीं आपळें मत बदलावे, हेंच जर खरें म्हणा- 
वयाचें झाळें तर सर्वोदयापूर्वी सर्वनाश होणें अवद्य 
आहे असेंहि म्हणावें लागेल, परंतु हें सत्य नाहीं. 
हिंदुस्थानांत सद्भावना विपुळ आहे, तिला जागृत 
करणारी योग्य व्यक्ति पुढें आली पाहिजे म्हणजे 
झालें, व्यक्तीमध्ये ही योग्यता अहिंसेच्या ताघने- 
मुळेंच येऊं शकते. या साधनेची पहिली पायरी 
हृदय-शुद्धि ही होय. प्रेम आणि विचार यांच्यापुढे 
कोणतीच शक्ति टिकाव धरूं शकणार नाहीं. फक्त 
लोकांच्या सद्भावना जागृत करण्यांत आमची कार्य- 
क्षमता किती आहे, त्यांना समजावून देण्याची 
ताकद किती आहे व त्याग करण्याची दाक्ति कितपत 
आहे या गोष्टींवर आमच्या कामाचा परिणाम अव- 
लंबून असतो, २? 
ह - विनोबा. 
आहेसक उपायाच्या छोधाजध्यें 
रि * ..., आपल्या सर्वे प्रकारच्या सापमाजिळ व 
वैयक्तिक अडचणींचा परिहार अहिंसेच्या द्वारें 
कसा करतां येईल याचा शोध करणें हे माजलं मुख्य 
कार्ये आहे व त्यासाठींच मी तेलंगणांत गेलों होतो, 
म्हणून मी म्हणाळों कीं, शान्तिसेना उभारण्याची 
केल्पना मूर्ती स्वरूपांत आणण्याची 
संधि आपल्याला मिळावी असे मळा वाटत होतें. 
ला ममिज क ोथिति मी तेथें गेलों 
व शान्तिसेनेचें काय मी याया 
मोडली असा त्याचा पी माझी प्रतिज्ञाच मी 
अथ झाला असता, ” 


- विनोबा. 


५४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदीो 


“ सुलभ राज्यश्शास्र ! ठेखक-स., मा. गर्ग 
महाराष्ट्र प्रकाशन, अमरावती १ जानेवारी १९५६ 
यृष्टं ३१७. मूल्य रु, ५. 

: राज्यशास्त्राचा विकास ? या पुस्तकाचे लेखक 
'म्हणून श्रो. गर्गे यांचा परिचय मराठी वाचकांना 
अगोदर झालेला आहेच. प्रस्तुत पुस्तकाने तो परिचय 
हढ होईल, प्रस्तुत विषयाचें विवेचन श्री. गर्गे यानीं 
प्रा. शिरसीकर यांच्यासमवेत एका ग्रंथांत केलेलं आहे. 
“ सुलभ राज्यशास्त्र? हें पुस्तक सुशिक्षित मराठी 
वाचक व विद्यापीठांतील विद्यार्थी यांच्यासाठी 
लिहिळेळें आहे. त्याची किंमत आटोक्यांत असल्या- 
मुळें पुस्तक सुलभ आहे; इतकेंच नव्हे तर सुत्रोधहि 
आहे. पदवीपरीक्षेच्या दृष्टीनें * सुलभ राज्यशास्त्र 
काहीं ठिकाणीं त्रोटक वाटतें. पण सामान्य सुशाक्षत 
वाचकांच्या दृष्टीनें तें वाचनीय झालें आहे यांत दोका 
नाहीं. वृत्तमत्रसृष्टींत श्री. गर्गे वावरत असल्यामुळें 
सामान्य सुशिक्षित वाचकाची ग्रहणशाक्ति, त्याच्या 
ज्ञानाचा प्रपच व त्याच्या बुद्धीची झेप याची यथार्थ 
जाणीव त्यांना आहे. आणि म्हणूनच सर्वसामान्य 
वाचकाच्या दृष्टीने त्यांचे प्रस्तुत पुस्तक ग्राह्य झाले 
आहे. पण त्याचबरोबर पदवीपरीक्षच्या विद्यार्थ्याची 
गरज हें पुस्तक संपूर्णपर्णे भागवू शकेल असें मला 
वाटत नाहीं ' राज्यशास्त्राचे स्वरू्प ' “राज्य व 
इतर संघटना, ' राज्यांचें वगीकरण ', “ राज्याचे ध्येय 
आणि कार्य ', हों प्रकरणे वोटक झालीं आहेत. ' राज्याचा 
उदय आणि विकास? व * राजक्रीय मूल्ये ' हीं प्रकरणे 
विस्तृत आहेत; त्याच 'धतींबर वर उद्‌घुत केलेलीं प्रकरणे 
हवी होतीं. सर्वच प्रकरणांचे विस्तृत विवेचन केलें 
असते तर पुस्तकाचा पसारा वाढला असता हें खरे 
आहे. पण विद्याथ्यांचे समाधान झाळें असतें. पदवी 
परीक्षचा विद्यार्थी व सर्वसामान्य मराठी वाचक या 
दोघांच्या ज्ञानाची पातळी सारखी असते असे मळा 
वाटत नाहो. मुंबई व पुरणे ( -व इतर-) विद्यापीठां- 
तून पथमवर्षीं “ नागरिकशास्त्र ) व " भारतीय राज्य- 
पद्धति * हृ दोन विषय शिकवले जातात, त्यामुळे 
राज्यश्शास्राचा तात्त्विक पाया समजण्याइतपत त्यांची 
बोद्धिक तयारी झालेली असते असे गृहीत धरण्यास 
अत्यवाय दिसत नाहीं. पद्वी परीक्षेच्या विद्यार्थ्याकडून 


प्रथम वर्षांच्या विद्यार्थ्यापेक्षां अधिक ज्ञानाची अपेक्षा 
धरल्यास वावगे होणार नाहीं. 

श्री. गर्गे यानीं ' राजकीय तत्त्वांची परंपरा ? या 
प्रकरणामध्ये प्लेटो, अँरिस्टीटल, मॅकियाव्हली, हॉन्ज; 
लॉक, रूसो, बेथाम, मिल्ल, मार्क्स, कोटिल्य, गांधीजी: 
यांच्या विचारप्रणालींची धावती ओळख करून दिली 
आहे. राज्यशास्त्राची तत्त्वे समजावून सांगताना प्रमुख 
विचारवन्तांच्या विचारधारांची ओळख करून देणें 
योग्य नव्हे, आवश्‍यक आहे. त्या दृष्टीनें बा प्रकरणां- 
तील विवेचन उचित झालें आहे. प्राचीन भारतांतील 
राज्यनीतिद्यास्त्रज्ञ म्हणून कोटिल्याचा उल्लेव करणें 
कितपत योग्य आहे याविषयीं मला डेका वाटते. लेख 
कानीं स्वतःच कतवूल केल्याप्रमाणें कोटिल्याचें ' अर्थ- 
शास्त्र | हा * राज्यनोतिशास्त्रावरील ग्रंथ नसून * राज्य- 
प्रशासन शास्त्रावरीळ आहे. प्राचीन भारतांत विकसित 
झालेलें राजकीय तत्त्वज्ञान धुंडाळावयाचें असेल तर 
* घर्मद्यास्त्रां “त अवगाहन केलें पाहिजे. 

युरोपमध्ये एहिक राजकीय तत्त्वज्ञानाची वाट प्रथम 
ग्रीक विचारवन्तानीं पाडली. भारतामध्ये प्राचीन ग्रीक 
संस्कृतीला समकालीन असणाऱ्या मो व तदनंतरच्या 
साम्राज्यांतून व राज्यांतून धर्माची यत्किंचितलुद्धां 
नांवनिश्याणी नसळेळें असे ऐहिक राजकोय तत्वज्ञान 
विकसित झालें नाहीं हें खरें आहे. वुद्धघधम भारतांत 
टिकला असता तर कदाचित ऐहिक राजक्रोय तत्त्व- 
ज्ञानाचें ब्रीजारोपण होऊन तें वाढीस लागलें असत, 
पण त्से झालें नाहीं याचा 
राजकीय तत्तज्ञानांचा सागमूसहि नव्हता असें नाहीं. 
धर्माच्या अवगुण्ठनाखालीं राजकीय तत्त्वज्ञान झाकलेले 
आढळते; ते अवगुण्ठन बाजूला सारून राजकीय तत्त्व- 
ज्ञानाचे पदर आपल्याला उकळून मोकळे करावे 
लागतीळ. मुंबई विद्यापीठांतील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक 
डॉ. कृष्णप्रस्न मुकजीं यांनीं तखा प्रयत्न त्यांच्या 
८ [७ ७७७७? (' राज्यसंस्था? ) या ग्रंथांत 
केला आहे. हिन्दु समाज धर्माच्या बर्चस्वाखालीं 
असल्यामुळें समाजाची यन्त्रणा व्यवस्थित ठेवण्यामध्यें 
राज्याचा जरी वाटा असला तरी राज्यसंस्थेलळा माग- 
दीन धार्मिक शक्ती करीत असत. दहाव्या दातकामध्यें 
मुतळमानांचें भारतावर संघटित जोरकस आक्रमण 
होईपर्यंत बाहेरील ( युरोप घरून ) कोणत्याहि देशाच्या 


५५ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अर्थ प्राचीन भारतांत. 


क“ गु र च 
(तात 
क वः व्र १ क 
॥४ नवभारत दट 
*्साघी॑ ७५ व्रि 


न्« लि अमृतमहोत्सवी, 
॥ सह. वर्ष 


*“- / “५ 
अ.» 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मानानं भारतांतील राज्यें संपन्न ब त्यांतील समाज 
सुस्थिर होते हें मान्य करावयास हरकत नाहीं, तेव्हां 
भारतांतील तत्कालीन परिस्थितीचे सम्यक्‌ ज्ञान 
होण्याच्या दृष्टीने येथील धर्मावगुण्ठित राजकीय तत्त्व 
ज्ञानाचा शो'घ घेणें आवश्‍यक आहे. पाश्रात्य विचारां- 
च्या तेजाने आपले डोळे ज्यावेळीं दिपून गेले होते, 
त्यावेळीं युरोपमधील राजकीय विचारपरग्परा हीच 
काय ती जगांतील सर्वश्रेष्ठ परम्परा अशी आपली 
कल्पना होणें साहजिक होतें. परन्तु केवळ देशभक्ती- 
च्या भावनेने प्रेरित होऊन भारतांतील सर्वच रूढी व 
विचारपरग्परा श्रेष्ठ असे आग्रहाने प्रतिपादन करणें 
निराळें, व ऐतिहासिक सत्याचे आकलन व्हावें म्हणून 
तत्कालीन परिस्थितीशी समरस होऊन तत्कालीन 
भारतीय राजकीय तत्त्वज्ञानाचे यथार्थ मूल्यमापन 
करणे निराळें. श्री, गर्गे यानीं एकाच भारतीय 
विचारवन्ताचा नामनिर्देश केला आहे त्यामुळें भारतां- 
तील राजकीय तत्तज्ञानाची सुयोग्य कल्पना येत नाहीं. 
पाश्चात्य विचारप्रणाली व भारतीय ( व इतर पौर्वात्य 
देशांतील ) विचारप्रणाली या दोन्हींचे एकत्र असे 
यथार्थ चित्र वाचकाच्या मनांत उभें करणे आवदरयक 
आहे असे वाटतें. 

* राज्यश्ञास्त्रा'मध्ये ग्रथित झालेळें ज्ञान ' शास्त्र ? 
या कसोटीस उतरत नाहीं अ्षी माझी धारणा आहे. 
राज्यप्रशासन व राज्यघटना यांतील ज्ञान, वस्तुस्थिति 
निदेशक व व्यवहारास उपयोगी असलें तरी त्या 
सान.च्या संघटनेमध्ये दृष्टिकोन अनुस्यूत असतो, 
आणि विविध संघटनानुसार विविध निष्कपे निधतात. 
कोणतेंहि सामाजिक शास्त्र- अर्थशास्त्र घरून - 
*शॉस्त्रार्‍च्या खऱ्या कसोटीस उतरत नाहीं. ' व्यवस्थित 
ब्षानससुच्चय ? हा ' शास्त्राःचा खरा अर्थ होऊं 
शकत नाहीं. अर्थशास्त्रांतीलळ अंडेंम स्मिथचें विवेचन 
व आजचे ' अन्तिम एककार्वर आधारलेले वि-छेषण 
यात पुष्कळ तफावत आहे; मार्क्सवादी अर्थशास्त्र तर 
यांहून फारच मिन्न आहे, इतर सामाजिक शास्त्रांहून 
देंगळें असे राज्यक्षास््न अळीकडे उदयास आलें आहे, 
राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या सीमा इतर सामाजिक शास्त्रां- 
ज्या सीमाद्यीं इतक्या निगडित झालेल्या आहेत कौं 
राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या यथार्थ विशछेषणासाठीं या 
सीमाधिष्ठित ज्ञान्याखांच्या प्रान्तामध्यें मुलुखगिरी 


करणें अत्यावरयक आहे. श्री. गर्गे यानीं लिहिलेल्या 


* सुलभ राज्यशास्त्रा/ सारख्या पाठ्यपुस्तकाच्या 
आवाक्‍्यांत अशी मुळलुखगिरी करणें दाक्‍्य व इष्टहि 


नाहीं. के. तात्यासाहेब केळकरांना, विलायतेहून मॅटेग्यु 


चेम्सफडे बिलावरीळ ब्रिटिश पार्टमेंटच्या समिती- 
समोर हिन्दी दृष्टिकोन मांडून परत आल्यावर 
पत्रकारांनी “ भारतांतील स्वातंत्र्याची चळवळ 
महत्त्वाची का ॒विलायतंतील महत्त्वाची ' असा 


प्र्न विचारला असतां त्यांनीं समोरासमोर उभ्या 


असणाऱ्या आरशांत पडलेल्या व्यक्तीच्या प्रतित्रिंत्राची 
उपमा दिली. राज्यसंस्थेचें यथाथ ज्ञान व्हावयाचे 
असेळ तर मानसद्ास्त्र, समाजशास्त्र, तत्वज्ञान, अर्थ 
शास्त्र, इतिहास या ज्ञानशाखांच्या दर्पणांमधील प्रतिमे- 
वरून तिचें समम्र चित्र रेखाटले पाहिजे. व्यक्तिव समाज 
यांच्या संब्रंघांतून राज्यसस्थेची उभारणी झाली आहे, 
त्यामुळे या दोन घटकांच्या निरनिराळया ऐतिहासिक 
अवस्थेमधील स्थितीचें सम्यक्‌ ज्ञान होणं आवद्यक 
आहे. व्यक्ति व समाज यांचें तसें सम्यक्‌ ज्ञान झाल्यावर 
सर्वजण एकाच निष्कर्षाप्रत येतील असा संभव कमीच. 
येथें दृष्टिकोनाचा म्हणजेच मान्य असलेल्या मूल्यांचा 
प्र्न उद्‌भवतो. सामाजिक शास्त्रांतील ज्ञानसंघटना 
व मूल्ये यांची फारकत होणें दुरापास्त आहे. राजकीय 
तत्त्वशान, प्रशासन व घटना ही विभागणी आपण 
विवेचनाच्या सोयीसाठी केलेली आहे, राज्यशास्त्राळा 
अंगभूत ती नाहीं, हेंहि येथें लक्षांत ठेवणे इ आहे. 
राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या उच्चतर ज्ञानाविषयींची उत्सुकता 


* सुलभ राज्यशास्त्र ? वाचकांच्या मनांत निर्माण करील 
यांत शांका नाहीं. 


० ना. र, इनामदार 
' मानवाचा आदर्श * लेखक_ एलन रय ब 
शिवनारायण रे अनु« प्रा, गोबधैन पारीख. 
पाशपाठशाळा मंडळ, बाई, १९८६ पृष्ठे ९१७--२२२ 
मूल्य तीन रुपये, 
२ 
। के. श्री. मानवेन्द्रनाथ 
नवमानवतावबादा*चे तात्त्वि 
श्रीमती एलन रोय व प्रा. 


राय यानीं प्रतिपादिलेल्या 
क विवेचन या पुस्तकामध्ये 
शिवनारायण रे यानीं केलें 


५६ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका रा विवा त्या रि 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


> . ._) 

च १ य डु च 
णात.” 
५२%” १ “क 
॥6४नवभारत ट्रे 
“स्लो ७२ चै 
न्< अमृतमहोत्सवी € 
€._ वर्ष 


१“ पट 
क १) “५, 
श् 
) डर १ क्षि 
द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परामशे 


आहे. मूळ इग्रजी पुस्तकाचा हा मराठींतील अनुवाद 
भारतांतील “ नवमानवतावादी ? चळवळीचे एक 
अध्वर्यु प्रा, पारीख यांनीं केलेला आहे. मराठीमध्ये 
सामाजिक ब राजकीय तत्त्वज्ञानावरील नवीन प्रति- 
पादन करणारी अजी ग्रन्थसंपदा फारच तोकडी आहे 
त्या दृष्टीने प्रा. पारीख यानीं हा जो अनुवाद केला 
आहे तो स्वागतार्ह आहे. या अनुवादानें आजच्या 
युगाच्या प्रमुख व गंभीर समस्येवर विदारक प्रकाशा 
टाकला आहे. वाचकांना तो निःसंशय विचारप्रवर्तक 
वाटेल, 

सामाजिक परिस्थितीमुळे अपरिहार्य वाटणाऱ्या 
व्यक्तीवरील समाजाच्या वा राज्यसेस्थेच्या नियन्त्रणा- 
मधून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अब्राधित कसें राखावयाचें ही 
ती आजच्या युगाची गंभीर समस्या होय. जेथे जेथें 
म्हणून लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित होऊन त्यांचीं पाळ- 
मुळें लोकांच्या मनामध्ये खोळ रुजलेली आहेत, तेथ 
तेथे विचारबन्तांचे विचार या समस्येकडे वळलेले 
आहेत. जगांतील अविकसित भूप्रदेशांमध्ये विचार- 
स्वातंञ्य व इतर लोकशाही मूल्ये यांचा शिरकाव 
पाश्चात्यांचा त्या भूप्रदेशांशीं झालेल्या संपर्कामधून 
झाला ही घटना निःसंदाय समाधानकारक होती. परन्तु 
पाश्चात्य संस्कृतीच्या साम्राज्यवादी स्वरूपामधून या 
मूल्यांचा प्रवेश झाल्यामुळें भारतासारख्या अविकसित 
प्रदेशांतील लोकांना त्या मुल्यांचें यथोचित व यथार्थ 
दर्शन व महत्त्वमापन झालेलं नाहीं. परन्तु ही समस्या 
सबंध जगापुढें उभी आहे; भारत त्याला अपवाद 
नाहीं. या समस्येची योग्य जाणीव भारतांतील जनतेला 
झाल्याशिवाय सांप्रतच्या परिस्थितीचें सम्यकू ज्ञान 
तिला प्रास्त होणार-नाहीं. 

“ मानवाचा आददी ? मध्यें प्रतिपादिळेळे तत्वज्ञान 
भोतिकवादी, बुद्धिवादी, व ( मूळ्तः ) व्यक्तिवादी 
आहे. ' आरंभीचे चार शब्द ! यामध्ये श्री. मानवेन्द्- 
नाथ रॉय यानीं सांगितल्याप्रमाणें ' त्यांत नवीन असें 
कांहीं नाहीं हें मान्य आहे. ज्यांची पाश्चात्य तत्व- 
ज्ञानाशीं ओळख आहे त्यांना या प्रब्न्धामध्यें अनुस्यूत 
असलेल्या विचारप्रणाळींचे तोंडावळे चटकन पटतील, 
भारत किंवा आदियांतील इतर कोणताहि देश यांत 
बिकास पावलेल्या कोणत्याहि तत्त्वज्ञानाचा परामरी 
या प्रचन्धामध्ये घेतलेला नाहीं यावरून मूळ समस्या 


न. भा, ८ 


अनुक्रमणिका 


ध्‌ ९9 


आजच्या स्वरूपांत तरी पाश्चात्तयाकडून आपणांकडे 
आलेली आहे हें सिद्ध होते. 


मानव [. म्हणजे व्यक्ति ] मूलतः स्वतन्त्र आहे 
हें या तात्त्विक उपपत्तीचें प्रधान ग्हीतकृत्य आहे 
निसगीतीलळ नियमवद्धता, मानवाचा निसर्गाच्या 
कशींतील जन्म, इतर प्राण्यांहून मानवाला आगळ 
स्थान प्राप्त करून देणारी त्याची वुद्धिप्रधानता 
ज्ञानसंचय व बुद्धिमूलक नीति, हीं नवमानवतावादी 
तत्त्वज्ञानाची अंगें होत. या विवेचनावरून मानवाच्या 
[ व्यक्तीच्या ] खातंञर्यास पोषक होईल अशी समाज- 
रचना व राज्यरचना केली पाहिजे. हा निष्कषे काढ- 
ण्यांत आला आहे. ' निसर्गाचे तत्त्वज्ञान आणि सामा- 
जिक तत्त्वज्ञान व नीति यांची एकत्र एका अद्वत 
दर्ीनांत जळणी करणें हा त्यांतील मध्यवाते हेतु 
या ऱाब्दांत श्री. राय याना या नवमानवतावदी तत्त्व- 
ज्ञानाचें वैशिष्टय सांगितळें आहे. ' मानवाचे नसगताळ 
स्थान? ' मानवाचे समाजांतील स्थान :* मानवाचे 
इतिहासांतील स्थान? व ' सतंत्र समाजर्वनचा उद्देश 
या चार प्रकरणांमध्ये या. तत्त्वज्ञानाच्या सिद्धान्तांचे 
निख्पण केलें आह. पाश्चात्य तत्वज्ञ, जीवनद्यास्त्रज्न, 
समाजशास्त्रज्ञ उअथद्रास्त्रज्ञ राज्यश्ास्त्रज्ञ वगर [वावध 
विचारक्षेत्रांतील विचारवन्तांच्या प्रणाढाचा परामशे 
घेऊन जे सिद्धान्त प्रस्थापित करावयाचे आहत त्यांचें 
प्रतिपादन केलें आहे. हीं चार प्रकरण एकमेकांशीं पूरक 
आहेत. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञान व रशियांतीळ सोव्हिएट 
राज्यपद्धति व समाजयन्तन्रणा यावरील टीका विचार 


प्रक्षोमक व योग्य अश्यीच आहे 


सामाजिक व राजकीय तत वज्ञानावरीलळ मराठी 
वाड्यामध्ये या पुस्तकाची ब्रहमोळ भर घातल्यावद्द 
[. पारीख यांचें आमभनन्दन केलें पाहिजे. इतर 
भारतीय [ हिन्दी धरून ] माष्रांप्रमाणे मराठामध्याहे 
गंभीर विषयांचे जिच्याद्वारा विवेचन करता येड 
अजी परिभाषा अद्याप तय़ार झालला नाहीं. त्यामुळे 
हा अनुवाद काहीं ठिकाणी सहज व सुब्रोध वाटत 
नाहीं. शाब्दिक भाषान्तर करण्याएव्रजा स्वैर अतुवाद 
केळा असता तर तो सुक्छि्ट व सुगम झाला असता 
क्लिष्ट अनुवादाची उदाहरण म्हणून खाळीळ वाक्य 
उद्‌'धृत करतां येतील 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५...  ई.. ७ 
५./ र 


“तकर रू 
छत नवभारत २ अ क 
टच 5) ७०५ 3:१९ 


न्ट्« लि अमृतमहोत्सवी /->३७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पृष्ठ २५, पंक्ती ९-१०: “ त्याला सहेतुक 
कार्यप्रवणतेचा संदेश मिळाल् नाहीं. ” 

पृष्ठ २६, पंक्ती १२-१४: “या नंतरच समाजांतील 
वरिष्ठ घटकांच्या जाणिवेची वा विवेकबुद्धीची जबाव- 
दारी हा एक महत्त्वाचा नैतिक आणि सांकृतिक भाग 
बनला. ” 

एष्ठ ४३, शेवटची ओळ “ याचीं कारणें शोधून 
काढणें ही भावी काळांतील यरास्वी प्रयत्नांची प्रारंभीची 
गरज आहे. ” | 

पृष्ठ ६१, पंक्ति १६ : सुलभ प्रमत्न -( कां सुकर 
प्रयत्न असे अनुवादकास म्हणावयाचें आहे ?) 

पृष्ठ ७८, पंक्ती ८-९: “ अधिकांशीं प्रत्यक्ष प्रत्यय 
येणारी म्हणून विःछेष्रणाचें विशेष महत्त्व नसलेली 
एकरूपता या विचारांच्या द्वारा व्यक्‍त होते ” 

मानवतावादाचे अनेक अर्थ पाश्चात्त्य विचारजगता- 
मध्यें प्रचलित आहेत. ग्रीक, लॅटिन इ. प्राचीन 
वाझूमयाविषयींची प्रीति व त्यांचे पुनरुज्जीवन, चचने 
पुरस्कारलेल्या शिक्षणपद्धतीचा अव्हेर, आधिदेविक 
शक्‍तीवरील अविश्वास, २० अथ पाश्चात्य जगतांत 
अभिप्रेत आहेत. अमेरिकेमध्ये मानवतावाद . म्हणून 
ज तत्वज्ञान अलीकडे रूढ झालें आहे ते रिलर या 
तत्त्वज्ञानाच्या लेखकाने प्रथम मांडळे. विल्यम जेम्सच्या 
फळनिष्पत्तिवादाचा ( 1२/8४10811511 ) तर्कशास्त्र 
व ज्ञानशास्त्र ( ॥,७1508110108/ ) या क्षेत्रांमधील 
उठलेला तो पडसाद होता. शिलरप्रणीत मानवतावाद 
या प्रवन्थामध्ये चाचिळेल्या बुद्धिवादी मानवतावादाशीं 
विरोधी आहे असें म्हणावें लागेल, भावना, उपजतबुद्धि 
इत्यादि चुद्धिवाह्य मानसिक प्रवत्तींमध्ये ज्ञानाचा उगम 
होतो असे शिलर म्हणतो, तर बुद्धिवादी मानवतावाद 
चुद्धि हेच ज्ञानाचे कारण 'होय अर्थ मानतो. भारता- 
मधील तत्त्वज्ञानी व सन्त यांच्या लिखाणामध्ये मानवता- 
वादी विचारसरणीचा मागोवा घेणे बोधप्रद ठरेल. 

या बुद्धिवादी मानवतावादामधीळ बुद्धिवाद व 
व्यक्तिस्वातंत्र्य, व मूल्ये मान्य असूनसुद्धा दोन शंका 
उद्‌भवतातः (१) ' अध्यात्मविषयक तत्वज्ञान व 
सामाजिक ( आणि राजकीय ) तत्त्वज्ञान यांमध्ये तार्किक 
संगति असते व अध्यात्मविषयक दृष्टिकोनावर सामा- 
जिक इृष्टिकोन आधारलेला असतो ' हें निर्विवाद व 


"0०४७ ) अशी तत्त्वत्ञानाची जी विभागणी 
करण्यांत येते ती अध्यात्मविषयक तत्त्वज्ञान व तकशास्त्र, 
शानशास्त्र , व तत्त्वज्ञानाच्या शाखा यांचें पृथक 
अस्तित्व मान्य करीत नाहीं काय ! ईंश्वरवादी व्यक्तीला- 
सुद्धां व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही , इत्यादि मूल्ये मान्य 
असूं शकतात. (२) ' वुद्धिजन्य ज्ञानामधूनच नीतीचा 
जन्म होतो ? हेंहि विधान तितकेसे पटण्यासारखे नाहीं. 
नीतिविष्यक मूल्यांना ( कल्पनांना नव्हे ) वुद्धिवाह्य 
अघिष्ठान अस्ते, आणि म्हणूनच तीं चिरन्तन असतात. 
सांप्रतच्या अत्यन्त जीवनस्प्शी अशा समस्येवरील 
हें विवेचन अत्यन्त महत्त्वाचें आहे हें सांगण्याची 
आव्यकता नाहीं. अद्या या मोलिक पुस्तकाचा 
मराठीमध्ये अनुवाद केल्यावद्दळ मराठी वाचक प्रा. 
पारीखांचे कणी राहतील याबद्दल शंका नाहीं. 
____" ना. र. इनामदार 


अम्गृताच्या पावसाचे थेंब 

“ कांहीं लोक असा आक्षेप घेतात कीं, तुमचा हा 
जो भूदानाचा मार्ग आहे त्यानें जगाचे कांहीं कल्याण 
अवड्य होईल; पण त्यामुळें कोणताहि प्रश्न सुटणार 
नाहीं, राज्यतंत्र बदलल्याशिवाय कांहीं होणार नाहो. ? 

“मी त्यांना विचारतो, या भरूदानामुळें कांहीं 
वाइंट, विपरीत परिणाम घडणार नाहींत हें तरी 
आपल्याला मान्य आहे ना ? कांहींहि वाइट होणार 
नाहीं, थोड भळेंच होईल ही गोष्ट ते मान्य. करतात. 
मात्र ' एवढयानें काय होणार आहे? असे आपलें 
मत ते व्यक्त करतात. ” 
र ् या या आक्षेपाप्रमाणेंहि घडेल, सर्व 
छाकाना या यज्ञांत मदत केळी नाहीं, सर्वांना. तर्श 
प्रेरणा झाढी नाहीं, तर फक्त कन्यका व 
एकर जमीन मिळेल, दुसरे कांहीं णार नाहीं. हें 

ए्व्टे र“ हा.्ह 
प काम झाले तर ते पुण्यक्ृत्य ठरेळ पण हिशत्रांत 
घेण्याजोगे भरीव कार्य ठरणार नाहीं. अर्थात पावसाचें 
पाणी थेंब्र थेंबच पडते पण सबंञ्र पडते व त्यामुळें 


ह काम एकाद्या मोठ्या नदी- 


अब्राधित लागू पडणारे असें विघान आहे काय ? सारखें विराट स्वरूप घारण करील असा डि सच व्याडे. 

काल्पनिक ( 39]366ए1811ए6) व विधायक ( 0७०- "७ असाहि संभव आहे. 
--विनोबा. 

ष्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका कवन जाची य 
ण्ज्य मराठी विकास सस्थद्व 
संगणकीकृत 


>. . “4 ._) 
५/६ 4» 
) कैशा 
भ्र 2र्ळ> ऱ्क > क 
॥% नवभारत दे 
“स्लो ७२ चै 
न््< अमृतमहोत्सवी & 
च. वर्ष 


3७ 


१“ पट 
टी प 
रक 


वि! 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग 


नवभारत मासिक 
म्रकाशन स्थळ : ३१५ गंगापुरी, वांई. 
“प्रकाशन दिनांक : दरमहा एक तारीख. 
मुद्रक: मधुकर शोकर साठे, 
जात! हिंदु. 
पत्ता : दि प्राज्ञ प्रेपत, 
३१५ गंगापुरी वांई. 
प्रकाशक; वि, म. बेडेकर, 
जात! हिंदु. 
पत्ता : ३१५ गंगापुरी, वाई. 
संपादक मंडळ : आचार्य स. ज. भागवत, 
जात: हिंदु. 
पत्ता : साहित्य परिषदेसमोर 
टिळक रोड, पुणें २, 


हरी कृष्ण मोहनी, 

जात: हिंदु. 

पत्ता : मोहनी बंगला, घरमपेठ-नागपूर, 
प्रा. वि. म. बेडेकर, 

जात: हिंदु. 

पत्ता : ९०६ शिवाजीनर पुणें ४, 


प्रा. गोवधेन पारीख, का, संपादक, 


नष्ट झालेल्या ह 


त. ....... र ल्ला ब्नरे] 
पाढर्‌ काड गांवच्या लोकांचीं प्रशा- 


स्तीपत्रे व बक्षिसे पूण 
पत्त्यासहित छापलेलीं पत्रक मोफत मागवा, 
भ्ोंषधाची किं, रुपये ५ पोष्ट खचे १ रुपया 
निराळा पडेल. 
च २७ र 
वेद्य के, आर्‌. बोरकर 
सु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला (म. प्र.) 


जा क क क 


अनुक्रमणिका 


बक्षिसे मिळाली, किंमत 
वेद्यापासून सावध राहावे, 


जात: हिंदु, 
पत्ता : ४४६ शींव रस्ता 
माटुंगा मुंबई १९, 
माळक: सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला ट्स्ट 
३६१ सदाशिव, पुणें २. 
[ रूल नंबर ८, रजिस्टेशन ऑफ न्यूजपेपर 
सेटल रूल्स १९५६ अन्वये प्रकाशित, ] 


साभार पोच 


1 'ध्चाप्ा2७ 1८९४ (0 झा: 07 
॥18१018ए 88१8800 एला ऐळफप- 
18 13०० 1)९७०- 1830010089 - 


२ मोहर : साहित्यसहकार प्रकाशन-फर्ग्युंसनु महा- 
विद्यालय, पुणे ४ 

३ सर्वोदय दीन : आचार्य दादा धर्माधिकारी, 
प्रकाशक : टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणं, 

४ रानभूलः ए. वि. जोशी, प्रकाशक: मोज प्रका- 
दान, मुंबई ४, 

५ आदिवासींची लोकगीते: संग्राहकः गंगाराम 
जाचू आवारी, प्रकादकः सर्वोदय केंद्र, पेठ 
( जि. नाशिक ) . 


पांढऱ्या कोडाचे डाग 
शेठ भगवानजी जेन यांच्या मुलीचे पांढऱ्या कोडाचे डाग 


बरे झाळे, ब लांनी ५१ रु. अक्षिस दिले. अशीं अनेक 
५ रु. माहिती मागवा, नकली || 


१ 


घेद्य वी. आर, बोरकर, “आयुर्वेद (न. भा. 3) 
सु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला ( विदर्भ ) 


2 > 
| टू क. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: नवभारत 


' निधी 


- विनांते - 


“ नवभारत * मासिक पुढें चाळू रहावें; त्याची 
कार्यक्षमता वाढावी, या दृष्टीनें त्यास कांहीं आर्थेक 
स्थैय लाभावें याकरितां किमान पन्नास हजार रूपयांचा 
निधि गोळा करण्याचा संकल्प व त्याकरितां जे एक 
विनंति-पत्रक प्रसिद्ध झालें तें विदितच आहे. त्या 
विनंतिपत्रकाखालीं सुमारे ७५ वर सह्या असून सह्या 
करणारांमध्ये डॉ. घां. के. कवे, डॉ. सु. रा. जयकर, 


ड्रॉ. मा, श्री. अणे, श्री, बा. गं. खेर, 
ऑऔ. स. का. पाटील, प्रा. ध. रा, गाडगीळ, श्री. 


केशवराव जेथे, श्री. माऊसाहेब हिरे, न्या. म. वा, रा, 
पुराणिक, श्री, दिगंबरराव बिंदु, श्री. माघवराव बागल 
जरी, दा. वि. गोखले, श्री, ग. त्र्यं. माडखोलकर, 
आचाय प्र. के. अत्रे, प्रा. शे. वा. दांडेकर, श्री. वि. 
तत. खांडेकर, संत तुकडोजी महाराज, श्री. ना. ग. गोरे 
इत्यादि महाराष्ट्रांतील निरनिराळ्या भागांतील निर- 
निराळ्या क्षेत्रांत कार्य करणारे थोर लोक आहेत, 


* नवभारत ? निघि पुढें येतें वर्ष चाळू राहणार आहे. 
मूळ विनंतिपत्रकांतील विनंतीस मान देऊन 'नवभारत'- 
निधीस सवीनीं आपल्या शाक्‍्त्यनुरूप सढळपणे साहाय्य 
करावे, अक्ती आमची प्राथना आहे. नवभारत ?- 
निधीस १०० रु, ची देणगी देंगारास ' नवभारत ? 


* नवभारतं ? निधीला देणगी देणाऱ्यांची नांवे व 


पोहोंच “ नवभारता च्या दर अंकांतून कृतज्ञतापूर्वक 
दिलीं जातील. 

जानेवारी १९५७ नंतर पुढील देणग्या आल्या 
आहेत. 
प्रा. व्ही, आ र्‌. वाडेकर ( विलेपाळें ) १००२, 


“ नवभारत निधि जमविण्याकरितां पुढील समिति 


नेमलेली आहे: तर्कतीथ लक्ष्मणद्यास्री जोशी 


(अध्यक्ष), न्या. मू. भवानीशंकर नियोगी, श्री. देवकी- 
नंदन नारायण, आचार्य स. ज भागवत, श्री. वाबुराव 
जगताप, स्वामी रामानंदतीथ, प्रा, गोवधेन पारीख. 
प्रा. म. अ. चान्सरकर, श्री. वि. 4. बेडेकर 
( खजिनदार ), श्री, कृ. ना. फडके व श्री. मा. प. 
मंगुडकर ( संयुक्त कायवाह ) . 

* नवभारत ? निधिसमितीचें कार्यालय “ (/० 
“नवभारत' मासिक, ९०६ शिवाजीनगर पुणें ४ ?' येथे 
आहे- देणग्या, '“ खजिनदार नवभारत निधि समिति, 
९०६ शिवाजीनगर पुणे ४ ” या पत्त्यावर पाठवाव्यात 
अशी विनंति आहे. | 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी ( अध्यक्ष ) 


क स: 1३)१९५७ 
भ्रासिक दहा वर्षे मिळत राहील, पुरणे ४ सा. पामरा. र कार्यवाह 
शशश 
अनुक्रमणिका सरीचा विकास: मर्या निकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ढ्‌ रॅ र 


क 
ण्& रळ ह ७ 
र 
"नवभारत (7. 
क धि 


प >१५ 
> 


(४ अमृतमहोत्सवी, डर >-२७ 


म्ह 


र्ष्टी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रत, |४०. 38. 5177 


अनुभवसिध्द 
औषधें 


घापपणय्याव्य्यायय्य्यायशय्या 


आ प्रेंग- युटेरो 
र  गर्भिगी- गर्भ र्क्ष्क-- 
हात फाढा त.१,११३ 
कळंतिणीकरितां.- 
षाणकड्ट 
कन्ल्या ुलांकरिता 
षालाम्रूत १ 
व्हिटॅमिन मुठोचॉटॉगिक- || 
फुमारी आसवं. १ 
श्री प्रलांचे 'ठिवर गॅनिक 
न र ठरो 


्५*०१७०८७१%७८ २५१४०५०१७७ १७०७१७०२०५" 


मानवाचा आदरा 


किं. तीन रुपये (ट. खर्च निराळा ) 


लेण्क श्‍ 
(५ हर का 


५५%८> 
» २.५० 


र श्रामता एलन राय ९१ 
> शिवनारायण रे र 

अनुडादक- प्रा. गोबथेन पारीख १ 
ढे विशेष माहितीसाठी लिह ३ 
र प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई जि. सातारा ने 
ष्ट 


>.५%५*-०९..५०४*-५९.०४९- ०९.७७ ०७९ 6 २.५८] 


अनुक्रमणिका 


ल्श्ट् 
(४4 
4 1..1 


> 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४.9 
५१/९ 1 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


